अनुक्रमणिका 


नवभारत 


फेब्रुवारी २००८ 


चज आत्मगोरवी इतिहासाच्या 
वर्तुळात फिरणाऱ्या 
महाराष्ट्रीय शोधबुद्धीला 
बाहेर काढून 
वर्तमानात आणणारा... 


आधुनिक इतिहास लेखनास 
प्रतिष्ठा प्रापत करून देणारा... 


समभावी संशोधक. 


» | या धा 
व्स्थ्क नाळ& ८ कच्या 


ही » नवभारत भौ 


बहन २ »-4५ 
<< समृदततोत्तुवोई >२७ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास र 3 (00/600 त “क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४ वु.» 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अ ब” 
७.» «0१ 


"करडगघरचिछजतञ, । शटर ह. 
०४०५०६)” किच क -' [- है 


व ४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


(६9), 


महाराष्ट शासन श्या 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था शिमला मला शिव्या 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥((७५5://॥॥७५.॥)०॥00॥11.90४.॥॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥0॥1001(8%/601100.001 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राजपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌ 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा कि _दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


अनुक्रमणिका 


प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


वभा 


वर्ष ६9 | अंक ५ | फेब्रुवारी २००८ 
पौष/माघ शके १९२९ 

वार्षिक वर्गणी २०० रुपये. 

या अंकाची किंमत रु. २०/- 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक व 
प्राज्ञपाठशाळा मंडळ सहमत असतीलच, असे नाही. 


नवभारतची भूमिका 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस 
पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा 
विकास करणे, हे या मासिकाचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


ध्येयप्रवण व्यक्‍तींनी स्वोन्नतीच्या हेतुपूर्तीसाठी जे 
आपले सांस्कृतिक मूल्यमापन ठरविलेले असेल, उच्च 
वातावरणातील जो अभिजात अनुभव स्वतःच्या साधनेने संगृहीत 
केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन हेच संस्कृतिपोषक वाड्मय होऊ 
शकते, असा संचालक व संपादक मंडळ यांचा विश्वास आहे. 


या मासिकात येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट 
मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतू 


नाही. 


संचालक व संपादक-मंडळातील सर्व व्यक्‍ती यांचेही 
सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक व 
सांस्कृतिक मूल्यांसंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोनानेच त्यांना एकत्र 
आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्तिवैशिष्ट्य व विचारस्वातंत्र्य 
यांचा विनाश न होता विकास व्हावा या दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य 
राहील. प्रत्येक व्यक्‍ती आपल्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या 


लेखाबद्दलच जवाबदार राहील. 


मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणात सत्य- 
निष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली 


जाईल. 
__________------>>>>>>---स- 


*% नवभारत, ऑक्टोबर १९४७, वर्ष १ ले, अंक १ मधील कै० 


शंकरराव देव यांच्या ' संचालकांचे मनोगत' मधून. 


अनुक्रमणिका 


प्राक्षपाठशाळामंडळ 
अध्यक्ष व विश्वस्त : 
सरोजा भाटे 


संपादक : 
श्री. मा. भावे 


संपादक मंडळ : 
वसंत पळशीकर, सुधीर रसाळ, 
सीताराम रायकर, यशवंत कळमकर 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 
संपादक, नवभारत मासिक, 
हारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 

वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा). 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

घ. वा. जोशी 

व्यवस्थापक, नवभारत मासिक, 

द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, ३१५ गंगापुरी, 
वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा). 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या नियत- 
कालिकाला अनुदान दिले असले तरी या नियतकालिकातील 
लेखकांच्या विचारांशी मंडळ व राज्य शासन सहमत असेलच, 
असे नाही. 


प 
अ” " ढ र १२ प क्र 
र्ट ४ शक 
प्रन | र ध्व 


(शुक्ल... वर्ष 
*री , दकत, “१ 


11 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास बॅ 
|) 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"क्यात 


१,३१९ 


- _ फेब्रुवारी २००८ 


८ >प्रा. य. दि. फेडके?ं अभ्यासक आणिमाणूस ३ 
<. >... * >. _ सदानंद 


">> “लोकामन्य ते महात्मा'च्या निमित्ताने लेखांक र्रा 


द्व 

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद 

> प्रा.श्री.मा.भावे_ 
नारायण वामन टिळक | ९६ 
> प्रा. सुधीर रसाळ 

श्रीकृष्णाने वसुदेवास सांगितलेला भारतीय युद्धाचा वृत्तांत ३१ 
> म. अ. मेहेंदळे 

काल, आज आणि उद्या 

जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उच्च शिक्षण जण 
> साक्षी 

पत्रव्यवहार ठार 


> श्री. श्रौधर विश्वनाथ सहस्रबुद्धे 


अनुक्रमणिका मराठीचा निकास :महाग्ट्राचा विकाथ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राठ यं० दि फडके : अभ्यासक आणि माणूस 


सदानंद मोरे 


' गेल्या शतकातील .ऐंशीच्या . दशकाच्या 
सुरुवातीची ही गोष्ट आहे. विश्राम बेडेकर यांचे “टिळक 
आणि आगरकर' नाबाचे नाटक रंगभूमीवर आले होते. मी 
तेव्हा अहमदनगर येथील 'न्यू आर्टस्‌, कॉमर्स अँण्डू 
सायन्स कॉलेज' मध्ये तत्त्वज्ञानाचा व्याख्याता म्हणून काम 
करीत होतो आणि लाल निशाण पक्षाच्या 'श्रमिक विचार' 
नावाच्या दैनिकातून नियमितपणे लेखन करीत होतो. मला 
बेडेकरांचे हे नाटक आवडले नाही याचे कारण त्यांनी त्यात 
(आपण आगरकरांचे. चाहते आहोत असे म्हणत) 
आगरकरांबर अन्याय केला होता. 'इतिहासाचा विपर्यास 
केला होता: मी नाटकाची समीक्षा करणारा लेख ' श्रमिक 
विचार'च्यारविवारच्याअंकातलिहिला. 

, बेडेकरांचे हे नाटक डॉ. य: दि. फडके यांनाही 
नेमक्या अशाच कारणासाठी आवडले नव्हते. माझा लेख 
त्यांच्या वाचनात आला. त्यांनी ज्या प्रकारचे युक्तिवाद 
समकालिन अस्सल साधनांच्या आधारे केले होते त्याच 
प्रकारचे युक्तिवाद मी काहीसे अहिताग्नी राजवाड्यांच्या 
आत्मकथेच्या आधारे व बरेचसे कल्पनाशक्तीच्या बळावर 
मधल्या कोऱ्या जागा भरून काढीत केले होते. फडक्यांनी 
माझी चौकशी केली व त्यांना साश्चर्य कौतुक वाटले. 
त्यांनी मला बोलावून घेऊन माझ्याशी चर्चा केली व मला 
प्रोत्साहनही दिले. ७... आकळे 3 

दरम्यान फडक्यांनी आधुनिक महाराष्ट्राचा 
इतिहास लिहिण्याचा बृहत्‌ प्रकल्प हाती घेतला होता. 
त्याची सुरुवातीची संकल्पना अनेक अभ्यासकांनी एकत्र 
येऊन करण्याची होती. फडक्यांनी मला पत्र लिहून मी 
त्यात सहभागी होऊ शकेन काय याची विचारणा केली. 
त्यात त्यांनी माझे वाचन चौफेर व सूक्ष्म असल्याचे म्ह्टले 
होते. ही एक मोठीच शाबासकी होती. मी अर्थातच सहर्ष 
होकार कळविला. अर्थात काही कारणांमुळे हा प्रकल्प या 
प्रकाराने साकारला नाही हा भाग बेंगळा. पण त्यामुळे 
काही बिघडलेही नाही. फडक्यांनी तो एकट्याच्या 


अनुक्रमणिका 


हिंमतीवर पूर्ण केला. फडक्यांचा हा.आदर्श पुढे ठेवायचे मी 
तेव्हाच ठरवले. “लोकमान्य ते महात्मा' हा. आंतरविद्या- 
शाखीय प्रकल्प मी एकट्याने सिद्ध केला तेव्हां मी “अनेक 
अभ्यासकांनी एकत्र येऊन करायचे कार्य एकट्याने पार 
पाडले ही बाब खचितच गौरवास्पद आहे” असे फडक्यांनी 
लिहिले. त्यांचे वाक्य- माझ्यासाठी एखाद्या मोठ्या 
पुरस्काराच्यापेक्षा मोठे होते. । 

। फडके यांच्या संशोधन कार्याबद्दल मला वाटत 
असलेल्या आदराची कारणे दोन. पहिली गोष्ट म्हणजे 
मध्ययुगीन आत्मगौरबी इतिहासाच्या वर्तुळात फिरणाऱ्या 
महाराष्ट्रीय शोधबुद्धीला बाहेर काढून वर्तमानात आणले 
आणि आधुनिक इतिहास लेखनास प्रतिष्ठा प्राप्त करून 
दिली. दुसरे असे को, महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या 
अशा ज्या ब्राह्मणेतर चळवळीकडे अभ्यासकांनी 
कानाडोळा करून तिला जणू इतिहासाच्या बाहेर ठेवले 
होते, तिला आपण अभ्यास लेखनाचा विषय बनवले. खरे 
तर फडक्यांना हा उद्योग.करायची गरज नव्हती. किंबहुना 
त्यांच्या जातीचा विचार केला असता त्यांनी तो न करणे 
मनुष्य स्वभावाला धरून झाले असते. परंतु फडके हे 
जातीचे उल्लंघन करून 'डी कास्ट' झालेले ब्राह्मण होते. 
असा अव्यापारेषु व्यापार केल्याबद्दल त्यांनी एका बाजूस 
स्वजातीयांचा रोष तर पत्करलाच परंतु दुसऱ्या बाजूला 
पुरावा वा निष्कर्ष ब्राह्मणेतरांच्या सोयीचे नसत तेव्हा ते 
तितक्‍याच परखडपणे पुढे ठेवल्यामुळे त्यांच्या नाराजीसही 
तोंड दिले. जातिनिष्ठ समाजात “सत्य आम्हा मनी । नव्हो 
गाबाळाचे धनी' या तुकारामी बाण्याने बोलणे हे 
तलवारीच्या पात्यावरून चालण्यासारखे आहे.. पण फडके 
आयुष्यभर तसेच चालत आले.  .. य 

ब्राह्मणेतर चळवळीच्या दुर्लक्षित इतिहासाकडे 
लक्ष वेधून फडक्यांनी जी कामगिरी केली तिला मौ त्यांचे 
मुख्य योगदान मानतो. (इतर विषय हाताळणारे अभ्यासक 
पूर्वी होते, आताही आहेत व पुढेही होतील.) फुले 


-कखगघरचि्ठनचज, 


| त््न्य् | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भालेकरादी सत्यशोधकांचा शोध घेऊन फडके शाहू 
छत्रपतींकडे वळले. शाहूंचा शोध टिळकांच्या संदर्भात 
घेऊन त्यांनी एक पद्धतिशास्त्रीय औचित्यही तर साधलेच, 
परंतु शाहूभमक्त आणि टिळकभक्त यांनी केलेली अनाठायी 
उदात्तीकरणे टाळूनही त्यांनी त्या दोघांनाही योग्य तो न्याय 
दिला. इतिहासलेखनासाठी आवश्यक असलेला 
“ताटस्थ्ययोग' त्यांनी साधला असल्यामुळे त्यांना “तटस्थ 
योगी' म्हणायला हरकत नसावी. कौ 

शाहू छत्रपतींनंतरचे महत्त्वाचे ब्राह्मणेतर नेते 
म्हणजे केशवराव जेथे आणि दिनकरराव जवळकर. परंतु 
केशवरावांचे "चरित्र तर त्यांचेच राजकोय लाभार्थी 
विसरलेले आणि जवळकरांवर ब्रह्मद्वेटा असा शिक्का 
बसल्यामुळे त्यांचे साहित्य विस्मृतीच्या गतत गेलेले. 
फडक्यांनी केशवराव जेथे यांचे चरित्र लिहिले व डॉ. बाबा 
आढावांच्या मदतीने जवळकरांचे समग्र साहित्यही संपादित 
करून प्रसिद्ध केले. केशवराव हे यशवंतराव चव्हाणांचे 
एके काळचे राजकौय प्रतिस्पर्धी असल्यामुळे 
यशवंतरावांना या चरित्रात स्वारस्य तर होतेच परंतु 
फडक्यांच्या हेतूबद्दल संशयही होता. त्यांनी प्रकाशक 
मधुकाका कुलकर्णी यांच्याकडून या चरित्राचे फॉर्म्स 
जसजसे छापून झाले तस॒त्तसे मागून घेऊन वाचले. 

जवळकरसाहित्याचा पुनरुद्धार बऱ्याच 
ब्राह्मणांना आवडला नाही, तसा तो खुद्द यशवंतरावांनाही 
आवडला नव्हता. जवळकरांच्या या पुस्तकाच्या 
प्रकाशनाच्या दिवशी यशवंतराव नेमके पुण्यातच होते. 
जवळकर वाडूमयातून देशाचे दुश्मन' हे टिळकांवर 
जहाल टोका करणारे पुस्तक वगळले जावे अशी त्यांची 
इच्छा होती. प्रकाशनाच्या अगोदरच्या दिवशी साहेब 
अहमदनगर येथे अप्पा लबडे या तरुण. कवीच्या 
कवितासंग्रहाच्या प्रकाशनासाठी आले होते. तेव्हा झालेल्या 
चर्चेत त्यांनी देशाचे दुश्मन' विषयीची नाराजी माझ्याकडे 
बोलून दाखवली व: या कारणामुळे आपण प्रकाशनास 
जाणार नसल्याचेही सांगितले. माझ्या संमजुतीप्रमाणे त्यांनी 
आपली इंच्छा फडक्यांपर्यंत (व बहुधा बाबापर्यंतही) 
पोहचवली सुद्धा होती. परंतु 'इतिहास' ही फडक्यांची 
पहिली व शेवटची निष्ठा असल्यामुळे ते बधले नाहीत. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


ब्राह्मणेतर चळवळीचे इतिहास लेखन आणि 
त्यासाठी आवश्यक त्या साधनसामग्रीची जमवाजमव ही 
खरे तर फडके आणि आढाव.यांच्या समता या मूल्यावरील 
निष्ठेतून घडलेली गोष्ट होती. त्याला इतरांनीही हातभार 
लावाबा अशी त्यांची इच्छा होती. त्या अनुषंगाने माझ्याकडे 
महत्त्वाचे ब्राह्मणेतर पत्रकार बडोद्याचे जागृतिकार पालेकर 
यांच्या लेखनाचे संपादन करण्याची जबाबदारी आली व मी 
ती माझ्या मगदुराप्रमाणे पार पाडली. त्यामुळे माझे स्वतःचे 
महाराष्ट्रेतिहासाचे आकलन समृद्ध होत गेले व त्यातूनच 
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासाची तुकाराम केंद्रित 
मांडणी करणारा 'तुकाराम दर्शन' हा ग्रंथ सिद्ध झाला. 
त्याच्या प्रकाशनासाठी फडक्यांपेक्षा अधिक योग्य व्यक्‍ती 
कोण असणार? त्या समारंभात बोलताना ग्रंथाला पुरस्कार 
भरपूर मिळतील पण त्यावर चर्चा कमी होईल असे भाकित 
फडक्यांनी केले व ते अगदी अचूक ठरले. 

स्वत: सतत कार्यरत असलेले फडके इतरांनाही 
मदत करण्यात तत्पर असत. दुसऱ्या कोणाऐवजी मी. 
माझेच उदाहरण देईन. डॉ. रा. चि. ढेरे यांनी पंढरपूरची 
सध्याची विठ्ठलमूती आद्य नसून आद्य मूर्ती माढा येथे 
असण्याचा दावा केला होता. त्यांच्या 'केसरी' मधील 
यासंबंधीच्या लेखात ज्या साधनांचा निर्देश केला होता ती 
मुंबईच्या आर्काइव्ज मध्ये होती. तेथे प्रवेश करण्यासाठी 
एखाद्या अभ्यासकाने रुजवात करून देणे आवश्यक 
असायचे. फडक्यांनी जातीने तेथे येऊन माझा रौतसर 
परिचय वगैरे तर करून दिलाच, परंतु माझ्या मुक्कामाची 
सोय आपल्या निवासस्थानी केली. “साहित्य सहवास' 
मधील अभ्यासक आणि माणूस या दोन्ही नात्यांनी 
फडक्यांच्या क्रणातून उतराई होणे अक्धडच आहे. 
“लोकमान्य ते म॑हात्मा' हा ग्रंथ त्यांना अर्पण करून मी हे 
काम अंशत: का होईना, केले आहे. 

फडक्यांचे बरेचसे लेखन महाराष्ट्राविषयी व 
मराठीतून असले तरी तो केवळ त्यांचा स्वत:च स्वत:वर 
सोयीसाठी घालून घेतलेल्या मर्यादांचा भाग होता. त्यांनी 
एन. बौ. टी. साठी इंग्रजीतूनही पुस्तके लिहिली आणि 
सुभाषबाबूंबरील द्विखंडात्मक पुस्तक त्यांच्या आकलन- 
क्षमतेची आणि अन्वयार्थप्रवणतेची साक्ष पटवण्यास समर्थ 


2: युन, 


रप 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा य० दि० फडके : अभ्यासक आणि माणूस 


आहे. खरे तर भारतीय पातळीवरील राजकारणाचा उत्तम - 
व्यासंग असल्यामुळेच त्यांना महाराष्ट्राचे राजकारण नीट 
समजू शकले. . ि 
'फडक्यांच्या लेखनाची व्याप्ती आणि भोवळ 
आणणारा झपाटा न सोसल्यामुळेच की काय, काही आस्ते 
कदम अभ्यासकांनी त्यांच्याकडे 'इंठरप्रिटेशन'चा भाग 
कमी असण्याची कुजबूज करून पाहिली होती. परंतु त्यात 
काही अर्थ नव्हता. एक तर आधुनिक इतिहासात मुळात 
“फॅक्टस'च्या स्वरावरील कामच पुरेसे झाले नाही तेव्हा या 
क्षेत्रात जो पहिल्यांदा काम करणार त्याला आपली शक्‍ती 
व वेळ साधनांची जमवाजमव करून 'फॅक्टस्‌'ची 
संगतवार मांडणी करण्यात खर्च कराबा लागणार हे उघड 
आहे. पण मुळात अशी जमवाजमव व मांडणी 
करण्यासाठी जी'पक्‍्की सैद्धांतिक बैठक असावी लागते ती 
त्यांच्याकडे होती. दुसरे असे को, वाचकांपुढे पुरेशा 
“फॅक्टस्‌' ठेवणे हे ते अभ्यासकाचे कर्तव्यच समजत. तसे 
केले म्हणजे सैद्धांतिक शेरेबाजीचा फाफटपसारा 
माजवण्याची गरज भासत नाही. वस्तुस्थितीचे पुरेसे 
विवेचन केल्यानंतर फडके त्यांचा अन्वयार्थ सांगताना जो 
सैद्धांतिक शेरा मारीत तो विलंबित लयीत गाणाऱ्या 
गायकाने. तालाचा तोल सांभाळीत झपकन समेवर यावे 
तसा असायचा. | 
आपल्या लेखनाचा विषय झालेल्या पात्रांकडे 
फडके समभावाने पाहात. अमुक एकास महानायक ठरवून 
इतरांना खलनायक ठरवणे वा एकाचे दैवतीकरण करत 
दुसऱ्याचे दैत्यीकरण करणे त्यांनी कधीच पसंत केले नाही. 
आगरकर, सेनापती बापट आणि र. धों. कर्वे यांच्याबद्दल 
त्यांच्या मनात एक कोवळा कोपरा असल्याचे म्हटले जाते, 
तरी फडक्यांनी त्यांचे उदात्तीकरण कधीच केले नाही. 
त्यांच्याकडे त्यांनी माणूस म्हणूनच पाहिले. र. धो. च्या 
विचारविश्वाचा वेध घेताना त्यांनी त्यांच्या बुद्धिवादाच्या 
मर्यादाही तितक्‍याच काटेकोरपणे दाखवून दिल्या. 
एरवी इतिहास लेखनात मग्न असणाऱ्या 
. फडक्यांनी वर्तमानाशी असलेल्या बांधिलकोतून येणारी 
जबाबदारी कधीच टाळली नाही. ही जबाबदारी पार 
पाडताना उद्‌भवलेल्या वादांना ते समर्थपणे सामोरे जात 


अनुक्रमणिका 


धु 


राहिले. वर्तमांन राजकारणांची व राजकारण्यांची त्यांनी 
परखड समीक्षा केली. सौमाप्रश्‍नाची सोडवणूक 


'करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले. डॉ. आंबेडकरांचे 


प्रतिमाभंजन करण्यासाठी सरसावलेल्या अरूण शौरींना 
त्यांनी रोखले. पण या विध्वंसक वा नकारात्मक 
गोष्टींबरोबर साहित्य संस्कृती. मंडळाचे ' अध्यक्षपद 
सांभाळताना त्यांनी रचनात्मंक वृत्तीचीही झलक दाखवली. 
मोठ्या माणसांच्या मृत्यूनंतर पोकळी. निर्माण 
होते असे म्हटले जाते तशी ती फडक्यांच्या निधनामुळेही 
झालेली आहे. पण हो पोकळी कशी भरून काढायची याचे 
नेमके मार्गदर्शन फडक्यांच्या लेखनातूनच पुरेसे मिळते. 
प्रश्‍न आपण ती भरून काढणार आहोत को, ..परत 
नेहमीप्रमाणे जातीय, धार्मिक, पक्षीय पूर्वग्रहांना कवटाळून 
फडवकेपूर्व युगात पुन्हा मागे जाणार आहोत हा आहे. 


2०८५०२ 


-करखगघडचिघरजज 


-१्य 


। 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोक॒त 


“लोकमान्य ते महात्मा' च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद 


लेखांक पहिला 


श्री, मा० भावे 


गृ॥८.00॥126015165 .... त9५/५ 91], ९९८ 
॥९ 1105 0104६1झया 181015 [10 ०0७९॥७१ठा, 
॥[ट०्पा९15 ३111141015, णा 0१1 0 8200101, 
(0 8001 08001४९015 गा002 0 10तालाञा; 
. ट्गा]€९15 गाशा 10_ 06०0082 00प20015 
8115619825. ॥ खाट "ठा, पा. ल2९5 8 ०/०10 
क्ीहा' 115 00011॥1426. 
- (0110115 1181110050. 


पश्त्म युरोपातील देशांच्या उत्कर्षाला १६ व्या 
शतकात सुरुवात झाली. सन १४९२ मध्ये कोलंबसाने 
वेस्ट-इंडीज बेटे व अमेरिका खंड यांचा शोध लावला, तर 
सन १४९८ मध्ये वास्को डी गामाने हिंदुस्थानाला जाण्याचा 
सागरी मार्ग शोधून काढला. १६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
अमेरिका खंडातील (ब बेस्ट इंडीज बेटातील) 
आदिवासींचा सर्वनाश करून युरोपीय लोकांनी त्या 
खंडातील जमीन व खनिजसंपत्ती यांच्यावर ताबा 
मिळविला आणि सोन्या-चांदीचे प्रचंड साठे हस्तगत केले. 
(उदा. १५४६ पासून १६०० सालापर्यंत १४४ कोटी पौंड 
चांदी अमेरिकेतून युरोपात गेली.) १६२० सालापासून 
. इंग्लंडने उत्तर अमेरिकेत व वेस्ट इंडीज बेटात वसाहती 
स्थापन केल्या. तेथील कष्टाची कामे करण्यासाठी 
आफ्रिकेतून काळे लोक गुलाम करून अमेरिकेत 
पाठवण्यात आले. तेथून पुढे अमेरिका, बेस्ट इंडीज व 
इंग्लंड या त्रिकोणात व्यापाराला बरकत आली आणि 
इंग्लंडमध्ये संपत्तीचे ओघ वाहू लागले. 

कसबी कारागिराने आपल्या घरी हस्तकौशल्ये 
ब प्राथमिक स्वरूपाची अवजारे वापरून वस्तू निर्माण 
करायच्या, ही १६ व्या शतकातील युरोपात उत्पादनाची 
पद्धती होती. पण व्यापाऱ्यांजबळील पैसा ब त्यामुळे, 
मागणी वाढली तेव्हा व्यापाऱ्यांनी उत्पादनाबर नियंत्रण 


अनुक्रमणिका 


मिळविण्याचे ठरविले आणि कारागिरांच्या टोळ्या करून 
व वस्तूच्या उत्पादनाच्या एकेका टप्प्यावर एकेका टोळीला 
काम करण्यास बसवून त्यांनी उत्पादनाचे प्रमाण अनेक 
पर्टीनी वाढविले. मार्क्स यालाच “भांडवली हस्तोत्पादन' 
(मन्युफेक्चर) असे म्हणतो. १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
यंत्रोत्पादनाला सुरुवात झाली. प्रथम वस्त्रोद्योगात सूत 
काढणे व त्याचे कापड विणणे यासाठी यंत्रांचा वापर 
झाला. या यंत्रांची सुंधारणा पुढील पन्नास वर्षे चालू होती. 
१९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला वाफेवर चालणारी जहाजे 
व आगगाडीची इंजिने वापरात आली. व्यापार बेगाने होऊ 
लागला. 

उत्पादद ब दळणवळण यात झालेल्या 
बदलांमुळे वाणिज्यात अतोनात वाढ झाली. वस्तु- 
विनिमयाने होणारी देवाण-घेवाण संपुष्टाता आली व 
पैशाच्याद्वारे बहुतेक व्यवहार होऊ लागले. बँका, विमा 
कंपन्या, समभागावर आधारलेले उद्योग व समभागांची 
खरेदी-विक्री यांची वाढ झाली; पैसा भूमिति-श्रेणीने फुगत 
गेला. भांडवलशाही उत्पादन, ते उत्पादन बाजारपेठेत 
आणणे, त्या उत्पादनाची विक्री, त्यापासून मिळणारा नफा 
व नफ्यामुळे होणारी भांडबलातील वाढ या आकाशापर्यंत 
उभारत जाणाऱ्या वाबटळीतून नवी अर्थव्यवस्था उभी 
राहिली व १८ व्या शतकाच्या अखेरीला परमोत्कर्षाला 
पोचली. शेतीवर चरितार्थ करणारी फार मोठी लोकसंख्या 
पांढरेपेशा उद्योगातून पैसे मिळवू लागली. 

भांडबलशाही बळावली तसतसे माणसा- 
माणसातील भाबडे (आयडिलिक), खानदानी 
(पेट्रियाकल) आणि सरंजामी (फ्यूडल) संबंध मोडीत 
निघाले. सरंजामदार ब त्यांचे जोडीदार असणारे धर्मगुरू 
यांनी निष्ठा, श्रद्धा व पारलौकिकाविषर्यीच्या कल्पना यांचा 
भूलभुलेया रचून आथिक व्यवहारातील शोषित-शोषक- 
भावावर सोज्वळ मुखवटे चढवले होते, पण भांडवलशाही 


नी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“लोकमान्य ते महात्मा' च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद ७ 


अर्थरचनेने मध्ययुगीन अर्थरचनादेखील शोषणावरच 
आधारलेली होती हे स्पष्ट केले. अखेर माणसे सामाईक 
हितसंबंध आणि रोख रकमेची देवाण-घेवाण - अशा 
रोकड्या गोष्टींसाठीच एकत्र येतात, असा. भांडवली 
युगाचा धर्म आहे, असे सांगितले जाऊ लागले. 
सरंजामदारी युगात उत्पादन-पद्धती, 
बाजारपेठा, व्यापार यात वर्षानुवर्ष कोणताच बदल. होत 
नसे. सारे आर्थिक जीवन चाकोरीबद्ध होते आणि या 
स्थिरतेमुळेचं सरंजामदारी समाज टिकून होता. पण 
भांडवलशाहीत नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध ब अभ्यास सतत 
चालू असतो, बाजारपेठांचा विस्तार होतो, वाणिज्य वर्धिष्णू 
असते आणि अर्थकारण गतिमान राहाते. या 
अर्थकारणावर समाजरचना आधारलेली असल्याने 
भांडवली समाजात -सतत उलथा-पालथ होत राहते. 
त्यामुळे माणसे कायम असुरक्षिततेची धास्ती बाळगतात 
आणि सुरक्षिततेच्या हव्यासापायी पैसा मिळविण्याच्या मागे 
लागतात. । | 
मार्क्स व एंगल्स हे भांडवलशाहीचे कठोर 
टीकाकार होते खरे; पण भांडवलशाही जेव्हा समाजाला 
.सरंजामशाहीच्या दडपणाखालून मुक्‍त करीत होती तेव्हा ती 
सुद्धा एक पुरोगामी व क्रांतिकारक शक्‍ती होती याची त्यांना 
पूर्ण जाणीव होती. आपले क्षेत्र सतत विस्तारत राहायचे, 
जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचायचे .ब तेथील मागास 
समाजांना भांडवलदारी अर्थरचनेच्या कह्यात आणायचे ही 
भांडवलशाहीची झेप त्या दोघांना आकर्षक वाटत होती. 
"कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो'चे काही परिच्छेद वाचताना आपण 
भांडबलशाहीचा स्तुतिपाठच बाचत नाही ना, असे वाटते. 
मार्क्स भांडवलशाहीतील शोषणाकडे लक्ष 
वेधीत होता; पण १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला असेही 
विचारवंत होते की, जे विंज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि 
श्रीमंतीची लयलूट यांनी दिपून जाऊन भांडवलशाहीला 
मनुष्याच्या उत्क्रांतीतील सर्वोच्च टप्पा मानीत होते. कोंट 
(१७९८-१८५७) हा अशा विचारवंतांचा मुख्य होता. कोंट 
: सांगेत असे कौ, सरंजामदारी कालखंडात आध्यात्मिक 
(स्पिरिच्युअल) व ऐहिक अशी स्वतंत्र क्षेत्रे मानून त्यावर 
अनु. चर्च व राजसत्ता यांचे नियंत्रण होते. नव्या युगात 


अनुक्रमणिका 


आध्यात्मिक विचारावर शास्त्रज्ञांची छाप पडलेली असेल 
व ते ईश्वरासारख्या कपोलकल्पिताचा आधार न घेता 
वैज्ञानिक सत्यांचा उपयोग- करून समाज-जीवनाला दिशा 
देतील, सार्वत्रिक शिक्षण आणि -सुयोग्य कायदे. यांचा 
उपयोग. करून समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल 
अशी व्यवस्था ठेवतील. कोंटच्या विचारांचा जॉन स्टुअर्ट 
मिल (१८०६-१८७३) या ब्रिटिश विचारवंतावर मोठा 
प्रभाव पडला. मिलः हा ईस्ट- इंडिया:कंपनीत नोकरीला 
होता. त्याची अशी धारणा होती की, भारतीय समाज हा 
अज्ञान, अंधश्रद्धा, वेडगळ धर्म, रानटी चालीरीती यांच्या 
विळख्यात सापडलेला मनुष्य-समूह आहे. शिक्षण व 
सुयोग्य विधिनियम यांच्या. सहाय्याने या समाजाला 
इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात: - . म्हणजे- भांडबलशाही 
विकासाच्या ,मार्गावर .-- आणून सोडणे हे ब्रिटिश 
साम्राज्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. मिलच्या शिकवणीने 
भारलेले इंग्रज इथे येत,ते.याच-समजुतीत को, एक उच्च 
दर्जाची संस्कृती,-एक श्रेष्ठ धर्म आणि उत्तम नीतिमत्तेचे 
संचित घेऊन आपण आलो आहोत व इथल्या समाजाचा 
उद्धार करणे हे आपले कर्तव्य आहे.' वि 
- भांडवलशाहीच्या या टप्प्यावर व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य हे 
समाजव्यवस्थेचे सूत्र होते. गोत, पंथ, प्रदेश, आश्रयदाता 
अशा प्रकारची.टरफले सोलून काढून व्यक्‍तीने आपल्या 
निखळ कौशल्याच्या. आधारावर बाजारपेठेत आपली 
किंमत ठरवून घ्यावी; व्यक्‍तीला विकासाची साधने 


उपलब्ध असावीत यासाठी तिला संपत्ती कमावणे, ती 


राखणे व तिची वासलात लावणे याचे स्वातंत्र्य असले 
पाहिजे; कोणताही विचार करणे, तो व्यक्‍त करणे व 


त्याच्या प्रसारासाठी संघटना बांधणे यांचीही मोकळोक 


व्यक्तीला हवी; व्यक्‍ती समाजासाठी नाही, समाजाने 
व्यक्‍तीच्या हिकमतींना वाब दिला पाहिजे. व्यक्‍तीच्या 
उन्नतीतून समाजाची उन्नती साधते, असा हा विचार होता. हे 
विचार भारतीय व्यक्‍तींना समजावून सांगणारे शिक्षण 
इंग्रज सरकार देणार होते. युरोपीय विज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
इतिहास व वाडूमय यांचे शिक्षण इंग्रजी भाषेतून 
भारतीयांना द्यावे असा निर्णय इंग्रज सरकारने १८३५ 
साली घेतला. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(९) । : 
. सरंजामदारीत ' व्यक्‍ती-व्यंक्तीलील संबंधा- 
मागील सूत्र हे असे की, 'अ' पेक्षा 'ब' हा सहजच किंवा 
ठरवून दिल्यामुळे श्रेष्ठ आहे; आणि त्यामुळे 'अ'ने 'ब॑' चें 
अंकित म्हणून राहणेही सहज किंवा. ठरवून दिलेले आहे. 
भांडवलंदारी युगाने सुधारणा केली असेल तर ती होच को, 
अंकितपेण असें निसर्गसिद्ध असत नाही; हितसंबंध व 
देवाण-घेवाण यातून ते ठरते व बदलतेही. परंतु, हे सर्व 
प्रत्यक्षात आणण्यासाठी युरोपात फार मोठी आर्थिक 
समृद्धी निर्माण व्हावी लागली. औद्योगिक -सुधारणा, 
खेळता पैसा, असंख्य संधींची उपलब्धता यांच्या 
पाठिंब्याखेरीज ही भांडवलदारी सामाजिक सुधारणा शक्‍य 
झाली नसती. पैसा मिळवण्याची व आपल्या सुखात वाढ 
करण्यासाठी तो बोपरण्याची चटक माणसांना लागली को, 
वर सांगितेल्या 'सहज श्रेष्ठत्वांच्या' सूत्रातून निर्माण 
होणारी अंकिततेची जळमटे माणसे फटकारून लावतात: 


परंतु महाराष्ट्रात (व एकंदरीने भारतातही) 


इंग्रज राज्यकर्त्यांनी “आम्ही तुम्हाला प्रगतीच्या मुंख्य 
प्रवाहात आणून सोडणार आहोत” असे कितीही घोळून 
सांगितले असले तरी त्या प्रवाहात जाण्याची मुख्य युक्‍ती 
जो औद्योगिक विकास तो होऊ देण्यास ते तयार नव्हते. 
आपल्याकडे बरीच विकास पावलेली हस्तोत्पादन व्यवस्था 
इंग्रजांनी उखडून टाकलीच पण त्या जागी जे यंत्रोत्पादन 
यायला हवे होते ते आणण्यात त्यांनी हात आखडता 
घेतला. याचा अर्थ असा नाही कौ, इंग्रजांनी येथे नवीन 
उद्योगधंदे अजिबातच येऊ दिले नाहीत. त्यांना ज्या 
उद्योगांची निकड भासली ते त्यांनी इथे उभे केले. रेल्वे, 
तारयंत्र, पोस्ट, बांधकाम खाते यांची राज्यकारभारासाठी 
गरज होती. कापूस, नीळ, चहा व काफी अशी नगदी पिके 
व्यांपाराला उपयोगी होती. वस्त्रोद्योग, खाद्य किंवा उद्योग 
यांसाठी लागणारे तेलाचे कारखाने, साखरेचे कारखाने, 
टाटांचे लोखंडाचे कांरखाने, धातु-उद्योग असे भारतीय 
भांडवलाने उभारलेले उद्योग त्यांनी चालू दिले. पण या 
तुटपुंज्या औद्योगिकरणातून श्रीमंतीची जी लाट यायला 
हवी होती, जी युरोपात - विशेषत: इंग्लंडमध्ये - आली 
होती, ती काही आली नाही. सर्व अर्थव्यवस्था जखडल्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


अवस्थेत घुसमटत राहिली. 

_ : इतक्‍्यानेच भागले नाही. राजकौय फायद्यासाठी 
सरंजामदारी युगाचे अबशेष जतन करून ठेवण्याचे काम 
इंग्रजांनी चोखपणे केले. हिंदुस्थानात सुमारे पाचशे साठ 
संस्थाने इंग्रजांनी सांभाळली. बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, 
मध्यप्रदेश, वऱ्हाड-नागपूर या भागात कायमधारा पद्धती 
चालू करून इंग्रजांनी जमीनदारीला उत्तेजन दिले. धर्मात 
ढवळा-ढवळ करायची नाही असे आश्वासन देऊन अव्वल 
इंग्रजीत कायदेकानूंना जो.पुरोगामित्वाचा झोक होता तो 
त्यांनी गुलदस्त्यात टाकला. सक्‍तीचे व मोफत प्राथमिक 
शिक्षण देण्याला त्यांनी सतत विरोध केला. निवडणुकीत 
मतदार होण्यासाठी जे निकष निवडले त्यातून शिक्षणाची 
शर्त कटाक्षाने बाजूला ठेवली: अंशा अनेक गोष्टी सांगता 
येतील कौ, ज्यावरून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला 
व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्रजी राज्य हेच 
भांडवलदारी प्रगतीच्या मार्गातील धोंड बनून राहिले होते. 

एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजांनी इथे पा*चात्त्य 
विज्ञान, वाडूमय, संमाजशास्त्रे, कायदा इत्यादींचे शिक्षण 
इंग्रजी भाषेतून देण्यास सुरुवात केली. त्यातून "एक नवाच 
वर्ग इथे अस्तित्वात आला. संस्थानिक, जहागिरदार यांचा 
रईस वर्ग आणि गोरगरिबांचा कनिष्ठ वर्ग यांच्या मध्ये या 
वर्गाचे स्थान आहे. दिवसागणिक या वर्गाचा प्रभाव वाढतो 
आहे व ही नव्या युगाची नांदी आहे. हा मध्यमवर्ग जिथे 
जिथे उदयाला आला तिथे तिथे स्वातंत्र्याची पावले उमटली 
अशी इतिहासाची साक्ष आहे. उज्ज्वल भविष्याची ग्वाही 
देणारे आजच्या काळात जर काही असेल तर तो हा वर्गच 
होय”, या शब्दात रांजा राम मोहन रॉय यांनी या वर्गाचे 
स्वागत केले." ही १८२९ सालातली गोष्ट त्यानंतर ५० 
वर्षांनी विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी एकंदरीत पाहता 
आतल्या शरीर-प्रकृतीला काही धक्का पोचला आहे, असे 
आम्हास वाटत नाही', असे खडखडीत सांगताना एक 
पुरावा म्हणून “इंग्रजी विद्येचे अध्ययन आमच्या लोकांनी 
किती जलद केले' हा दाखला दिला आहे."याच्या पुढच्या 
पिढीतील प्रा. म. शि. गोळे यांनी या नवशिक्षित वर्गाविषयी 
म्हटले आहे, “वीस वर्षापू्वी जेव्हा अशाच (पक्षी: 
नवशिक्षित) विद्वानांचा समाजात भरणा होऊ लागला 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“लोकमान्य ते महात्मा च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद ९ 


होता, तेव्हा या समाजास उफळी येते की काय, असे वाटत 
होते. नव्या नव्या चळवळी सुरू होत होत्या, नवीन नवीन 
समाजहिताचे प्रश्‍न वादविवादात येत होते. जुन्यांच्या किंवा 
नव्यांच्यां चित्तात शांतता किंवा समाधान नव्हते." 

परंतु नवशिक्षितांच्या पहिल्या दोन तीन 
पिढ्यांना वाटलेली ही उभारी, नवीन विचारांचा जोम व 
आत्मविश्वास १९ व्या शतकाच्या अखेरीला पार खुरटून 
गेला होता. 'सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य असून कल्पना व विचार 
: यांचे वैचित्र्य नष्ट व्हावे, आचार व उद्योग यात फरक पडत 
जाऊ नये, केवळ निरर्थक पिष्टपेषणात व चचित-विषयात 
सुशिक्षितांचा सर्व वेळ जावा, याहून अधिक शोचनीय 
स्थिती ती कोणती?” असा प्रा. गोळ्यांचा अनुभव आहे 
यानंतर १५-१६ वर्षांनी ज्ञानकोशकार केतकरांनी 
पुण्यातील (सुशिक्षित व ब्राह्मण) लोकांविषयी असेच 
निरीक्षण नोंदवले आहे. 'आज अत्यंत आळशी. 
साहसशून्य, हातपाय न हालविणारे व जेठा मारून बसून 
देशोद्धाराच्या अगर वेदान्ताच्या गप्पा मारणारे कर्तव्यशून्य 
लोक जर कोठे सापडत असतील तर ते पुणे शहरात 

होत." 

ही केतकरांनी खट्याळपणाने आणि गोळ्यांनी 
भाबडेपणाने नवशिक्षितांच्या निष्कर्तृत्वाचा दोष 
नवशिक्षितांवरच ठेवला आहे. पण या निष्कर्तृत्वाचे मुख्य 
कारण साखळलेली अर्थव्यवस्था हे होते. भांडवलदारी 
विकासक्रमाप्रमाणे इथे नवीन उद्योग व सेवाक्षेत्रे निर्माण 
झाली असती तर शिक्षण व्यवस्थेतही नवनवीन 
अभ्यासक्रम तयार करून त्या त्या क्षेत्रातील सुशिक्षित 
नोकरवर्गाची गरज भागविली असती आणि या 
नवशिक्षितांना हुरूप आला असता व पराक्रमही दाखविता 
आला असता. नाही तरी या नवशिक्षितांनी शिक्षण 
मिळविण्यासाठी अतोनात कष्ट घेतले होते, अपमान 
सोसले होते व॑ अर्धपोटी दिवस कंठले होते हे त्यांच्या 
आत्मचरित्रांवरून स्पष्ट होते आहेच. तेव्हा त्यांच्या 
कर्तृत्वशून्यतेची केंवळ टवाळी करावी किंवा हळहळ 
वाटून घ्यावी, इतक्या पुरताचं हा प्रश्‍न नाही. कुंठित 


अर्थव्यवस्थेत या कर्तृत्वहीनतेचे मूळ आहे. दारिद्र्य ही 
वस्तुस्थिती असते तशी मनोवृत्तीही असते. काम 


अनुक्रमणिका 


करण्याची संधी नाही. त्यामुळे मरगळ व मरगळीमुळे 
कामाचा हुरूप नाही, अशा चक्रात हा नवशिक्षित संमाज 
सापडला होता. लो. टिळकांनी 'ब्राह्मण व त्यांची विद्या ' यां 
पुस्तकाचे परीक्षण करताना साम्रांज्यबादी राजवटीने 
नवशिक्षित वर्गाला उत्कर्षाची संधी नाकारल्याचे स्पष्टपणे 
दाखवून दिले होते 


(२) 
राजा राममोहन रॉय स्वत: सरंजामदार होते हे 
त्यांच्या 'राजा' या किताबावरून स्पष्टच आहे: ते जातीने 
"कुलीन ब्राह्मण' होते. या जातीच्या रिवाजाप्रमाणे त्यांना 
अनेक बायका होत्या. तथापि, १९ व्या शतकाच्या पहिल्या 
चरणात इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी इथे भांडवलदारी 
विकासक्रमाला अनुसरून उत्क्रांत झालेले समाज-धारणे 
विषयीचे विचार आणले त्यांचे स्वागत करण्यात रॉय हेच 
आघाडीवर होते. सरंजामदारी पासून भांडबली 
विकासांकडे होणाऱ्या संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्याचे ते 
साक्षीदार होते. त्यामुळे त्यांनी नवर्शिक्षितांची 'जात' न 
मानता त्यांचा “वर्ग' मानला. त्यानंतर सुमारे ७० वर्षांनी 
प्रा. गोळे यांनी नवशिक्षितांचा उल्लेख 'ब्राह्मण' असा 
केला. या उल्लेखाचा खुलांसा करताना त्यांनी म्हटले को 
साधारणपणे 'ब्राह्मण" हा शब्द पांढरपेशे लोकांचा 
थोडक्यात उंल्लेख व्हावा म्हणुन योजिला आहे. देशस्थ 
कोकणस्थ, कऱ्हाडे आणि सारस्वत ब्राह्मण, कायस्थ 
आणि पाठारे प्रभू दुसऱ्या शुद्ध विद्याव्यासंगी जाती 
असतील, त्या सर्वांचा ब्राह्मण या शब्दात समाहार केला . 
आहे.'" असे असले तरी ही वस्तुस्थिती होती की, उंच्च 
शिक्षण घेणाऱ्यात द्राविड व सारस्वत ब्राह्मण फार मोठ्या 
संख्येने होते. त्या वेळच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची 
जातवारी पाहिली तर हे दिसून येते 
या नवशिक्षित ब्राह्मणांना नोकरीविना दुसरे 
चरितार्थाचे साधन नव्हतेच. सरकारी नोकरीतही प्रथम 
वर्गाच्या किंवा दुसऱ्या वर्गाच्या नोकऱ्यात यापैकी अगदीच 
थोडे लोक पोचत. १९११ सालच्या आकडेवारीनुसार मुंबई 
इलाख्यात ३३४ हिंदू राजपत्रित अधिकारी होते. त्यापैकी 
ब्राह्मण (चित्पावन -- देशस्थ -- कऱ्हाडे) फक्त ११९१ होते. 


| 
मराठीचा विकास स: महाराष्ट्राचा विकास स 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१० 


बारा अधिकारी प्रभू आणि सोळा जण सारस्वत होते. (त्या 
काळी सारस्वत हे ब्राह्मणात गणले जात नसत ब याची 
त्यांना चीड असे.) खरे तर संपूर्ण हिंदू अधिकाऱ्यांच्या 
जवळ जवळ दुप्पटीने ख्रिस्ती राजपत्रित अधिकाऱ्यांची 
संख्या होती." याचाच अर्थ असा को, ब्राह्मणांनी सरकारी 
नोकरीतल्या वरच्या. जागा पटकाविल्या होत्या हे खरे 
नव्हते. अव्वल कारकून, फार तर मामलेदार अशा जागी 
ब्राह्मण असत व त्यांचा अधिकार व दरारा ब्राह्मणेतरांच्या 
डोळ्यावर येई. 
ब्राह्मणांचा - विशेषतः चित्पावन ब्राह्मणांचा - 
राग इंग्रज सरकार करीत असले तरी ब्राह्मण नोकरांविषयी 
त्यांचे चांगले मत असावे, असे दिसते. जॅक्सन-खुनाच्या 
विषयी कृष्णाजी अर्जुन केळूसकर यांनी लिहिले होते की, 
“या खुनातील एक वेडगळ मारवाडी वगळता बाकी सर्व 
चित्तपावन आहेत. ' (हेही खरे नव्हते. फाशी गेलेले देशपांडे 
हे चित्पावन नव्हते.) हा लेख 'जगद्‌वृत्त' या सरकारी 
मदतीवर चालणाऱ्या पत्रात आला होता. त्या विरूद्ध बराच 
गवगवा झाला. म्हणून मुंबईच्या गर्व्हनरचे खाजगी सचिव 
*रू' यांनी केळूसकरांना ताकीद देण्यासाठी बोलावले. त्या 
वेळी 'रू' यांनी दोन विधाने केली ती लक्षात घेण्याजोगी 
होती. पहिले, 'आमच्या राज्यकारभाराला ब्राह्मण जातीची 
पुष्कळ मदत होत असते. त्यांच्या मदतीबाचून तो कधीही 
'नौट चालला नसता. ' दुसरे विधान असे कौ, 'ब्राह्मण लोक 
अतिशयित हुशार असतात, त्यामुळे आम्हाला त्यांचा फार 
उपयोग होतो." 
ब्राह्मणांनी इंग्रजी राज्यातील नोकऱ्याच 
मिळविल्या असे नाही. ब्राह्मण संस्थानातून तर बहुतेक सर्व 
जागी ब्राह्मण होतेच; पण कोल्हापूर आणि फलटणसारख्या 
मराठा संस्थानातील नोकऱ्याही ब्राह्मणांनीच काबीज 
केल्या. होत्या. १८९४ साली शाहू छत्रपती गादीवर आले 
तेव्हां संस्थानातील ५०० कारकुनांपैकौ फक्त १० 
ब्राह्मणेतर होते. त्यानंतरच्या ११ वर्षात, शाहू छत्रपतींनी 
केलेले प्रयत्न जमेस धरूनही ब्राह्मणेतर कारकुनांची संख्या 
६० च्या पलिकडे गेली नव्हती.'*यावरून हे उघड आहे की, 
शिकलेले व नोकरी. करू इच्छिणारे ब्राह्मणेतर, त्या 
काळात, संख्येने अगदीच कमी होते. १९११ सालच्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


जनगणनेतील आकडेवारीवरून तर हे ढळढळीत दिसते. 
दर १०,००० चित्पावन ब्राह्मणांपैकी ९७२ जण इंग्रजी लिहू- 
वाचू शकत होते तर मराठ्यात हे प्रमाण १०,००० 
व्यक्‍तींमागे फक्त ११ इतके होते." शिवाय हे सुशिक्षित 
मराठा तरुण कदाचित्‌ उच्च कुळीचे असतील व त्यामुळे 
नोकरीसाठी उत्सुकही नसतील. | 

यावरून हे स्पष्ट होईल कौ, रोजगाराच्या क्षेत्रात 
निर्माण झालेली ब्राह्मणांची मक्‍तेदारी ही काही ब्राह्मणांच्या 
कारस्थानामुळे निर्माण झाली, अशी स्थिती नव्हती. 
ऐतिहासिक परिस्थितीच अशी जुळून आली होती की, 
नोकऱ्यात ब्राह्मणांचीच भरती व्हावी. पण याला दुसरीही 
बाजू होतो. आधुनिक विचार महाराष्ट्रात आले खरे; पण ते 
काही कोऱ्या पाटीवर लिहिले गेले असे नव्हे. येथील 
समाजाला जातवारीने जगण्याची, विचार करण्याची व 
प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्याची सवय लागली होती. 
जात ही सामाजिक सुरक्षिततेची व्यवस्था होती. जातीला 
सोडून फटकून राहण्यासारखी स्थिती नव्हती. एक माणूस 
शिकून नोकरीला लागला को, त्याच्या नातलगातील व 
ओळखीतील होतकरू मुलांची त्या माणसाजवळ घेऊन 
राहून शिकण्यासाठी रांग लागायची. न्या. रानडे, लो. 
टिळक अशा प्रतिष्ठितांकडे एका वेळी दसकड्यांनी 
विद्याथी आश्रयाला राहून शिकत असत. अशा स्थितीत 
नोकऱ्यांसाठी चालणारी स्पर्धा व्यक्‍्ती-व्यक्‍्तीत न राहता 
तो सहजच जाती-जातीतील स्पर्धा झाली. (एका जातीतील 
दोन व्यक्तीत स्पर्धा असेच.) त्यातून इंग्रजी विद्या 
शिकलेल्या ब्राह्मणात एक अहंकार निर्माण झाला होता." 
तो असा को, जबाबदारीने नोकरी करण्यास आपणच काय 
ते लायक आहोत. या अहंकाराची उदाहरणे प्रा. य. दि. 
फडके यांनी दिली आहेत." 

त्यातून, पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, येथील 
अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तार पावत असती व 
नोकरीच्या आणि उद्योगाच्या भरपूर संधी निर्माण होत 
असत्या तर नोकरीसाठी जाती-जातीत चाललेल्या या 
स्पर्धेला असूयेचे रूप आले नसते. पण.” अर्थव्यवस्था : 
बहुतेक स्तब्धावस्थेत होती. त्यामुळे शाहू छत्रपती किंवा 


सयाजीराव महाराज यांना राखीव जागा ठेवून ब्राह्मणेतरांची 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत | 


“लोकमान्य ते महात्मा” च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद १९ 


नोकरीत भरती करण्याची इच्छा झाली; इतकेच नव्हे तर 
सुशिक्षित ब्राह्मणेतर तयार . व्हावेत यासाठी त्यांच्या 
शिक्षणाची व्यवस्था करावी लांगली. इथे हे लक्षात घेणे 
जरूर आहे को, शाहू छत्रपतींनी विद्यार्थ्यांसाठी जातवार 
वसतिगृहे निर्माण केली. कारण येथील समाजाकडे, त्या 
वेळच्या परिस्थितीनुसार, निरनिराळ्या जातींचा संघ म्हणून 
पाहणेच त्यांना व्यावहारिक वाटले असावे. प्रत्येक जातीने 
आपल्यांतील मनुष्यालाच आपला नेता म्हणून स्वीकारावे 
असा त्यांचा आग्रह, याच कारणाने, असो. 

| १९०२ सालच्या जुलै महिन्यात शाहू छत्रपती 
यांनी असा हुकूम काढला को, संस्थानातील नोकरीच्या 
जागांपैकी ५०% जागा मागास जातींसाठी राखून ठेवांव्यात 
ब्राह्मण, पारशी आणि प्रभू या जाती वगळता बाकीच्या 
जाती. मागास होत. ' लठ्ठे यांनी म्हटले आहे को 
लोकसंख्येतील प्रमाण पाहता मागास जातींसाठी राखीव 
ठेवलेल्या जागांची संख्या कमी होती. महाराष्ट्रातील 
वास्तव पाहता शाहू छत्रपतींचे हे धोरण पुरोगामी गणले 
गेले आहे. पण इंग्रजांनी जी भांडवलदारी प्रगती कल्पिली 
होती वब जीनुसार व्यक्तीकडे धर्म-जात-लिग-निरपेक्ष 
दृष्टीने पाहून तिची निवड करणे अपेक्षित होते, त्या 
प्रगतीला प्रतिकूल असा हा हुकूम होता. प्रगतीची 
भांडवलदारी दिशा व महाराष्ट्रातील परिस्थिती यांच्यातील 
ती तडजोड होती. 


(३) 

नोकरीत बहुसंख्येने होणारी ब्राह्मणांची भरती ही 
सुशिक्षित ब्राह्मणेतरांना असूया वाटायला लावणारी बाब 
होतीच; पण भास्करराव जाधव, अण्णासाहेब लठ्ठे, (पुढे 
प्रबोधनकार झालेले) केशवराव ठाकरे, वा. दा. कोठारी 
यांच्या सारख्या बुद्धिमान, अभिमानी आणि महत्त्वाकांक्षी 
ब्राह्मणेतर विचारवंतांना ब्राह्मणांचा सांस्कृतिक व 
सार्वजनिक जीवनावर असंलेला पगडा (हेगेमनी) फार 
सलत असे. ग्रामशी (१८९१-१९३७) या मार्क्सवादी 
'विचारवंतांने असे युद्धतंत्र सुचविले होते को, प्रस्थापितांच्या 
वर्चस्वाला सुरूंग लावायचा असेल तर रयतेने पर्यायी 
विचारसरणी उभी केली पाहिजे. याला ग्रामशी भूमिकायुद्ध 


अनुक्रमणिका 


(वॉर ऑफ पोझिशन) म्हणतो. ब्राह्मणांच्या विचारं- 
व्यूहातील प्रत्येक घटकाला प्रतियोगी उभा केला पाहिजे 
अशी मोहीम या विचारवंतांनी. चालू केली. म्हणून 
भास्करराव जाधव यांनी रामायणावर पुस्तक लिहिले 
कोठारींनी 'गीतारहस्यांवर टीका' केली व ठाकऱ्यांनी 
कायस्थांविषयी इतिहासाचार्य रांजवाड्यांनी मांडलेल्या 
उपपत्तीचा प्रतिवाद कोदंडाच्या टणंत्काराने केला. खरे तर 
या प्रकारच्या डावपेचांची सुरुवात महात्मा फुल्यांनी 
पौराणिक कथांचा 'कूंटार्थ' उलगडून पूवीचं केली होंती 

तथापि, लह््यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “ब्राह्मण 
आपल्याच जंगात मशगूल होऊन राहिले होते. त्यांची काही 
प्राप्तव्ये होती, त्या प्राप्तव्यांच्यां मागे ते लागले होते 
बाकोच्या जातींची काय स्थिती आहे याचो त्यांना काहीच 
पर्वा नव्हती. इतर जातींची अस्मिता चुरगाळून टाकून 
आपली महत्ता व' जन्मजात श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याची 
इच्छा बाळगून ते वागत होते." हे निरीक्षण एकांगी वाटले 
तरी त्यात तथ्य आहेचं. त्याचा प्रत्यय आपल्याला 
इतिहासाचार्य राजवाड्यांचा 'महाराष्ट्रातील कर्त्या पुरुषांची 
मोजदाद' या १९१३ सालच्या लेखातून येतो." या लेखात 
त्यांनी प्रथम १५० व्यक्‍ती निवडल्या. त्यात १६ ब्राह्मणेतर 
होत्या. त्यापैकी 'बुद्धिमान व प्रंतिभावान' मनुष्यांची यादी 
केली. तीत ४३ नावे असून त्यापैकी फक्त ३ ब्राह्मणेतर 
आहेत. (येथे मी सारस्वतांची गणना ब्राह्मणातच केली 
आहे.) अखेर फक्त २३ हयात आणि प्रख्यात कर्तृत्ववान 
माणसांची यादी केली. तिच्यात सयाजी महाराज ब विठ्ठल 
रामजी शिंदे एवढ्या दोनच ब्राह्मणेतर व्यक्‍ती होत्या. या 
संपूर्ण लेखात शाहू छत्रपती व महात्मा फुले यांची नावे 
कोठेही आलेली नाहीत. आपण-वादासाठी असेही धरून 
चालू को, ब्राह्मणेतरात इतकीच प्रख्यात व कर्तृत्ववान 
माणसे निःपक्षपाती दृष्टीने शोध घेतला तरीं आढळली 
असती. पण ही परिस्थिती खंत वाटण्यांजोगी आहे, अशा 
अर्थाचे वाक्यही या लेखात नाही. कर्तृत्ववान मनुष्यांची 
एकूण संख्याच फार कमी आहे याविषयी चिंता मात्र व्यक्‍त 
केली आहे. 

ब्राह्मणांचे (व इतर जातींचेही) हे लखोटबंद 
(राजवाड्यांचा शब्द) जीवन ही शोचनीय गोष्ट निश्चितच 


2-2 55 
ज्ञा डु का!) 


-कखगघरचिघनचज 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


शर 


होती. पण याचा काही दोष तरी, मागे सांगितलेल्या, स्तब्ध 
अशा आर्थिक व्यवस्थेकडे जातो. अर्थव्यवस्था जर 
चैतन्यपूर्ण असती, नवीन उद्योग सुरू होत असते, विमा, 
बँका, समभाग यांच्या निमित्ताने विविध जातीतील माणसे 
एकमेकांच्या सान्निध्यात ,आली असती तर जातिजातीं- 
मधला. हा तुटकपणा कमी व्हायला मदत झाली असती. 
श्रौधर व्यंकटेश केतकर (पुढे ज्ञानकोशकार म्हणून 
प्रसिद्धीस आलेले) यांनी १९११ साली जातिभेद मोडण्याचा 
एक बारा कलमी कार्यक्रम सुचविला होता. त्यातील तीन 
कलमांचे उद्दिष्ट जातिजातीतील अभिसरण वाढावे, हे 
होते. निरनिराळ्या जातीतील माणसे एकत्र याबीत यासाठी 
उत्सव, मेजवान्या, क्लब असे उपक्रम करावेत, अशी एक 
सूचना होती." 

'प्रभाव' ही अशी गोष्ट आहे की, ती कोणी 
कोणावर लादू शकत नाही; एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाचा 
“प्रभाव' स्वखुशीने मान्य केलेला असतो. लठ्ठे, जाधव, वा. 
दा. कोठारी इत्यादींना ब्राह्मणांच्या प्रभावाचे कितीही वैषम्य 
वाटले तरी सर्वसाधारण ब्राह्मणेतर मनुष्य ब्राह्मणांचा 
प्रभाव स्वीकारूनच चालत होता. प्रा. मोरे यांनी अशा 
प्रभावाचे एक उदाहरण (धनी) वि. रा. वेलणकर यांच्या 
पुस्तकातून दिले आहे.” लिखापढी, विद्वत्ता, स्वच्छ भाषा 
हो ब्राह्मणांची क्षेत्रे होत अशी सर्वसाधारण समजूत होती. 
शिवराम गणपत पवार हे व्यवसायाने प्राथमिक शिक्षक 
होते, तरी त्यांनी गणित व ग्रहगणित यांचा दांडगा अभ्यास 
करून “करण कोौमुदी' नावाचा ग्रंथ सन १९०७ मध्ये 
लिहिला. त्याच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात, 'मी मराठ्यांच्या 
कुळात उत्पन्न झालो आहे आणि मराठ्यात विद्येची विशेष 
आवश्यकता वाटत नाही... ज्यांनी मला उत्तेजन दिले ते 
माझे प्रिय गुरूजी कै. भास्कर महादेव केळकर हे होत. 
...माझे द्वितीय गुरूजी कै. रावजीशास्त्री देवकुळे यांनी 
मला त्रिकोणमितीचे सोपपत्तिक शिक्षण दिले. ...ह्या 
विषयांचे अध्ययन करून नंतर ज्योतिशास्त्राचा अभ्यास 
करणे अशी मला आज्ञा केली होती.' 'जागृति'कार भ. ब. 
पालेकर हे ब्राह्मणांच्या प्रभावाला न जुमानणारे. पण त्यांनी 
अशी आठवण दिली आहे कौ, वाळवे तालुक्‍यातील 
कुरळप या गावचे विठू नामा पाटील यांनी देवघरात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


"गीतारहस्य. हा ग्रंथ ठेवला होता व त्याची ते भक्तिभावाने 
रोज पूजा करीत. केवळ टिळकांबरील भक्तिप्रेमामुळेच 
बिठू पाटलासारखी अशिक्षित माणसेही त्याकाळी गीता- 
रहस्य आपल्या संग्रही ठेवीत असत." याच पालेकरांनी 
टिळकांवर अप्रतिम मृत्युलेख लिहिला आहे.* त्यात ते 
म्हणतात, 'टिळक जिवंत होते तोपर्यंत महाराष्ट्राचा हा 
पुढारीपणा कायमच होता. आता मात्र महाराष्ट्र मागे पडले. 
आता महाराष्ट्राला इतर प्रांतांच्या तोंडाकडे पाहण्याची वेळ 
आली. या दृष्टीने आम्हा महाराष्ट्रीयांना टिळकांच्या मृत्यूने 
विशेष दु:ख झाल्यास आश्चर्य नाही.' कृष्णराव अर्जुन 
केळूसकर यांना ब्राह्मण व्यक्‍तींचे अनेक खारट-तुरट 
अनुभव आले व ब्राह्मणेतर व्यक्‍तींचेही कडू-गोड अनुभव 
आले. उपनिषदांच्या मराठी. भाषांतराचे काम बडोदा- 
संस्थानाकडून केळूसकरांना मिळण्याच्या कामात 
ब्राह्मणांनी कसे अडथळे आणले याचे वर्णन प्रा. मोरे यांनी 
केले आहे.” (२७४-७५) परंतु, हे अडथळे 
आणणाऱ्यात 'गांगनाईक भानू केशव' या भंडारी 
गृहस्थांचा मोठा भाग होता, हे केळूसकरांनीच लिहिले 
आहे." केळूसकरांनाही ब्राह्मणी प्रभावाचा तिटकारा 
होताच. 'रामदासांनी शिवाजीमहाराजांना प्रेरणा दिली.' 
असा ब्राह्मण अभ्यासकांनी दावा मांडला होता, त्याचा 
प्रतिवाद केळूसकरांनी केला होता. तथापि, कृष्णशास्त्री 
गोडबोले यांनी आपल्यावर उत्तम नीतिसंस्कार केले तसेच 
विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या 'निबंधमाले'च्या वाचनाने 
आपली भाषा घटवलो गेलो, हे ते नि:संकोचपणे मान्य 
करतात. हे सर्व सांगण्याचे कारण इतकेच को, ब्राह्मणाचा 
प्रभाव हा बहुतेक ब्राह्मणेतर मंडळींनी मान्यच केला होता; 
आणि तशी मान्यता दिल्याने ब्राह्मणेतरांच्या अस्मितेला 
तडा जातो अशी भावना इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या 
ब्राह्मणेतरांपैकी काहींनाच अस्वस्थ करीत होती. 


(४) 
मॉँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांच्या काळात लट्ठे, 
भास्करराव जाधव, कोठारी इत्यादी ब्राह्मणेतर 
चळवळ्यांनी शाहू छत्रपतींच्या पाठिंब्याने ब्राह्मणेतर पक्ष 
स्थापन केला. मराठा जातीवर ब्राह्मणांचा प्रभाव आहे या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“लोकमान्य ते महात्मा” च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद १३ 


कारणाने मराठ्यांच्या मतावर ब्राह्मणच निवडून येतील व 
मराठ्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही असा प्रचार करून 
मराठ्यांसाठी राखीव मतदार .संघ किंवा राखीव जागा 
मिळाव्यात असा प्रयत्न ब्राह्मणेतर पक्षाने सुरू केला. याची 
नोंद प्रा.मोरे यांनी घेतली आहे (३५८), पण त्यांनी 
आपल्या पुस्तकात कोठेही हे सांगितलेले नाही कौ, मराठा 
व तत्सम जातीसाठी काही राखीव जागा ठेवण्यात आल्या 
होत्या. प्रा. य. दि. फडके यांनी फक्त एका वाक्यात या 
राखीव जागांची दखल घेतली आहे." हकोकत अशी होती 
को, मॉटेग्यू साहेबाच्या योजनेत जरी मराठा जातीसाठी 
राखीब जागांची तरतूद नसली तरी मतदारसंघ ठरवणारी 
लॉर्ड साऊथबरा यांची समिती, या योजनेचा एक भाग 
म्हणून, स्थापन करण्यात आली होती; या समितीकडे मुंबई 
सरकारने मराठा जातीसाठी राखीव जागा (स्वतंत्र मतदार 
संघ नव्हेत)असाव्यात.अशी शिफारस केली. ही शिफारस 
करताना सरकारने म्हटले होते को, 'मराठा जात ही एकूण 
लोकसंख्येचा महत्त्वाचा आणि अलग असा हिस्सा आहे. 
हिंदी लष्करात या जातीतून पुष्कळ जवान भरती होतात. 
खरे तर त्यांची संख्या पाहता आणि या जातीचे महत्त्व 
लक्षात घेता यांना कायदेमंडळात (आपसूकच) 
प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. पण ह्या जातीवर ब्राह्मणांचा 
एवढा जबरदस्त प्रभाव आहे को, ज्या मतदार संघात ते 
बहुसंख्येने आहेत तेथे देखील त्यांना आपल्या जातीचा 
उमेदवार निवडून आणणे शक्‍य होणार नाही." त्यानंतर 
मतदार संघ ठरविणाऱ्या समितीने मराठा जातीसाठी 
महाराष्ट्रातील २५ जागांपैकी ९ जागा राखीव ठेवल्या. 
विशेष असे की, जिथे या जागा राखीव होत्या त्या 
मतदारसंघात मराठा मतदारांची संख्या ६५ ते ७० 
टक्‍्क्‍्यांपर्यत होती. उदा. अहमदनगरमध्ये १७,२०४ 
मतदारांपैकी १४ हजार ९१० मतदार मराठा होते. यातील 
, बहुतेक मतदार संघ एका पेक्षा जास्त प्रतिनिधी निवडून 
देणारे मतदारसंघ होते. खरे तर मराठा मतदारांनी मतांचे 
नीट वाटप केले असते तर त्यांना ३ प्रतिनिधींच्या मतदार 
संघात दोन तरी मराठा प्रतिनिधी राखीव जागांचा आधार न 
घेता निवडून आणता आले असते. उदा. सातारा 
मतदारसंघात २१,५३३ मतदारांपैको १५,२३६ मतदार 


अनुक्रमणिका 


मराठा होते. या मतदारसंघातून तीन प्रतिनिधी निवडून जात 
यापैकी दोन प्रतिनिधी मराठा असण्याला काहीच अडचण 
नव्हती. पण १९२०, २३, २६ या तिन्ही निवडणुकात फक्त 
१ मराठा प्रतिनिधी (तोही राखीव जागेवर) निवडून गेला. 
२० व २३ सालच्या निवडणुकात ब्राह्मणेतर पक्षाने पाशी 
कूपर शेठ यांना पाठिंबा. देऊन सर्वसाधारण जागेवर 
निवडून आणले." 2. आ 

हा सर्व प्रपंच करण्याचे कारण असे को, प्रा. य: 
दि. फडके व (त्यांचाच अनुवाद करीत) प्रा. मोरे यांनी 
टिळक-पक्षावर जी टीका केली आहे, तिची पृष्ठभूमी स्पष्ट 
व्हावी. प्रा. फडके लिहितात 'लखनौ काँग्रेसमध्ये 
मुसलमानांच्या मागण्यांबाबत औदार्य दाखविणारे टिळक 
या जातींच्या (पक्षी: ब्राह्मणेतर) आकांक्षांचा सहानुभूतीचे 
विचार करण्यास तयार नव्हते. टिळकांनी ब्राह्मणांच्या 
वर्चस्वाचे समर्थन केल्याने टिळक ब्राह्मणेतर चळवळीच्या 
माऱ्याचे लक्ष्य बनले" प्रा. मोरे यांनी म्हटले आहे को, 
“१९१६ मध्ये मुस्लिम लीगशी करार करून मुस्लिमांना 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्यांच्या चळवळीकडे वळवण्याच्या प्रयत्नात 
(त्यांच्याच -काही सहकाऱ्यांच्या आक्षेपानुसार) अवाजवी 
दान देणाऱ्या टिळकांच्या लक्षात ब्राह्मणेतर आणि अस्पृश्य 
या संभाव्य वाटेकऱ्यांचे अस्तित्व. आले नाही. 
लखनौमध्येच त्यांनी ब्राह्मणेतरांना व अस्पृश्यांना आपण 
होऊन स्थान देऊ केले असते तेर पुढील कटुता टळली 
असती.' (३४९). 

मला वाटते को, इथे अनेक संकल्पना, तथ्ये 
(फॅक्ट्स) आणि पूर्वग्रह यांचा गुंता झाला आहे. प्रा. मोरे 
यांनी आपल्या पुस्तकात वारंवार लखनौ करार, त्याला 
टिळकांच्या पुंज्यांसारख्या अनुयायांचा विरोध आणि 
टिळकांनी दाखविलेले औदार्य यांचा उल्लेख केला आहे. 
परंतु जो करार झाला तो टिळकांच्या दृष्टीने एक 
'पूर्वघटित' (फेटाकोप्ली) होते. ना. गोखल्यांनी शेवटच्या 
आजारात केलेले टिपण, त्यावरून मध्यवती कायदे- 
मंडळाच्या जीना, मालबीय इ. १९ सभासदांनी केलेला 
मसुदा आणि १८८३ साली स्थानिक स्वराज्याच्या 
निवडणुका सुरू झाल्या पासून मुसलमानांना मिळालेले व 
१९०९ सालच्या मोले-मिंटो सुधारणांमुळे पक्के झालेले 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१४७ 


स्वतंत्र प्रतिनिधित्व ही पूर्वपीठिका लक्षात घेता टिळकांना 
हा करार करणे व्यवहार्य वाटले असेल. दुसरे असे को, हा 
करार म्हणजे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी एकमताने 
केलेला सुधारणांचा आराखडा होता ब त्या सुधारणा 
मिळाव्यात याची चळवळ करण्याला दोन्ही पक्ष तयार 
झाले होते. बरे, तेव्हा काँग्रेसमध्ये टिळकांना हुकमी बहुमत 
होते, अशीही स्थिती नव्हती. नेमस्तांचा प्रबळ गट 
काँग्रेसमध्ये होता. जरी जहालांनी कराराला विरोध केला 
असता तरी हा करार काँग्रेसमध्ये मंजूर झाला असता. या 
उलट प्राध्यापक फडके किंवा मोरे म्हणतात त्याप्रमाणे 
ब्राह्मणेतरांशी स्वतंत्र मतदार संघांचा किंवा राखीव जागांचा 
(या दोन गोष्टी निराळ्या आहेत) करार कोणत्या तत्त्वावर 
करायचा? ब्राह्मणेतरांची बहुसंख्या होतो. एकेका मतदार 
संघात ब्राह्मणेतर ६५ ते ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत होते, हे वर 
दाखवलेच आहे. त्यांची इच्छा असती तर सर्वच्या सर्व 
ब्राह्मणेतर निवडून आणता आले असते. अशा स्थितीत 
ब्राह्मणेतरांनी राखीव जागा मागाव्यात हेच विपरीत दिसते. 
बरे, ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांच्या प्रचाराला न जुमानता जर 
बहुसंख्य असणारे ब्राह्मणेतर ब्राह्मण उमेदवारांना निवडून 
देत असतील, तर ते लोकशाहीला धरूनच होते. ज्या 
पुढाऱ्यांचा मतदारसंघांवर काबू नाही त्यांच्याशो करार 
कशासाठी करायचा? याहून महत्त्वाचा मुद्दा असा को, या 
ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांना टिळकांच्या काँग्रेस डेमोक्रेटिक 
पार्टीचे सभासद होऊन व तेथे आपला दबावगट निर्माण 
करून त्याच पक्षातर्फे निवडणुका लढविण्याला कोणी 
अटकाव केला होता? टिळक पक्षात किती ब्राह्मणेतर 
व्यक्‍ती होत्या याचा उल्लेख प्रा. फडक्यांनी केलाच आहे.* 
'स्वराज्य संघ' उर्फ “होमरुल लीग' या टिळकांच्या पक्षात 
४२ टक्के ब्राह्मण व ४३ टक्के ब्राह्मणेतर सभासद होते 
असा उल्लेख आहे. अशा स्थितीत ब्राह्मणेतर पक्षाशी 
करार करून, त्यांना राखीव जागा न दिल्या तरी, पक्षाची 
उमेदवारी देणे याचा अर्थ स्वपक्षातील ब्राह्मणेतरांची उपेक्षा 
करणे असा झाला असता. गोष्ट अशी आहे कौ, शाहू 
छत्रपतींच्या उघड व इंग्रज सरकारच्या छुप्या पाठिंब्यावर 
चळवळ करणारा ब्राह्मणेतर पक्ष काँग्रेस पक्षाचे उपांग 
असणाऱ्या काँग्रेस डेमोक्रेटिक पक्षाशी कोणत्याच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


प्रकारचा समझोता करू शकत नव्हता. 

शेवटी असे को, मोर्ले-मिंटो सुधारणा काय 
किंवा मॉटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा काय यांचा खरा उपयोग 
जाति-धर्मातील नागरिकत्व ही संकल्पना प्रचलित 
करण्यासाठी व्हायला हवा होता. भांडवलशाही सुधारणा 
हिचे अंतिम राजकीय उद्दिष्ट नागरिकत्वाची भावना निर्माण 
करणे हे होते. मॉटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांच्या अहवालात 
अहवालकर्त्यांनी ठिककाणी अशी खंत व्यक्‍त केली आहे 
को, राखीव मतदार संघ व राखीव जागा यांच्या तरतुदी 
'नागरिकत्व' ही भावना लोकात निर्माण करण्याला 
आडकाठी ठरणाऱ्या आहेत. परंतु, हिंदुस्थानातील व 
महाराष्ट्रातील वास्तव विचारात घेता - म्हणजे व्यक्‍तीला 
आपली जात व धर्म यांचा आधार घेऊन जगण्याची सवय 
लागली होती, ती पाहता - राखीव मतदारसंघ आणि 
राखीव जागा यांना माँटेग्यूला स्थान द्यावे लागले. 
नोकरीतील राखीव जागा ही जशी भांडवलशाही सुधारणा 
व भारतीय वास्तव यांच्यातील तडजोड होती त्याच प्रमाणे 
निवडणुकांसाठी राखीव मतदार संघ व राखीव जागा ही 
देखील भांडवलदारी सुधारणांची उद्दिष्ट ब भारतातील 
सामाजिक वास्तव यांच्यातील अपरिहार्य परंतु खेददायक 
तडजोड होती. 

(याच लेखात मी 'वेदोक्‍त' वादाचाही विचार 
करणार होतो. पण लेख फार लांबल्यामुळे त्याबद्दलचे 
लिखाण पुढील लेखावर टाकावे लागत आहे.) 


2०1212६ 
तळटीपा 


१. कार्लमार्क्सब फ्रेडरिक एंगल्स : कलेक्टेड वर्क्स 
व्हॉ. ६, पान ४८८ | 

२. जे. डी. ब्यूरी: दी आयडिया ऑफ प्रोग्रेस (१९६०) 
पा. ३०३-३०५ 

३. एडवर्ड थॉम्प्सन व जी. टी. गॅरॅट : राईंज अँण्ड 
फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 
(१९७३) पान ३१८. अवतरण चिन्हातील मजकूर 
मूळ इंग्रजी मजकुरावर आधारलेला परंतु स्वतंत्र 


१: 
क्यु. 
धू 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ धि 


-.. 'कि्णत्क> 7 6 
भ्र मे. र 


क्स धि ७५ 


अ तु . / 
र्क ७ वष ज़ 
*९८ ४0 > 


'बलातफ्र 
४ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


“लोकमान्य ते महात्मा? च्या निमित्ताने : ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद १५ 


:£० & ७ क हा 


११. 


र्र. 


१३. 


शह; 


१५. 


१६. 
१७. 


आहे. २३. 
जगन्नाथ चक्रवती (संपा.) स्टडीज इन बेंगॉल २४. 
रेनेसान्स (१९७३) पान १४ 

निबंधमाला (चित्रशालाप्रत) पा. ९७०-७४ २५. 
“ब्राह्मण आणि त्यांची विद्या' पान १३८ __ २६. 


उपरोक्‍त. पान १४६-४७ 

संकोर्ण लेख. पान १४१ 

'ब्राह्मण आणि त्यांची विद्या' प्रस्तावना 

सेन्सस ऑफ इंडिया १९११ व्हॉ. ७, पार्ट १, पान 
३३८ 

गुरूवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर आत्मचरित्र व 


चरित्र (१९७७) पा. ११९७-१८ २७. 


मेम्वान ऑफ हिज हायनेस श्री शाहू छत्रपती 
महाराजा ऑफ कोल्हापूर (१९२४) व्हॉ. १ पान 


१५५ २८. 
उपरोक्‍त पान १९३० २९. 
लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भाग ४ था ३७०. 


(१९३०) पा. २३२-३३ 


शाहू छत्रपती व लोकमान्य टिळक (१९८६) पा. ३१. 
७५ ३२. 


मेम्वाज. उपरोक्‍त. पा. १५४ 

ए डिक्शनरी ऑफ माक्‍सिस्ट थॉट (१९८३) पा. 
१९५. ग्रामशी युरोपातील प्रगत भांडवलदारी 
राष्ट्रांविषयो लिहीत होता. महाराष्ट्राला ग्रामशीचे 
विचार जसेच्या तसे लागू होत नाहीत. उदा. 
ब्राह्मण सत्ताधारी नव्हते ब त्यांनी मांडलेला 
विचारव्यूह सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणारा नव्हता. 
पण महाराष्ट्राचे वैचारिक व सांस्कृतिक क्षेत्र 
घेतले तर तेथे ब्राह्मणांचे वर्चस्व होते व त्याच्या 
विरोधात ब्राह्मणेतर विचारवंत उभे होते. 

मेम्वाज. (उपरोक्‍त) पा. १५७ 

वि. का. राजवाडे राजवाडे लेख संग्रह भाग ३ 
(१९३५) पाने १६९-८४ 

संकोर्ण लेख. उपरोक्‍त. पान ४२-४३ 

लोकमान्य ते महात्मा. पा. ७५७ 

'जागृति'कार पालेकर (१९६१) पा. ३० 


अनुक्रमणिका 


उपरोक्‍त पान १४४ 

कंसातील आकडे “लोकमान्य ते महात्मा' या 
पुस्तकातील. 

केळूसकर. उपरोक्त. पान ९९ 

शाहूछत्रपती ब लोकमान्य टिळक पान २५५. 
विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, खंड २, पाने 
२५८-६२. इथे प्रा.य. दि. फडके यांनी मराठा व 
तत्सम जाती यांना राखीब जागा ठेवण्याबाबतच्या 
घालमेलीची बरीच हकोकत दिली आहे. पण 
“अशा राखीब जागा होत्या' असे स्पष्ट म्हटलेले 
नाही. 

मेमोरेंडम प्रिपेअर्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ बॉम्बे 
फोर सबमिशन टु दी इंडियन स्टॅट्युटरी कमिशन 
(१९२८). पार्ट. डी. प्रपोझल्स. पा.११ 

उपरोक्‍त. अँपेंडिक्स बी. पान ४८४ 

विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र खंड २. पान २७७ 
उपरोक्‍त पान ८३. श्री. दुर्गादास यांचा 'फ्रॉम कर्झन 
टु नेहरू' या ग्रंथातही हीच माहिती आहे. 

उपरोक्‍त पान. २५७ 

'गुरूशिष्य यांच्या आठवणी व चरित्र' संपा. 
किशोर बापट. (१९६५) पा. ४७१. 


21८५2० 


७५ त्रि 3» 
& र च (0) 
*€ 2 अमृतमहोत्सवी, > जु 
६ अमृ &/>>- 
) र ी न र 4७ 


व, ५९... ७ 
क. ढं र्‌ च श्रे ह 
मव %& त्यार, क 
ह 1 “वगात क्ल 


र्क स. वष १: > 
क काळ >> 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ४ पशतात््र रज 


र र्‌ 3. शू $ हर क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १” 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नारायण वामन टिळक 
सुधीर रंसाळ 


नारायण वामन टिळकांनी आयुष्याच्या 
उत्तरार्धात संन्यासाश्रम स्वोकारला. ख्रिस्ती धर्माची आणि 
हिंदूंची आचारपद्धती यांचे संयुग त्यांच्या संन्यासकल्पनेत 
पहावयास मिळते. वस्तुत: संन्याससंकल्पना या ना त्या 
रूपात सर्वच धर्मात आहे. या संबंधी म. म. पां. वा. काणे 
यांनी म्हटले आहे को, 'भारतीयांना संन्यासधर्माबद्दल 
सर्वात अधिक आदर वाटतो असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. 
तथापि ते विधान अर्धसत्य स्वरूपाचे आहे. ऐहिक 
विषयोपभोगाचा त्याग करणे आणि संपत्तीला तुच्छ मानणे 
ह्यांसारख्या संन्यासाश्रमाच्या लक्षणांपेको कोणत्यातरी 
लक्षणांनी युक्‍त असा संन्यासाश्रम सर्व धमांत 
सामान्यत्वेकरून अस्तित्वात असतो. अशाच प्रकारची 
ख्रिस्ताची शिकवण असून ती अनेक शतकेपयंत 
मानण्यातही येत असे. अलिकडे तीन चार शतकांत 
पाश्चिमात्त्य लोक यशस्वी कार्यकर्त आणि वौर पुरुष ह्यांना 
आदर्श पुरुष मानू लागले आहेत." डॉ. काण्यांचे ख्रिस्ती 
धर्माविषयीचे म्हणणे जरी खरे असले तरी टिळकांच्या 
संन्यासामध्ये केवळ “ऐहिक विषयोपभोगाचा त्याग आणि 
संपत्तीला तुच्छ मानणे' एवढेच नव्हते. त्याशिवाय त्यांत 
भारतीय परंपरेतील अनेक गोष्टी होत्या. 

टिळकांच्या संन्यासकल्पनेचे स्वरूप पाहण्या- 
पूर्वी भारतीय परंपरेतील संन्यासाचे स्वरूप लक्षात घेतले 
पाहिजे. भारतीय परंपरेमध्ये संन्यास हा चतुर्थाश्रम आहे. 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम या तीन 
आश्रमांचे पालन केल्यानंतर, आयुष्याच्या शेवटच्या 
चरणात संन्यासाश्रम सामान्यपणे घेतला जातो. परंतु 
साधकाची इच्छा असेल तर त्याला गृहस्थाश्रमात 
असतानाही तो घेता येतो. संन्यास स्वीकारण्यासाठी एक 
धामिक विधो करावा लागतो. मृत्यूशय्येबर असताना 
घेतल्या जाणाऱ्या ' आतुर संन्यास' नामक संन्यासात मात्र 
सविस्तर विधी करण्याची गरज नसते. ब्रह्मज्ञानप्राप्ती हा 
संन्यासस्वीकृतीचा हेतू असतो. ब्रह्मज्ञानप्राप्तीमुळे मोक्ष 


अनुक्रमणिका 


मिळतो. मोक्षप्राप्ती हा संन्यासाचा अंतिम हेतू असतो. 
त्यासाठी सर्व मानसिक - शारीरिक शक्‍ती केवळ 
ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीकडे बळवाव्या लागतात. तशा त्या 
वळाव्यात म्हणून सर्व ऐहिक गोष्टींचा म्हणजेच 
स्त्रोसहवासाचा आणि स्वतःजवळच्या धनादी सर्व वस्तूंचा 
त्याला त्याग करावा लागतो. तसेच या ऐहिक गोष्टी 
आध्यात्मिक साधनेमध्ये अडथळा आणणाऱ्या आहेत, 
असेही मानले जाते. त्यासाठी मुख्यत्वे करून ऐहिक 
उपभोगाच्या सर्व इच्छा माराव्या लागतात त्यामुळेच 
सन्यास म्हणजे 'काम्य कमांचा त्याग' असे म्हटले जाते 
दंड, पाण्याचा कलश, भिक्षापात्र, अंगावरील भगवे वस्त्र 
या खेरीज त्याला आपल्याजवळ काहीही ठेवता येत नाही. 
संन्यासाचे अनेक प्रकार आहेत. ज्याला आध्यात्मिक 
साधनेतून आधीच ब्रह्मज्ञानप्रा्ती झाली आहे त्याने 
घेतलेल्या संन्यासाला 'विद्वत संन्यास' म्हणतात. ह्या 
संन्याशाला जिवंतपणीच जीवन्मुक्ती लाभलेली असते 
ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी घेतलेल्या संन्यासास विविदिषू 
सन्यास असे नाव आहे. येथे संन्यास घेऊन 
ब्रह्मशानप्राप्तासाठा साधना केलो जाते. बिविदिष 
सन्याशास [जिवंतपणी नव्हे तर देहविसर्जनानंतर मुक्‍ती 
लाभत. सन्याशाने केलेल्या कर्मांची त्याला बाधा होत 
नाहा. कारण त्याने केलेले कर्म हे फलनिरपेक्ष असते; 
त्यामाग कुठल्याही वासनेच्या तृप्तीचे उद्दिष्ट असत नाही 
त्याला गावाच्या बाहेर, नदीकाठ, ओसाड वास्तू, स्मशान 
अरण्य, गुहा यांसारख्या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागते 
गावात ता फक्त भिक्षेसाठीच येतो. त्याला एकभुक्त रहावे 
लागत. अन्नग्रहण केवळ प्राण व शरीर टिकवण्यासाठीच 
करावयाच असते. त्याला कुठल्याही ठिकाणी तीन 
दवसाच्या वर राहता येत नाही. फक्त पावसाळ्यातच तो 
एके ठिकाणी वास्तव्य करू शकतो त्याने एकाकोपणे 
सतत 'भ्रमंती करीत राहीले पाहिजे भ्रमंतीत त्याला सोबत 
घता येत नाही. त्याला षडरिपंवर तर विजय ] वा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नारायण वामन टिळक 


लागतोच त्याशिवाय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध, 
गुरुशुश्रूषा इत्यादी प्रतिज्ञांचे पालनही करावे लागते. मनूने 
संन्याशाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे. 'तो मैत्री भावनेचे 
संवर्धन करतो. तो अक्रोधी असल्यामुळे कोणी रागावला 
तरी त्याची शांती ढळत नाही. कोणी शिवीगाळ केल्यास 
: किंवा भांडायला उठल्यास तो गप्प राहतो. तो कोणाचा 
अनादर करीत नाही आणि कोणाशी वैरभावही धरीत नाही. 
तो अहिंसाधर्माचे पालन करीत असल्यामुळे त्याच्यापासून 
कोणत्याही प्राण्याला भय असत नाही. तो सांसारिक 
विषयांत रस घेत नाही; त्याला फक्त ब्रह्मज्ञानामध्ये रस 
असतो.'* संन्याशाच्या वर्तनाचे मनूने केलेले हे वर्णन 
ख्रिस्ती नीतिविचाराशी मिळतेजुळते आहे, हेही येथे लक्षात 
घेतले पाहिजे. 

भारतीय संन्यासकल्पनेसंबंधी थोडक्यात 
आपणांस पुढील गोष्टी नोंदविता येतील. संन्यासासंबंधी 
भारतीय कल्पना ही वैयक्तिक मोक्षाच्या उद्दिष्टावर 
आधारित आहे. हा मोक्ष व्यक्‍तीला ब्रह्मज्ञानामुळेच 
मिळतो. म्हणून त्याने संन्यास घेऊन ब्रह्मज्ञानाच्या 


प्राप्तिसाठी साधना केली पाहिजे. लोकिक जीवनाशी संबंध 


तोडणे, स्वतःत पूर्ण बाणवणे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय 
इत्यादिकांचे पालन करणे. शरीर आणि प्राण 
ब्रह्मज्ञानप्रापतीसाठी आवश्यक असल्यामुळे ते टिकतील 
एवढेच अन्न ग्रहण करणे. शरीर हे ब्रह्मज्ञानप्राप्तीचे साधन 
असल्यामुळे ते शुद्ध ठेवणे, काम्य कर्मे निषिद्ध मानणे, या 
गोष्टींना भारतीय संन्यासकल्पनेत महत्त्वाचे स्थान आहे. 
टिळकांच्या मनात संन्यास धारण करण्याचा 
विचार का आला हे आता आपणास पाहिले पाहिजे. 
भारताच्या उन्नतीसाठी ख्रिस्तस्वीकृती आवश्यक, तसेच 
भारतीयांमध्ये ख्रिस्त रुजविण्याच्या पाश्‍चात्त्य 
मिशनऱ्यांच्या पद्धतीबद्दल असमाधान, युरोपीय रूपातील 
ख्रिस्ताच्या स्वीकाराऐवजी पौर्वात्य ख्रिस्ताचा शोध व 
स्वीकृती, त्याबरोबरच स्वदेशी चर्चची उभारणी 
आवश्यक, अशी टिळकांची भूमिका असल्याचे आपण 
यापूर्वीच पाहिले. आम्हा भारतीयांना विचारांवर नव्हे तर 
"व्यक्तींवर श्रद्धा ठेवण्याची सवय आहे; श्रद्धेय व्यक्‍ती 
, सांगते म्हणून त्याने सांगितलेला विचार आचरणात 
आणायचा, ही आम्हा भारतीयांची पद्धत आहे; म्हणून 


अनुक्रमणिका 


प्रथम येशूचे अलोकिक जीवन भारतीयापर्यंत पोचविले 
पाहिजे आणि नंतर त्याच्या आधारे येशूचा विचार 
सांगितला पाहिजे; थोडक्यात, भारतात ख्रिस्तविचार जर 
रुजवायचा असेल तर बायबलमध्ये काय सांगितले आहे 
यावर भर देण्यापेक्षा येशू ख्रिस्ताने काय सांगितले आहे 
यावर भर दिला पाहिजे, असे टिळकांना वाटत होते. 
भारताला ख्रिस्ती धर्माच्या आधी ख्रिस्ताची गरज आहे; 
आणि येशू भारतीय माणसापर्यंत पोचविण्यासाठी आपण 
'प्रेषित' (अपॉस्टल या अर्थी) म्हणून निवडले गेलो 
आहोत; आता हे आपले आयुष्यभराचे कार्य आहे; असा 
साक्षात्कार टिळकांना होऊ लागला. आपणच स्थापन 
केलेल्या 'देवाचा दरबार' या संस्थेद्रा आपण मानवावर 
प्रेम करोत, त्याची सेवा करीत ख्रिस्त सामान्य 
भारतीयापर्यंत पोचवला पाहिजे, त्यासाठी आपण आपल्या 
वैयक्तिक ऐहिक जीवनाचा त्याग करून केवळ 
मानवासाठी जगले पाहिजे, असे टिळकांना वाटू लागले. 
जे. सी. विन्स्लो यांनी म्हटले आहे को, टिळकांना असे 
वाटू लागले को, भारताला ख्रिस्तत्वाची नव्हे तर ख्रिस्ताची 
गरज आहे. भारताला भारतीय 'अपॉस्टल' ची गरज आहे. 
देव आपल्याला “भारतीय प्रेषित' होण्यासाठी बोलवत 
आहे, असे त्यांना अधिकाधिक प्रमाणात वाटू लागले. “मी 
महाराष्ट्राचा “तुकाराम ' म्हणून निवडला गेलो आहे.” असे 
ते म्हणू लागले. तुकाराम आणि सेंट पॉल यांचे संयुग 
म्हणून जणू ते निवडले गेले होते. आपल्याला हजारो 
अनुयायी मिळतील आणि भारतीयत्वाच्या धतीवर आपण 
भारतीय चर्च उभे करू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटू 
लागला. येशू आपणांस, त्यांनी पुरस्कारिलेल्या 
दारिद्र्याच्या आणि साध्या जीवनपद्धतीच्या वाटेने आणि 
भारतीय संतांना ज्या संन्यासमार्गाचे आर्कषण होते त्या 
मार्गाने चालण्यासाठी बोलवीत आहे; असा ख्रिस्ताचा 
साक्षात्कार त्यांना ऑगस्ट १९४७ मध्ये झाला." 
लक्ष्मीबाईनी जरी अशा साक्षात्काराचा उल्लेख केला 
नसला तरी त्यांनी, या सुमारास “टिळकांच्या अंत:करणात 
मोठी खळबळ उडून राहिल्याचा' निर्देश केला आहे." 
ख्रिस्ताकडून आपण विशिष्ट कार्यासाठी निवडले गेलो 
आहोत असा साक्षात्कार झाल्यानंतर त्यांनी संन्यास 
घेण्याचा निर्णय घेतला. ६ सप्टेंबर १९१७ च्या ज्ञानोदयात 


१७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न भसतसंहो समी ता >२७ 
१ प 


सक ्9> म 


अप 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: नारायण वामन टिळक 


नारायण बामन टिळकांनी आयुष्याच्या 
उत्तरार्धात संन्यासाश्रम स्वीकारला. ख्रिस्ती धर्माची आणि 
हिंदूंची आचारपद्धती यांचे संयुग त्यांच्या संन्यासकल्पनेत 
पहावयास मिळते. वस्तुतः संन्याससंकल्पना. या ना त्या 
रूपात सर्वचःधर्मात आहे. या संबंधी म. म. पां. बा. काणे 
यांनी म्हटले आहे को, “भारतीयांना संन्यासधर्माबद्दल 
सर्वात अधिक आदर वाटतो असे म्हणण्याचा प्रधात आहे. 
तथापि ते बिधान अर्धसत्य स्वरूपाचे आहे. ऐहिक 
विषयोपभोगाचा त्याग करणे आणि संपत्तीला तुच्छ मानणे 
ह्यांसारख्या संन्यासाश्रमाच्या लक्षणांपैकी कोणत्यातरी 
लक्षणांनी युक्त असा  संन्यासाश्रम सर्व धर्मांत 
सामान्यत्वेकरून अस्तित्वात असतो. अशाच प्रकारची 
ख्रिस्ताची शिकवण असून ती अनेक शतकेपर्यंत 
मानण्यातही येत असे. अलिकडे तीन चार शतकांत 
पाश्चिमात्त्य लोक यशस्वी कार्यकर्ते आणि वीर पुरुष ह्यांना 
आदर्श पुरुष मानू लागले आहेत." डॉ. काण्यांचे ख्रिस्ती 
धर्माविषयीचे म्हणणे जरी खरे असले तरी टिळकांच्या 
संन्यासामध्ये केवळ 'ऐहिक विषयोपभोगाचा त्याग आणि 
संपत्तीला तुच्छ मानणे' एवढेच नव्हते. त्याशिवाय त्यांत 
भारतीय परंपरेतील अनेक गोष्टी होत्या. 

- टिळकांच्या संन्यासकल्पनेचे. स्वरूप पाहण्या- 
पूर्वी भारतीय परंपरेतील संन्यासाचे स्वरूप लक्षात घेतले 
पाहिजे. भारतीय परंपरेमध्ये संन्यास हा चतुर्थाश्रम आहे. 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम आणि बानप्रस्थाश्रमः या तीन 
आश्रमांचे पालन केल्यानंतर, आयुष्याच्या शेवटच्या 
चरणात संन्यासाश्रम -सामान्यपणे घेतला जातो. परंतु 
साधकाची इच्छा असेल तर त्याला गृहस्थाश्रमात 
असतानाही तो घेता येतो. संन्यास स्वीकारण्यासाठी एक 
धार्मिक विधी करावा लागतो. मृत्यूशय्येबर असताना 
घेतल्या जाणाऱ्या “आतुर संन्यास' नामक संन्यासात मात्र 
सविस्तर विधी करण्याची गरज नसते. ब्रह्मज्ञानप्राप्ती हा 
संन्यासस्वीकृतीचा हेतू असतो. ब्रह्मज्ञानप्राप्तीमुळे मोक्ष 


अनुक्रमणिका 


सुधीर रंसाळ 


मिळतो. मोक्षप्राप्ती हा संन्यासाचा अंतिम हेतू असतो. 
त्यासाठी सर्व मानसिक - शारीरिक शक्‍ती केवळ 
ब्रह्मज्ञानाच्या प्रापत्तीकडे वळवाव्या लागतात. तशा त्या 
वळाव्यात म्हणून . सर्व ऐहिक गोष्टींचा म्हणजेच 
स्त्रोसहवासाचा आणि स्वत:जवळच्या धनादी सर्व वस्तूंचा 
त्याला त्याग करावा लागतो. तसेच या ऐहिक गोष्टी 
आध्यात्मिक साधनेमध्ये अडथळा आणणाऱ्या आहेत, 
असेही मानले जाते. त्यासाठी मुख्यत्वे करून ऐहिक 
उपभोगाच्या सर्व इच्छा माराव्या लागतात. त्यामुळेच 
संन्यास म्हणजे 'काम्य कर्मांचा त्याग' असे म्हटले जाते. 
दंड, पाण्याचा कलश, भिक्षापात्र, अंगावरील भगवे वस्त्र 
या खेरीज त्याला आपल्याजवळ काहीही ठेवता येत नाही. 
संन्यासाचे अनेक प्रकार आहेत. ज्याला आध्यात्मिक 
साधनेतून आधीच ब्रह्मज्ञानप्राप्ती झाली आहे. त्याने 
घेतलेल्या संन्यासाला 'विद्ठत संन्यास' म्हणतात. ह्या 
संन्याशाला जिवंतपणीच जीवन्मुक्ती लाभलेली असते. 
ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी घेतलेल्या संन्यासास 'विविदिषू 
संन्यास. असे नाव आहे. येथे संन्यास घेऊन 
ब्रह्मज्ञानप्राप्तीसाठी साधना केली जाते. विविदिषू 
संन्याशास जिवंतपणी नव्हे तर देहबिसर्जनानंतर मुक्‍ती 
लाभते. संन्याशाने केलेल्या कर्मांची त्याला बाधा होत 
नाही. कारण त्याने केलेले कर्म हे फलनिरपेक्ष असते; 
त्यामागे कुठल्याही वासनेच्या तृप्तीचे उद्दिष्ट असत नाही. 
त्याला गावाच्या बाहेर, नदीकाठ, ओसाड वास्तू, स्मशान, 
अरण्य, गुहा यांसारख्या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागते. 
गावात तो फक्त भिक्षेसाठीच येतो. त्याला एकभुक्त रहावे 
लागते. अन्नग्रहण केवळ प्राण व शरीर टिकवण्यासाठीच 
करावयाचे असते. त्याला कुठल्याही ठिकाणी तीन 
दिवसांच्या वर राहता येत नाही. फक्त पाबसाळ्यातच तो 
एके ठिकाणी वास्तव्य करू शकतो. त्याने एकाकीपणे 
सतत भ्रमंती करीत राहीले पाहिजे. भ्रमंतीत त्याला सोबत 
घेता येत नाही. त्याला षडरिपूंबर तर विजय मिळवावा 


"कचा पनिणययना 
लच्या दाचे | तर्ठ ] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नारायण वामन टिळक... 


लागतोच त्याशिवाय अहिंसा, सत्य, अस्तेय,: अंक्रोध, 
गुरुशुश्रूषा इत्यादी प्रतिज्ञांचे पालनही“करावे लागते. मनूने 
संन्यांशाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे. 'तो मैत्री भावनेचे 
संवर्धन करतो. तो-अक्रोधी असल्यामुळे कोणीःरागावला 
तरी त्याची शांती ढळत नाही."कोणी शिवीगाळ केल्यास 
- किंबा भांडायला उठल्यास. तो गप्प राहतो. तो कोणाचा 
अनादर करीत नाही आणिःकोणाशी वैरभावही धरीत नाही. 
तो अहिंसाधर्माचे पालन करीत असल्यामुळे त्याच्यापासून 
कोणत्याही प्राण्याला भय. असत नाही: तो सांसारिक 
विषयांत रस घेत नाही; त्याला फक्त ब्रह्मज्ञानामध्ये रस 
असतो." संन्याशाच्या वर्तनाचे मनूने केलेले हे वर्णन 
ख्रिस्ती नीतिविचाराशी मिळतेजुळते आहे, हेही येथे लक्षात 
घेतले पाहिजे 
। भारतीय संन्यासकल्पनेसंबंधी थोडक्यात 
आपणांस पुढील गोष्टी नोंदविता येतील. संन्यासासंबंधी 
भारतीय कल्पना ही वैयक्तिक मोक्षाच्या उद्दिष्टावर 
आधारित आहे. हा मोक्ष व्यक्‍तीला ब्रह्मज्ञानामुळेच 
मिळतो. म्हणून त्याने संन्यास घेऊन . ब्रह्मज्ञानाच्या 


प्राप्तिसाठी साधना केली पाहिजे. लौकिक जीवनाशी संबंध 


तोडणे, स्वतःत पूर्ण बाणवणे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय 
इत्यादिकांचे पालल करणे. शरीर आणि प्राण 
ब्रह्मज्ञानप्राप्तीसाठी आवश्यक असल्यामुळे ते टिकतील 
एवढेच अन्न ग्रहण करणे. शरीर हे ब्रह्मज्ञानप्रापतीचे साधन 
असल्यामुळे. ते शुद्ध ठेवणे, काम्य कर्मे निषिद्ध मानणे, या 
गोष्टींना भारतीय संन्यासकल्पनेत महत्त्वाचे स्थान आहे. 

' टिळकांच्या मनात. संन्यास धारण करण्याचा 
विचार का आला हे आता आपणास पाहिले पाहिजे. 
भारताच्या उन्नतीसाठी ख्रिस्तस्वीकृती आवश्यक, तसेच 
भारतीयांमध्ये ख्रिस्त रुजविण्याच्या पांश्‍चात्त्य 
मिशनऱ्यांच्या पद्धतीबद्दल असंमाधान, युरोपीय रूपातील 
ख्रिस्ताच्या स्वीकाराऐवजी पौर्वात्य ख्रिस्ताचा शोध व 
स्वीकृती, त्याबरोबरच स्वदेशी 'चर्चची उभारणी 

' आंबश्यक,. अशी टिळकांची भूमिका.असल्याचे आपण 
यापूवीच पाहिले. आम्हा भारतीयांना विचारांवर नव्हे तर 
*व्यक्‍तमीवर श्रद्धा ठेवण्याची सवयं आहे; श्रद्धेय व्यक्‍ती 

/ सांगते म्हणून त्याने सांगितलेला विचार आचरणात 
आणायचा, ही आम्हा . भारतीयांची पद्धत. आहे; म्हणून 


अनुक्रमणिका 


63 


प्रथम येशूचे -अलौकिक जीवन भारतीयापर्यंतं..पोचविले 
पाहिजे आणि . नंतर त्याच्या आधारे... येशूचा. विचार 
सांगितला पाहिजे; थोडक्यात, भारत्तात.ख्रिस्तविचार.जर 
रुजवायचा असेल तर बायबलमध्ये काय सांगितले. आहें 
-यावरं- भर देण्यापेक्षा:येशू ख्रिस्ताने काय सांगितले आहे 
यावर- भर दिला. पाहिजे, असे टिळकांना वाटत होते. 
भारताला ख्रिस्ती, धर्माच्या आधी ख्रिस्ताची गरज आहे; 
आणि येशू भारतीय माणसापर्यंत पोचविण्यासाठी आपण 
प्रेषित '. (अपॉस्टल या अर्थी) म्हणून निवडले गेलो 
-आहोत; आता हे आपले आयुष्यभराचे कार्य आहे; असा 
साक्षात्कार टिळकांना: होऊ लागला.. आपणच स्थापन 
केलेल्या 'देवाचा दरबार' या संस्थेद्वारे आपण मानवावर 
प्रेमे करीत, . त्याची. सेवा करीत ख्रिस्त सामान्य 
भारतीयापर्यंत पोचवला पाहिजे, त्यासाठी आपण आपल्या 
वैयक्त्तिक '-ऐहिक जीवनाचा त्याग करून केवळ 
मानवासाठी जगले पाहिजे, असे टिळकांना वाटू लागले. 
जे. सी. विन्स्लो यांनी म्हटले आहे की, टिळकांना असे . 
वाटू लागले को, भारताला ख्रिस्तत्वाची नव्हे तर ख्रिस्ताची 
गरज आहे. भारताला भारतीय 'अपॉस्टल॑' ची गरज आहे. 
देव आपल्याला “भारतीय प्रेषित' होण्यासाठी बोलवत 
आहे, असे त्यांना अधिकाधिक प्रमाणात वाटूं लागले.“मी 
महाराष्ट्राचा तुकाराम' म्हणून निवडला गेलो आहे." असे 
ते म्हणू लागले. तुकाराम आणि सेंट पॉल यांचे संयुग 
म्हणून जणू ते निंवडले गेले होते. .आंपल्याला हजारो 
अंनुयायी मिळतील आणि भारतीयत्वाच्या धर्तीवर आपण 
भारतीय चर्च उभे करू शकू, असा विश्वास त्यांना वाटू 
'लागला. येशू आपणांस, त्यांनी पुरस्कारिलेल्या 
दारिद्र्याच्या आणि साध्या जीवनपद्धतीच्या वाटेने आणि 
भारतीय संतांना ज्यां संन्यासमार्गाचे आर्कषण होते त्या 
मार्गाने चालण्यासाठी बोलवीत आहे; असा ख्रिस्ताचा 
साक्षात्कार - त्यांना ऑगस्ट १९४७ . मध्ये झाला." 
लक्ष्मीबाईंनी जरी अशा साक्षांत्काराचा उल्लेख केला 
नसला तरी त्यांनी, या सुमारांस 'टिळंकांच्या अंतःकरणात 
मोठी खळबळ उडून..राहिल्यांचा' निर्देश केला आहे." 
ख्रिस्ताकडून आपण विशिष्ट कार्यासाठी निवडले गेलो 
आहोत असा साक्षात्कार झाल्यानंतर त्यांनी संन्यास 
घेण्याचा निर्णय घेतलां. ६ सप्टेंबर १९१७ च्या ज्ञानोदयात 


"करखगघूरविछनसन, -९/(५: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१८ 


त्यांनी पुढील विज्ञापन जाहीर केले. ते म्हणतात, 'माझ्या 
देशाप्रीत्यर्थ, ख्रिस्ताच्या दरबारांप्रीत्यर्थ मलां प्रेम आणि 
सेवा यांचे अनुबंध शिवांय करून अन्य रीतीने कोणत्याही 
मानवी संस्थेचा बांधलेला राहतां येणार नांही. माझा यापुढे 
सर्व हेतूस्तंव, सारा हितसंबंध ख्रिंस्ताशी व शुभवर्तनाशी 
असला पाहिजे. म्हणून देवाच्या वाणीला मान 'देऊंन मी 
आंजपांसून मिशनचा किंबा दुसऱ्या कोणत्याही मानवी 
संस्थेचा आश्रित किंबा वेतनं घेऊंन कांम करणारा चाकर 
नाही. मी एक ख्रिस्ती संन्यासी म्हणजे विरागाच्या नव्हे - 
तर अनुरागाच्या मागे जाणारा संन्यासी आहे. मला 
आजपासून देव जो आत्मा तो सांगेल तसा होण्याचे व तो 
सांगेल ते करण्याचे प्रयत्न करावयांचे आहेत.” ' 

ना. वा. टिळकांच्या ह्या 'विज्ञापना'वर भारतीय 
अध्यात्मविचाराची छांया जाणवते. येथे त्यांनी आपल्या 
आत्म्याला 'देव' म्हटले आहे. लौकिक बंधनांपासून मुक्‍त 
होऊन केवळ परमेश्वराशी बांधून घेणे; केवळ आत्म्याची 
आज्ञा मानणे; या कल्पनांवरही भारतीय अध्यांत्म- 
विचाराची छांया. आहे. भारतीय संन्यासकल्पनेत या गोष्टी 
पायाभूत मानल्या जांतात. ं 

संन्यास धारण केल्यावर त्यांनी आपल्या 
हृदयातील येशू जागृत करण्याची साधना सुरू केली. 
आपण 'टिळक' ही व्यक्‍ती उरू नये त्याऐबजी आपण 
स्वत: 'येशू' बनले पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले आणि 
या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झाली. याचा अर्थ त्यांना 
येशूशी प्रथम सरूपता आणि शेवटी सायुज्यता प्राप्त करून 
घ्यायची होती. टिळकांच्या अभंगांत त्यांच्या या सांधनेचे 
चित्र उमठले असून आपण त्याचा सविस्तर विचार पुढे 
करंणार आहोत. संन्यास घेतल्यानंतरचा टिळकांचा 
दिनक्रम लक्ष्मीबाईंनी पुढीलप्रमाणे दिला आहे. 'टिळकांनी 
पगार घेण्याचे सोडले. एकं प्रकारचा संन्यास घेतला. ते 
अंगात कफनी घालू लागले. त्यांच्या दोनच कफन्या असंत 
व त्या ते स्वतः हाताने. धूत. घरातसुद्धा आता नोकंरचोकर 
कोणी नंव्हते. अगंदी चूंल-पोतेन्यापासून ते स्वतः करीत.' 


लागले. कारण त्यामुळे धोब्याचा खर्च बांचलां. त्या 
कफन्याही त्यांनी जुन्या धोतरांच्या बनवल्या होत्या.' 
“, टिळक घराला कड्या लावू देत नसत. कुलूप तर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


नाहीच नाही. मी म्हणे 'असे कसे करता?' ते म्हणत, 
"खरोखर परमेश्वरावर आपला इतका भाव असला पाहिजे 
कौ, आपल्याला काही साठवून ठेवण्याची इच्छाच होता 
कामा नये ब आपले जे अंसेल ते साऱ्यांचे असले पाहिजे. 
तुझे माझे हा भेदभाव काही उपयोगी नाही.” 
“टिळकांचा तापट स्वभाव, राग जवळजवळ नाहीसे 
झाले होते. आता रागांची जांगा कीव घेई. कोणी काही 
विरुंद्ध बोलले किंबा छळ होऊ लांगला तर ते म्हणत, 'वा:, 
ह्या गोष्टी तर मला माझ्या कामात स्फूर्ती देतात.' ...मात्र 


'त्यांना सात्त्विक संताप अंतिशय येंई. स्वतःचा अपमान 
झाला म्हणून ते रागवत नसले तरी हिंदी ख्रिस्ती लोकांतील 


कित्येक दुर्गुणांची, तसेच मिशंनर्रीनी त्यांना आणलेल्या 
पांगळेपणाची त्यांना अत्यंत चीड येई." 'केरपोतेऱ्यापासून 
टिळक आता घरातले सर्व काम माझ्या बरोबरीने करीत. ते 
म्हणत ख्रिस्ताला कोठे चाकर नोकर होते. त्याला कुठे घरे 
माड्या होत्या, त्याला डोके टेकायलासुद्धा जागा नव्हती मग 
आपल्याला कशाला हे चोचले पाहिजेत?'" “ते आता 
एकच वेळेस जेबीत. कधी कधी तेही वर्ज्य करीत. 
जेवायला बसले की, एखादे वेळेस त्यांचा कंठ दाटून येई. 
ते म्हणत, 'माझे आप्तमित्र अन्नाला महाग झालेले पाहून मी 
हे अन्न खाऊ तरी कसे? ह्यापेक्षा दे ते माझ्या भुकेल्या 
बंधुभगिनींना.' घरात असेल नसेल ते पीठ मीठ ते गरजू 
लोकांना वाटू लागले." 

टिळकांच्या यां संन्यासामध्ये भारतीय संन्यास- 
धर्माच्या अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. मोक्षमार्गातील 
सरूपतां, सायुज्यता या अवस्था, या अवस्था-साधण्यासाठी 
भजन-कोर्तनासारखे .मार्ग, कफनीसारखे वस्त्र, शरीर 
अस्तित्वात राहील एवढेच त्याचे पोषण, अपरिग्रह, अस्तेय 
ही मूल्ये, या गोष्टी टिळकांनी स्वीकारल्या आहेत.. त्या 
स्वीकारण्यांला ख्रिस्तवचनांत आधारही आहे. परंतु या 
संन्यांसांचे साध्य मात्र वैयक्‍तिक मोक्ष नसून ख्रिस्ती 
धर्मानुसार मानवजातीवर प्रेम करणे आणि त्याची सेवा 
करणे हे आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी 'ज्ञानोदया'मध्ये 
प्रसिद्ध केलेल्या विज्ञांपनांत केला आहे. भारतीय संन्यास- 
धर्मातील स्वीकृत गोष्टी त्यांनी ख्रिस्ती उद्दिष्टाभिमुख 
बनवल्या आहेतं. म्हणूनच 'खरोखर परमेश्वरांवर आपला 
इतका भांव असलो पाहिजे को, आपल्याला काही ऱ 


रि ल्ला बारळवअा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृ॒त 


नारायण वामन टिळक 


ठेवण्याची इच्छाच होता कामा नये,' या अपरिग्रहाशी त्यांनी 
“आपले जे असले ते साऱ्यांचे असले पाहिजे. तुझे माझे हा 
भेदभाव . काही . उपयोगी नाही,' हा समतेचा . आणि 
सेवाभावाचा ख्रिस्ती विचार जोडला. आपण जो संन्यास 
घेत आहोत तो भारतीय संन्यासापेक्षा वेगळा आहे याची 


त्यांना स्पष्ट जाणीब आहे. त्यांना वैयक्तिक ब्रह्मज्ञान- . 
प्राप्तीवर नव्हे तर सामाजिक जीवनावर आपल्या सर्व. 


शक्‍ती केंद्रित करायच्या आहेत. ज्या गोष्टी वैयक्‍तिक 


जीवनाचा आधार आहेत आणि ज्यांच्यामुळे वैयक्तिक 


जीवन सुखी व समृद्ध होते त्या गोष्टींचा- त्याग 
केल्याशिवाय मानवाला प्रेम देण्यावर आणि त्याची सेवा 
कंरण्याकडे आपल्याला आपल्या शक्ती वळवता येणार 
नाहीत. परंतु जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत जगण्यासाठी 
कर्म करावी लागणार. त्यासाठी काही प्रमाणात का होईना 
धनं लागणार. या कर्मांचे स्वरूप कसे असावे आणि 
जगंण्यासाठी आवश्यक असलेले धन.कसे व कोणत्या 
प्रमाणात मिळवावे याची निश्चिती त्यांनी ख्रिस्ती मूल्यांच्या 
आधारे केली आहे. आपल्या मित्राला. पाठवलेल्या एका 
पत्रात टिळकांनी आपली ख्रिस्ती संन्यासाबद्दलची 
मांडलेली भूमिका थोडक्यात पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. 

--. :* _ ९. श्रिस्ती संन्यास म्हणजे पत्नीचा त्याग नव्हे; 
कारणं 'जे देवाने जोडले ते माणसांनी तोडू नये.' अशी 
प्रभूची स्पष्ट आज्ञा आहे. पत्नीविषयक प्रेमाशी संबद्ध 
असलेल्या कामाचा त्याग करणे हा पहिला संन्यास होय. 
त्यासाठी उभयतांचे. सहकारित्व. आवश्यक आहे. 
२. संन्याशासाठी गृहत्याग आवश्यक नाही. कुटुंबाच्या 
योगक्षेमांसाठी तो करीत्त॑ असलेल्या धार्मिक-सामाजिक 
कामांची मजुरी त्याने घेतली पाहिजे.. जे ईश्वराचे काम 
संन्यासी करतो त्यांचा योग्य मोबदला त्याला मिळायला 


हवा. कारण “कामकरी मजुरीस योग्य आहे,'. असे. 


ख्रिस्तक्चंन आहे. प्रभू हाच मालक अंसून तोच 
कॉमकंऱ्यास मजुरी. देतो. तो कामाच्या महत्त्वाप्रमाणे 
जगांकंडून कामकऱ्यास मजुरी देववतो. केवळ ईश्वरचिंतन 
हे ते कामं नव्हें: जगाची सेवा करण्याबद्दलची ही मजुरी 
आहे. संन्याशाने भिंक्षा मागू नये; हक्काची मजुरी मागावी 
“भिक्षापात्र अवलंबिंणे। जळो जिणे लाजिरवाणे । ।' ख्रिस्ती 
संन्याशाने हे 'कदापिही करू नये. संन्याशाने केवळ 


अनुक्रमणिका 


१९ 


पोटाला-कुटुंबाला पुरेल एवढीच -मजुरी घ्यावी: त्याने. 
धनसंग्रह करू नये. त्याला जर अधिक दिले गेले तर्‌ ते 
त्याने जगाला परत केले पाहिजे. .३. -वैयक्तिक . 
अध्यात्मसाधना आणि मानवावर प्रेम करीत त्याच्या हितार्थ 
त्याची सेवा करणे हे संन्यासधर्माचे उद्विष्ट आहे. वैयक्तिक 
अध्यात्मसाधनेमुळे ख्रिस्तवचनांचे पालन करण्यास प्रेरणा. 
मिळते. ख्रिस्ताच्या अनुसरणातच मोक्ष आहे. त्यासाठी 
प्रथम ख्रिस्तासारखे बनले पाहिजे आणि नंतर स्वत:च 
ख्रिस्तरूप झाले . पाहिजे.” म्हणजेच सरूपता आणि 
सायुज्यता प्राप्त करून घेणे :हा संन्याशाच्या साधनेचा 
अपरिहार्य भाग आहे... थोडक्यात; टिळकांनी आपल्या . 
संन्यासकल्पनेत ऐहिक- जीवनापासून अध्यात्म तोडले 
नाही. ख्रिस्ती धर्मातील ऐहिक- जीवनाभिमुखता त्यांनी 
कटाक्षाने सांभाळली.-म्हणूनच त्यांनी- आपल्या. ख्रिस्ती 
संन्यासाला विरागाचा. नव्हे तर 'अनुरागाचा' संन्यास 
म्हटले आहे 

भारतात ख्रिस्त रुजवण्यासाठी त्यांनी 'देवाचा 
दरबार' ही संस्था स्थापन केली. येशूचा संदेश सामान्य 
माणसापर्यंत पोचवणे. हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते. केवळ 
ख्रिस्ती माणसालांच नव्हे-त्तर- ख्रिस्ती -नसलेल्यासही या 
संस्थेचे सभासद होता येई. या संस्थेच्या स्वाराज्य- 
प्रचारकास (स्वाराज्य म्हणजे देवाचे राज्य) जी शपथ 
घ्याबी लागत असे तिच्यात संन्यास-आणि सरूपता आणि 
सायुज्यता या-मोक्षविषयक संकल्पना अनुस्युत आहेत. या 
संस्थेच्या घटनेत म्हटले आहे कौ, :स्वाराज्यप्रचारकः 
ज्याला संन्यासवृत्तीला साजेल अशीच राहणी. प्रिय आहे 
आणि ज्याने ख्रिस्ताला असे वचन दिले आहे की, - 
तुझ्यासारखा - (१) दरिद्री राहीन, (२) तुझ्यासारखी सेवा 
करीन, (३) तुझ्यासारखा निवैर असेन, (४) तुझ्यासारखा 
खांबोला खिळला जाण्यास सिद्ध राहीन, (५) तुझ्यासारखा 
देवाच्या इच्छेची परिपूर्ती करायला झटेन, (६) तुझ्यासारखे 
मनुष्यमात्रावर प्रेम .करीन, (७) मौ श्रद्धेने. बलाने 
तुझ्यासमीप- असेन, तुझे माझे जग एक करीन, तुझे माझे 
रूप एकसारखे व्हावे म्हणून झटेन व शेवटी तुझ्याशी युक्‍त 
होऊन 'तुम्ही मेला आहा, ब तुमचे जीवित ख्रिस्तासह 
देवाचे ठायी प्रच्छन्न आहे,' हे साधुवर्य-पौल यांचे म्हणणे 


"स्वानुभवाने खरे करीन. असा पुरुष किंवा स्त्री देवाच्या 


मराठीचा विकास: 


महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


२० 


दरबाराचे स्वाराज्यप्रचारक होतील.” टिळकांच्या 
स्वाराज्यप्रचारकाच्या या कल्पनेमध्ये समीपता; सरूपता व 
शेवटीं सायुज्यता हा भारतीय मोक्षकल्पनेतील क्रम कायमं 
ठेवला आहे. या न्य 
' _ खिंस्ती धर्माचे वेगळेपण राखीतच ह्या धर्मालां 
भांरतीय आध्यात्मिक परंपरेच्या चौकटीत आणण्याचा 
टिळकांचा प्रयत्न होता. केंवळ धर्मालाचं नव्हे तर ख्रिस्ती 
धर्मातील विवाहासारख्या .विधींनाही त्यांनी भारतीय 
परंपरेचे रूपे दिले. आपल्या मुलांच्या, देवदत्त टिळकांच्या 
विवाहाच्या निमित्ताने त्यांनी एक विवाहपद्धती तयार केली. 
तिच्यात त्यांनी भारतीयत्व आणि ख्रिंस्तंत्व यांचे एक संयुग 
घडवून आणले. ह्या विवाहविधीत काही मंत्रांसाठी 
मराठीबरोबर संस्कृत भाषाही वापरली आहे. तसेच या 
विधोंत मोठ्या प्रमाणात गेय पद्याची योजना केली आहे. 
येथे काव्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्‍न कदाचित उपस्थित 
होईल या कल्पनेने त्यांनी या काव्याचे पुढीलप्रमाणे समर्थन 
केले आहे. ते म्हणतात : “धर्मविधीत काव्यगान काय 
करायचे असे कोणी म्हणेल, तर त्यालाही आम्ही सांगतो 
कौ, वाटेल तर या विवाहपद्धतीतले सारे 'काव्यगान तुम्ही 
वगळा. स्वत: आम्ही मात्र तसे कदापि करणोर नाही. 
कारण आम्ही हिंदी आंहो. आमचा धार्मिकपणा 
काव्यगानाने जितका उत्तेजित होतो तसा दुसऱ्या कशानेही 
होणे शक्‍य नाही. आम्हाला वाटते आमच्या देशाची वृत्ती 
अजूनपावेतो हीच आहें. विशेषत: ज्यात ऐहिक पारमार्थिक 
अभिन्न होत आहेत, अशां मधुर मंगल विवाहविधीत तर 
काव्यगानालां प्राधान्यच दिलें पाहिजे. ...'जे नाही इंग्लिश 
ते अबघे हीदनीश !' म्हणणारी थोडीशी हिंदी ख्रिस्ती माणसे 
आम्हांला भेटली आहेत. त्यांच्याकरिता आम्ही काहीच 
करीत नंसतो, फक्त दुर्जनं प्रथम बंदे!””' त्यांच्या या 
भाष्यातूंन स्वदेशाभिमानं आणि सांस्कृतिक अस्मिंता 
प्रखरपणे प्रकट झाली आहे. एवढेच नव्हें तरं पाश्चात्त्य 
रौतीरिवांज पाळणाऱ्या आणि स्वत:च्या परंपरेला 'रानटी' 
मानणाऱ्या हिंदी ख्रिश्चनांच्या इंग्लिशंधार्णिणेंपणावर त्यांनी 
कठोर प्रेंहारही केला आहे. ख्रिस्ती विवाह हा कराराच्या 
स्वरूपाचा आहे तर हिंदू विवाह हा संस्कार आहे. 
टिळकांनी आपल्या पद्धतीत त्याचे कराराचे स्वरूप कायम 

ठेवले आहे. त्याबरोबरच त्यांनी या विवाहपद्धतीत भारतीय 


अनुक्रमणिका 


नवभारत. । फेब्रुवारी २००८ 


परंपरेतील मंगलाष्टक, पाणिग्रहण, सप्तपदी, मंगलसूत्र- 
बंधन हे विधीही अंतर्भूत केले आहेत. या विधींचे रूप 
भारतीय परंपरेचे स्मरणं करून देणारे असले तरी त्याचा 
आशय मात्र ख्रिस्ती धर्माचा आहे. सप्तपदीच्या विधीत 
प्रत्येक पाऊल टाकताना वधूबरांनी आपण वैवाहिक जीवन 
कसे जगू यासंबंधी द्यावयाच्या. आश्वासनांत त्यांनी ख्रिस्ती 
मूल्ये गुंफली आहेत. उदाहरणार्थ, वधूसमवेत पाऊल 
टाकताना वर दोघांच्या वतीने चतुर्थ पदविन्यासा करी 
माझ्यासबे चल। अतिर्थीना, अनाथांना संतर्पू 
आश्रयाचल।।' असे आश्वासन देतो.. बधूसाठी 
'सहचारिणी' ऐवजी 'सहर्धारमिणी' ही संज्ञा योजून, 'शुभ 
लग्न सावधान" या शब्दांचा वेगळा, ख्रिस्ती अर्थ लावून, 
मंगलसूत्रबंधनाला अंगठी घालण्याचा पर्याय ठेवून आणि 
केवळ तीन तांदुळाच्या अक्षता मंगलाष्टकांच्या अखेरीस 
टाकण्याचे बंधन ठेवून त्यांनी भारतीय परंपरेच्या 
चौकटीतच ख्रिस्ती विधींचे वेगळेपण प्रस्थापित केले आहे. 
या विवाहविधीत त्यांनी काही भारतीय - खरे म्हणजे मराठी 
- लग्नविधीतील काही विधीच्या रूपांशी ख्रिस्ती आशयाचे 
संयुग घडवून आणले आहे. 

परकोय संस्कृतीतून आलेल्या गोष्टींचा 
स्वाभाविकपणे आणि नैसर्गिकरीत्या स्वीकार कसा केला 
जातो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टिळकांचे मृत्यूपत्र. 
त्यांचे मृत्यूपत्र पूर्ण रूपात जरी मिळू शकले नाही तरी 
'स्मृतिचित्रा'त आलेला भागही या दृष्टीने पुरेसा बोलका 
आहे. त्यात त्यांनी पुढील विचार आणि इच्छा प्रकट केल्या 
आहेत. १. स्वर्ग व नरक या दोन अवस्था असून आत्माया 
दोहोतून एका अवस्थेप्रत जातो असे माझे मत आहे. 
२. देवाज्ञेला मीं कधीही 'मृत्यू' म्हणणार नाही; कारण ती 
देवाची आज्ञा आहे. ती नवजीवनजागृती आहे. ३. आपल्या 
मृत्यूनतर आपल्या शरीराचे दहन करावे, प्रेतयात्रेच्या वेळी 
काळा रंग वर्ज्य करावा. मृत्युपत्रातील या विचारांवर 
आणि इच्छांवर भारतीय संवेदनशीलतेची दाट छाया आहे. 


आत्मा आणि परब्रह्म एकच असल्याचे ज्ञान झाले को 
साधकास जिवंतपणीच मोक्ष प्राप्त होतो, या भारतीय 
आध्यात्मिक विचाराचा संस्कार त्यांच्या स्वर्ग-नरक 


यासंबंधीच्या भूमिकेवर झाला आहे. येशूच्या. आज्ञांचे 


पालन केले, को या कहे: > 
| होतो, असे 


-कखगघर चिज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नारायण वामन टिळक 


टिळकांचे म्हणणे आहे. मृत्यू हा मंगल असून ती 'देवाज्ञा' 
आहे, ही श्रद्धा. भारतीय अध्यात्मपरंपरेत चालत आलेली 
आहे. टिळकांना मृत्यू शुभ वाटत असल्यामुळेच त्यांनी 
प्रेतयात्रेच्या प्रसंगी काळा रंग वर्ज्य करण्याची इच्छा व्यक्‍त 
केली आहे. टिळकांनी व्यक्‍त केलेल्या दहनाच्या इच्छेबद्दल 
अ. दे. टिळक म्हणतात: 'ख्रिस्ती लोकांत दफनाची प्रथा 
असली तरी दहन निषिद्ध नाही. डॉ. ह्यूम यांचे व टिळकांचे 
व्याही कृष्णराव सरोदे यांचेही दहनच करण्यात आहे. या 
दहनावरून कल्पनेच्या कितीतरी वावड्या उडविण्यात 
आल्या. टिळकांना ख्रिस्ती. झाल्याचा .पश्चात्ताप झाला 
होता. शेवटी शेबटी टिळक स्वत:ला ख्रिस्ती म्हणवीत 
नव्हते, असले तर्ककुतर्कही कित्येकांनी काढले." हे अ. 
दे. टिळकांचे म्हणणे जरी खरे असले तरी टिळकांनी 
दहनविधीच्या केलेल्या निवडीमागे भारतीय सांस्कृतिक 
संवेदनशीलता असल्याचे दिसून येते. कारण. त्यांच्या 
ख्रिस्ती धर्माच्या पौर्वात्यीकरणाच्या संदर्भात त्यांनी केलेली 
दहनविधीची निवड सुसंगतच आहे. परंतु या दहनविधीच्या 
आधारे 'टिळकांना ख्रिस्ती झाल्याचा पश्चात्ताप झाला 
होता' असा निष्कर्ष काढणे हे त्यांच्या एकूण धर्मविचारांशी 
आणि त्यांच्या विचारांती घेतलेल्या ख्रिस्तस्वीकृतीमागील 
भूमिकेशी सुसंगत ठरत नाही. त्यांची ख्रिस्तभक्ती निर्विवाद 
असल्याचे त्यांच्या अभंगरचनेवरूनही लक्षात येते. त्यांची 
ख्रिस्तावरील श्रद्धा इतकी अचल होती को, 
आयुष्यभरातील त्यांच्या आचारविचारांत तसेच ख्रिस्ती 
धर्माला भारतीय संस्कृतीच्या कक्षेत आणण्याच्या त्यांच्या 
प्रयत्नात त्यांनी कोठेही ख्रिस्तानुसरणं सोडलेले आढळत 
नाही. 

भारतीय संस्कृतीने घडवलेल्या संवेदन- 
शीलतेच्या चौकटीत परसंस्कृतीकडून आलेल्या ख्रिस्ती 
* धर्माचा स्वीकार ना. वा. टिळकांनी कसा केला हे आपण 
विस्ताराने पाहिले. टिळकांची ख्रिस्ती धर्माच्या 'भारतीय' 
रूपाची संकल्पना सूत्ररूपाने ' मांडण्यासाठी लक्ष्मीबाई 
टिळकांच्या एका भाषणाचा आधार घेतला पाहिजे. 
टिळकांच्या निधनानंतरं चोबीस वर्षांनो नागपूर येथे 
भरलेल्या ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून 
लक्ष्मीबाईंनी मांडलेली भूमिका ना. वा. टिळकांच्या 
भूमिकेचा सुसंगत विस्तारच आहे. या भाषणात 


अनुक्रमणिका 


न्स्रे 


लक्ष्मीबाईंनी पुढील विचार मांडले आहेत. १: ख्रिस्तीआणि 
हिंदू “दोघेही हिंदीच, दोघांचे पूर्वज . हिंदीच, दोघांचाही 
इतिहास -हिंदीच, दोघांनाही एकाच भूमीने. तोलुन धरले 
आहे... दोघेही आपल्या मायभूमीने पैदा केलेले अन्न खात 
आहेत." २. हिंदू वाडूमयाचा अभ्यास केल्याशिवाय काही 
मराठी वाकप्रचार सुद्धा कळणे .अशक्य. म्हणून 'आपल्या 
वाडूमयाची .वाढ -करून घ्यावयाची असेल तर हिंदू 
वाक्प्रचाराविरुद्ध किंवा पुराण-वाडूमयाविरुद्ध वृत्ती ठेवून 
चालणार नाही."* ३: “आपल्या प्रभूने -सांगितलेले आहे 
को, 'मी (कोणाचे) भविष्यशास्त्र किंवा. नियमशास्त्र रद्द 
करण्यास आलो नाही. मी ते पूर्ण करण्यास आलो आहे.” 
हे येशूबचन घेऊन लक्ष्मीबाईंनी.-ग्रीस..देशाने ख्रिस्ती धर्म 
स्वीकारल्यावरही, आता आपला परंपरेने चालत आलेला 
धर्म पूर्ण झाला . आहे असे. मानून-- आपल्या प्राचीन 
देवदेवतांची पुसाणेही त्याज्य न मानता ती कशी जतन.केली 
हे उदाहरण. देऊन ह्याच प्रकारे :येथील . पुराणे भारतीय 
ख्रिंश्चनांनीही आपला .. ऐतिहासिक ठेवा आणि 
धर्मव्यतिरिक्‍त वाडूमय म्हणून स्वीकारली पाहिजेत, असे 
मत मांडले. त्या म्हणतात : :ग्रीक-लेंटिन पुराणांना जितके 
महत्त्व देण्यात येते तितकेच किंबा आपले म्हणून त्याहूनही 
अधिक महत्त्व हिंदू पुराणांना देण्यात आले पाहिजे." 
४. दसरा, पोळा, वर्षप्रतिपदा, संक्रांत बगैरे धर्मभेदातीत 
ठेवता येण्यासारखे. सण ख्रिस्ती लोकांना उचलण्यास 
हरकत' नाही." ५. ख्रिस्ती मुलांना हिंदी नावे देण्यास 
प्रत्यवाय नसावा." 
लक्ष्मीबाईंची हिंदूंच्या पुराणादी गोष्टींसंबंधीची 
भूमिका टिळकविचारांशी जोडून आपणास टिळकांची 
भारतीय' ख्रिस्ती धर्माबद्दलची संकल्पना पुढीलप्रमाणे 
मांडता येईल. , 
ख्रिस्ती धर्म हा हिंदू धर्माला पूर्णत्व देणारा 
धर्म आहे. हे म्हणताना त्यांना पौर्वात्य रूपातील ख्रिस्ती'धर्म 
अभिप्रेत असावा. २. त्यामुळे .हिंदू पुराणे ख्रिश्चनांनी 
त्याज्य मानण्याचे कारण नाही. भारतीय संस्कृतीतील 
प्राचीन वाड्मयाचा ठेवा या नात्याने या पुराणांशी त्यांनी 
संबंध ठेवला पाहिजे. ३. भारतीय संतांचे साहित्य हा 
भारतीय ख्रिस्त्यांचा 'जुना करार' आहे. ४. उपासनेसाठी 
क्‌ -चांफळेचा भाग असलेला 


ठीचा विकास | महाराष्ट्राचा विक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ररे 


आणि संतांनी स्वीकारून विकसित केलेला भक्तिमार्ग 
अवलंबिला पाहिजे. भक्तिमार्ग. हा स्वंतःला येशूरूप 
बनविण्याचे प्रभावी सांधनं आहे. ५. त्यासाठी त्याच्या 
दैनंदिन जीवनात भजन, 'कौर्तन आणि ख्रिस्तपुराणाच्या 
* श्रवणपठणास स्थान असले पाहिंजे. ६. हिंदू धर्माशी संलग्न 
नसलेल्या परंतु भारतीय संस्कृतीचा भाग असलेल्या गोष्टी 
ख्रिश्चनांनी स्वीकारल्या आणि टिकवल्या पाहिजेत. 
७. 'ख्रिश्चनांचा फक्त धर्म वेगळा आहे. ते भारतीय असून 
त्यांचे जीवन भारतीय संस्कृतीने घडवलेले आहे. ख्रिस्ती 
धर्माच्या आंचरणाद्वारे त्यांनी भारतीय संस्कृती अधिक 
समृद्ध केली पाहिजे. ख्रिस्तस्वीकृतिप्रक्रियेत नां. वा. 
टिळकांच्या संवेदनशीलतेचे स्वरूप बदलले. भारतीय 
संस्कृतीने घडवलेली संवेदनशीलता पुसून त्या जागी 
ख्रिस्ती संवेदनशीलता त्यांनी प्रस्थापित ' केलीं नाही. 
भारतीय संस्कृतीने घडंबलेल्या संवेदनशीलता आणि 
ख्रिस्ती मूल्ये यांच्या संयुगातून त्यांची नवी संवेदनशीलता 
तयार झाली. हें घडंत 'असतानाच त्यांनी भारतीय 
संस्कृतींच्या चौकटीतच ख्रिस्ती धर्माला एक वेगळें रूप 
मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बाबतीत घडलेली 
ही प्रक्रिया परसंस्कृतीकडून आलेल्या - गोष्टींच्या 
स्वीकाराची जी नैसर्गिक आणि स्वाभाविक पद्धती असते 
तिला अनुसरूनच होती. 

आता आपणांस यांच संदर्भात त्यांच्या कवितेचा 
विचार करावयाचा आहे. . 


- डं 

- ना. वा. टिळकांनी विपुल काव्यलेखन केले 
आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कवितांची जी मोंजंदांद 
करण्यात आली त्यात सामान्यपणे त्यांच्या अठराशेवर 
कविता सापडलेल्या आहेत. “ परंतु त्यांची मोजकीच स्फुट 
कविता आतापर्यंत प्रकाशित झाली आहे. रे. भास्करराव 
उजंगरे यांनीं संपादित केलेली “टिळकांची कविता," भाग 
१', आणि ज्यांत 'अभंगांजली" आहें. ती 'टिळकांची 
कविता, भांग-२', टिळकांची बालंगीते असलेली 
“टिळकांची कविता, भाग-३' आणि टिळकांच्या एकूण 
काव्यातून अ. दे. टिळकांनी निवडलेल्या आणि संपादित 
केलेल्या १३९ वेच्यांचो संग्रह टिळकांची कविता, भाग- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत. । फेब्रुवारी २००८ 


४', असे हे त्यांचे स्फुट काव्याचे संग्रह आहेत. यांपैकी 
टिळकांची 'अभंगांजली' अ. दे. टिळकांनी नव्याने 


- संपादित करून १९५९ मध्ये प्रकाशित केली. याशिवाय दे. 


ना. टिळकांनी संपादित केलेले टिळकांचे 'वनवासी फूल' 
हेःदीर्घ काव्य आणि टिळकांचे अपूर्ण असलेले व नंतर 
लक्ष्मीबाईंनी व दे. ना. टिळकांनी पूर्ण केलेले 'ख्रिस्तायन' 
हे काव्यबद्ध येशूचरित्र हेही प्रकाशित झालेले आहे. 
“भजनसंग्रह' आणि 'उपासनासंगीत' यांत त्यांचे धार्मिक 
स्फुट काव्य समाविष्ट केले गेले आहे. ख्रिस्ती धर्माचा 
स्वीकार करण्यापूर्वी त्यांची हिंदू देवदेवतांवर आणि 
साधुपुरुषांवर काही आध्यात्मिक काव्ये प्रसिद्ध झाली 
होती. परंतु ती आज उपलब्ध नाहीत. ते शीप्र कबी 
असल्याने ते आपल्या डायरीत अनेक व्यावहारिक बाबीही 
पद्यात लिहीत. या कांव्याला केवळ 'ऐतिहासिक महत्त्व' 
असंल्यामुळे ते 'प्रकाशित होण्यांचा संभव नाही' , असेदे. 
ना. टिळकांनी म्हटले आहे.“* असे असले तरी जिला 
काव्यमूल्य आहे अशी त्यांची खूपशी कविता अद्याप 
असंगृहित असून ती वाचकांसमोर येणे आवश्यक आहे. 
विपुल काव्यंलेखनाशिवाय त्यांनी 'ज्ञानोदय' या ख्रिस्ती 
नियतकालिकात असेच विपुल गद्यलेखनही केले आहे. 
यांशिवाय त्यांची काही भाषणेही आहेत. कदाचित इतर 

नियतकालिकांतूनही त्यांनी सामाजिक-राजकीय प्रश्‍नांवर 
लेख, पत्रे लिहिलेली असू शकतील. परंतु त्यांचे हे सर्व गद्य 
ग्रंथरूपाने संगृहित झालेले नाही. त्यांचे गद्यलेखन हा 
महाराष्ट्राच्या धार्मिक-सांस्कृतिक इतिहासाचा. महत्त्वाचा 
कळ. आहे. म्हणून ते समग्र रूपांत प्रसिद्ध होणे आवश्यक 

ह. 
क टिळेकांना अध्यात्माबरोबरच 
जक व राजकोय सुधारणांतही रस होता. भारतीय 
समाजातील विषमता नष्टं होऊनं तो एंकात्म व्हावा 
भारताला स्वराज्य मिळांवे, भारतांत स॑मांजसुधारणेचे व 
राष्ट्रबांधणीचे कार्य केंबळ धर्मद्वारेच शक्‍य असल्याने 
त्यासाठी नव्या धर्माची स्थापना व्हावी, असे त्यांना वाटत 
असल्याचें आपणं यापूंबीचं पाहिले आहे. पारलौकिक 
सुखार्थ केली जाणारी परंतु वैराग्यावर उभी असलेली 
वैयक्तिक अध्यात्मसाधना आणि त्यांना हवी असणारी 
लौकिक जीवनातील सुधारणा या दोन गोष्टींचा सुसंवाद 
2 


नॅ४वखसिरतलवड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


नोरांयण वामन टिळक ' 


हिंदूधर्मविचारात साधला जाणे अशक्य होते. ख्रिस्ती धर्म 
माणसाच्या मुक्तीसाठी परमेश्वराची उपासनां करणे जेवढे 
आवश्यक मांनंत होता तेवढेच 'मानवाच्या लौकिक 
जीवनात सुख व शांती यासाठी कार्य करणेही आंबंश्यक 
मानत होता. ख्रिस्तीधर्मस्वीकारामुळे टिळकांच्या या दोन 
जीवनोद्दिष्टांत सुसंबाद साधला गेला. म्हणून त्यांच्या 
बाबतीत ख्रिस्ती धर्मस्वीकार अपरिहार्यच होता, असे 
म्हणावे लागते. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांनी घेतलेल्या 
अनुराग संन्यासा'त ही दोन्ही उद्दिष्टे संयुक्‍त झाली आहेत 
हिंदू असताना देवदेवतांची आणि साधुपुरुषांची स्तुती 
करणाऱ्या काव्यासोबत त्यांनी थोडेसे . लौकिक 
जीवनावरही काव्यलेखन केले. परंतु लौकिक जीवनाला 
प्राधान्य देणारा ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर मात्र त्यांच्या 
लेखंनात लौकिक जीवनावरील काव्याला प्रधान स्थान 
मिळाले. त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या उत्तरकाळात ख्रिस्ती 


अध्यात्मातून स्फुरलेले अभंग लिहिले. त्यांनी लिहिलेले 
अभंग आणिं गीतस्वरूप असंलेले उपांसनांकीव्य 'मात्र 


ख्रिस्ती समाजापुरतेच सीमित राहिले | 
___.ळ त्यांची लौकिक जीवंनावरील कविता 
ख्रिस्तप्रणीत जीवनमूल्यांवरील श्रद्धेतूनच निर्माण झाली 
आहे. ख्रिस्ती नैतिक मूल्ये ही तिची प्रमुख आशयसूंत्रे 
आहेत. त्यांचे अभंग आणि उपासनागीते अ-ख्रिस्ती 
समाजाला जशी परको वाटली तशी त्यांची लौकिक 
जीवनावरील कविता, ख्रिस्ती मूल्यांतूनं जन्मलेली 
असूनही, परको वाटली नाही: किंबहुना या कवितेचा 
आशय 'ख्रिस्ती' आहे याची जाणीवबही' अ-ख्रिस्ती 
वाचकाला झालेली दिसत नाही. याच्या कारणांचा येथे 
विचार केला पाहिजे ी 
इंग्रजी राजवटीत मिळू लागलेल्या शिक्षणातून 
आणि इंग्रजी वैचारिक वांडूमयातून ज्या आधुनिक 
पाश्चात्त्य जीवनपद्धतीचे आणि जीवनमूल्यांचे संस्कार 
नवशिक्षित वर्गावर झाले त्याचां पाया ख्रिस्तप्रणीत नैतिक 
मूल्येच होता. सामान्य माणसाचे प्रश्‍न घेऊन ते 
सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे, मानवाच्या विकासासाठी 
आणि कल्याणासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सार्वजनिक 
संस्था स्थापन करून व पोटाला चिमटा घेऊन त्या 
चालवणे, वैयक्तिक जीवनाला गौण स्थान देऊन किंवा 


अनुक्रमणिका 


२३ 


संसाराच्या मोहात न पॅडता, विशिष्ट जीवनोद्दिष्टासाठी 
संपूर्ण आयुष्य व्यतीत करणे, या संर्वांच्या मागें मुळात 
ख्रिस्तप्रणीत *असलेले मानवाबंद्दलच्या -प्रेमाचे आणि 
सेवांवृत्तीचे मूल्य होते. आपल्या. आयुष्याचे एंक : ध्येय 
ठरचून त्यासाठीच केवळ जगणारी किंवांएखाद्या संस्थेच्या 
कार्यात आपले आयुष्य घोलविणारी माणसे"था काळात 
निर्माण झाली. ही मिशनरी वृत्ती ख्रिस्ती धर्मांकडूंनच 
आलेली आहे. ख्रिस्ती मूल्ये हा ज्यांचा पांया आहेः अंशा 
प्रकारच्या अनेक गोष्टी भारतीयांनी स्वीकारल्या आणिं 
आपल्या बनवून घेतल्या. एकोणिसाव्या शतकांत भारतीय 
नवशिक्षित वर्गाच्या जीवनाला आणि दृष्टिकोणाला ख्रिस्ती 
मूल्यांच्या पायांवर उभ्या असलेल्या पाश्चात्त्य मूल्यांच्या 
संस्कारामुळे नवे वळंण लागले. याचं नवशिक्षित वर्गातून 
या काळात लेखकं आणि वाचक निर्माणं झाले. त्यामुळे 
स्वाभाविंकपणें या ' लेखकांच्या निर्मितिक्षंमं ःसंवेदन- 
शीलतेच्या जडणंघडणीतं ख्रिस्ती मूल्यांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
वाटा होता. . उंदाहरणोर्थ एकोणिसाव्या . शतकांच्या 
उत्तरार्धात मराठी -लेखकं-कंवींनी-ज्या स्वातंत्र्य, समता, 
बंधुंता या मूँल्यत्रर्यीचा' स्वीकार केला' त्या मूल्यत्रयीपैकी 
समता आणि बंधुता या दोन मूल्यांची- देणगी ख्रिस्ती 
धर्पाकडून लाभलेली आहे. या काळातील लेखंक-कर्वीवर 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे ख्रिस्तप्रणीत मुल्यांचा कंसा संस्कार 


झाला .होता हे आपणांस केशंवसुंतांच्या' कॅवितेवरून 


संमजून घेतां येईल. केशवसुतांच्या काव्यात वारंवार येणारे 
पृथ्वीचा सुंरंलोक* बँनंवण्याचे स्वप्न है मुळात येशुंच्या 
उपंदेशातीलं आहे. ना. वा. टिळक आणि केशवसुंत यांची 
घनिष्ट मैत्री होती. या मैत्रीतून टिळकांच्या . ख्रिस्ती 
विंचारांचा संस्कार केंशवसुतांवर होऊन त्यांच्या काव्यात 
स्वर्गसमक्षतेची जाणीव प्रकट झाली असावी. मानवाने 
विशिष्ट प्रेकारंचे नैतिक आंचंरण केले. की, पृथ्वीवर 
स्वर्गाचे रांज्य येईल, असे ख्रिस्ती धर्म मानतो. स्वर्गाचे 
राज्य स्थापनं होण्यासांठी आवश्यक असलेल्या नैतिक 
मूल्यांचा पुरस्कार आपल्या अंनेकं कंवितोंतून ना. वा 

केला.. त्यांमुळे त्यांच्या काव्यात स्वर्गाच्या 
राज्याचे संदर्भ अनेक ठिकाणीं येतात. केशवसुतांच्या 
कवितेत 'स्वर्गसमक्षतेची. कल्पना मानवाच्या दु:ख- 


/निर्मूलनाशी, जीवन केवलानतधय हन निण्याशी आणि 


"करखगघरचिघजच्ज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२४ 


सौंदर्यप्रस्थापनेशी जोडली गेलेली आहे. केशवसुतांच्या 
काव्यातील स्वर्गधरामिलनाची कल्पना जरी 'ख्रिस्ती' 
असली तरी. त्यामागील जाणीव त्यांची स्वत:ची आहे. 
केशवसुतांचे निकटवर्तीय वि. श्री. करंदीकर यांनी, 
केशवसुत “बायबल' वाचीत असल्याचा उल्लेख केला 
आहे.“ ना. वा. टिळकांच्या संस्कारातून किंवा 
“बायबलःच्या वाचनातून केशवसुतांच्या. काव्यात 
स्वर्गसमक्षतेची कल्पना आलेली असू शकेल. या 
काळातील नवशिक्षित वर्गावर ख्रिस्ती मूल्यांचे 
कळतनकळत परिणाम कसे झाले हे दर्शविणारे केशवसुत 
हे एक ठळक उदाहरण आहे. थोडक्यात, जी जीवनमूल्ये 
नवशिक्षित वर्गाने प्रमाण मानली त्यांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
संबंध ख्रिस्तप्रणीत 'मूल्यव्यवस्थेशी होता. म्हणूनच 
टिळकांची ख्रिस्तीविचारांतून जन्मलेली . लौकिक 
जीवनावरची कवितां पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या अ- 
ख्रिस्ती वाचकांना परकी वाटली. नाही. त्यांना ती 
केशवसुतादी अन्य .मराठी कवीच्या कवितेसारखीच 
बाटली. त्यामुळेच टिळकांच्या जाणिवांबर केशवसुतांचा 
प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. परंतु परिस्थिती या उलट 
असण्याचा अधिक संभव आहे. ळे 

टिळकांची कविता अ-ख्रिस्ती वाचकास परकी 
वाटली नाही याचे आणखीही कारणे सांगता येतील. 
टिळकांच्या कवितेत भारतीय. संस्कृतीतील मूल्ये आणि 
ख्रिस्ती मूल्ये यांचे संयुग झाले आहे. त्यांच्या कवितेतील 
पुष्कळशी प्रतिमासृष्टी ही भारतीय अध्यात्मातील 
संकल्पनांतून, रामायण-महाभारतातील घटना व च्यक्‍ती 
यांच्यातान आणि भारतीय संस्क्रतीतील प्रमाणकांतून 
: घडली आहे. तसेचः त्यांच्या अनेक कवितांत ख्रिस्ती 
मूल्यविचार प्रत्यक्षपणे व्यक्‍त स होता तो व्यंजित झाला 
आहे. या सर्व कारणांमुळे तिचे 'ख्रिस्तीपण' आणि 
परकेपण वाचकांना जाणवतं नाही. अर्थातच हे टिळकांनी 
जाणीवपूर्वक केले नाही. ख्रिस्ती मूल्ये आणि भारतीय 
सांस्कृतिक परंपरा यांच्या संयुगातून त्यांची निर्मितिक्षम 
संवेदनशीलता घडलेली असंल्यामुळे त्यांच्या काव्य- 
निर्मितीत हे स्वाभाविकपणे घडले आहे. 

या संदर्भात त्यांची 'केवढे हे क्रौर्य"* ही 
अतिशय लोकप्रिय कवित्ता उदाहरण म्हणून घेता येईल. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


एका शिकाऱ्याने गोड गाणाऱ्या एका पक्षिणीच्या केलेल्या 
हत्येचे चित्र या कवितेत टिळकांनी रेखाटले आहे. यातील 
पक्षिणीचे जीवन आणि ख्रिस्त-जीवन यांत टिळकांनी 
समांतरत्व प्रस्थापित केले आहे. यातील पक्षिणीचा मृत्यू 
येशूच्या बलिदानाची आठवण करून देतो. जे केवळ 
मानवाच्या सुखार्थ जगतात त्यांची नियती दुदैवाने 
येशूसारखीच असते; कारण अजूनही मानव बदलला नाही; 
त्याच्या ठिकाणी क्रौर्य, कृतघ्नता. असे अवगुण अद्यापी 
कायम आहेत. (ते:नष्ट झाले की स्वर्गाचे राज्य येणार 
आहे.) असे ही. कविता सुचवते. येशूने ज्या प्रमाणे 
मानवाच्या कल्याणार्थ आपले आयुष्य बेचले त्याप्रमाणे 
कवितेतील .पक्षिणीचेही वय. 'नरजातीला रमविण्यात' 
निघून गेले आहे. आयुष्यभर ज्यांचे कल्याण येशूने चिंतिले 
त्यांनीच. येशूला मृत्युदंड व्हाबा म्हणून पायलटकडे आग्रह 
धरला. जिच्या. मंजुळ स्वरांचा आनंद ज्यांनी घेतला 
त्यांपैकी एकाने तिची हत्या केली. या कवितेत येशूचे 
जीवन आणि पक्षिणीचे जीवन यांत साम्य प्रस्थापित होत 
असल्यामुळे ती वाचताना वाचकाचे. मन येशूच्या 
प्रतिमेकडे सहज जाऊ शकते. या कवितेतील पक्षिणीचा 
मृत्यूही येशूच्या खिळल्या जाण्याची स्मृती जागवणारा 


' आहे. तिच्या मृत्यूबद्दल कबी म्हणतो - 


पंख, पाठ, बरच्या बाजूस 
जळ गोम , जूस असलेले 
केळ व तिने लांबावलेले पाय, यांतून क्रुसावर 
शूची प्रतिमा वाचकाच्या मनात जागृत होते. 
कदाचित शेवटी सुळावर खिळावे 


आपल्यालाही 
लागणार, याची तयारी ठेवूनच येशूभक्ताने मानवाची सेवा 
नहर: न वा 


अशा प्रकारे मानव 
प्रतिमा आहे. 
सदा' या 


र 


मा आयुष्य घालवणाऱ्या 
जतन यापुढे प्रभु पिता अनाथा स 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नारायण वामन टिळक 


म्हणण्यातून आणि आपल्या पिलांना 'स्मरा मजबरोबरी 
परि दयाघना ईश्वरा' असे सांगण्यातून तिची येशूभक्ताची 
प्रतिमा सूचित होते. माणसाची कृतघ्नता आणि त्याचे क्रौर्य 
यांमुळे जीवनातील शिव, उंदात्त गोष्टींच्या होणाऱ्या 
विनाशाचे केवळ चित्र ही कविता प्रस्तुत करीत असल्याचे 
सकृद्दर्शनी वाटते. अ-ख्रिस्ती सामान्य वाचकही ही कविता 
याच अर्थाने स्वीकारतो. परंतु ही कविता या 
पृष्ठभागावरील अर्थापलिकडे जाऊन जो 'ख्रिस्ती' अर्थ 
व्यंजित करते त्याकडे मात्र वाचकाचे लक्ष सहसा जात 
नाही. या कवितेप्रमाणेच त्यांच्या 'वृक्षान्योक्ती"“ ह्या 
कवितेत वृक्षप्रतिमेतून येशूचे जींवन व्यंजित झाले आहे. 
टिळकांची संवेदनशीलता पूर्णत: ख्रिस्तमय झालेली होती. 
हा ख्रिस्तही त्यांनी पाशचात्त्यांकडून घेतलेला नसून तो 
त्यांनी स्वतः शोधलेला, त्यांना स्वत:ला जाणवलेला ख्रिस्त 
होता. म्हणजेचं तो भारतीय आध्यात्मिक परंपरेत घडलेल्या 
व्यक्तिमत्त्वाला जाणवलेला ख्रिस्त होता. थोडक्यांत, 
त्यांच्या कवितेत त्यांना स्वत:ला जाणवलेला. येशू आणि 
ख्रिस्ती मूल्ये कमीअधिक प्रमाणात व्यंजित झालेली 
दिसतात. 

टिळकांची. कविता ही नैतिक जाणिवांच्या 
अभिव्यक्‍तीतून घडलेली असली तरी तिचे स्वरूप 
बोधवादी काव्यासारखे नाही. टिळकांसमोर निश्चित 
जीवनोद्दिष्ट आहे आणि ते साध्य करण्याचा निश्चित 
मार्गही आहे. समताधिष्ठित समाजाची जडणघडण करून 
भारताला एकात्म राष्ट्राचे स्वरूप देणे हे त्यांचे जीवितकार्य 
आहे. ख्रिस्ती जीवनमूल्यांच्या साह्याने हे सांध्य होईल, 
अशी त्यांची श्रद्धा आहे. म्हणूनच ख्रिस्ती मूल्यांवरची 
त्यांची श्रद्धा आणि त्यांच्या हितकारकतेवंरचा त्यांचा 
विश्वास, या दोन्ही गोष्टींची अभिव्यक्ती ते आपल्या 
कवितेतून साधतात. या साध्याच्या फलद्रुंपतेसाठी ते 
जीवनातील प्रत्येक अंगाकंडे नैतिक भूमिकेतून पाहतात 
आणि या अंगांचा नैतिक अर्थ लावू पाहतात. जेथे त्यांना 
इष्ट मूल्यांचा आढळ होतो तेथे त्याबद्दल ते आनंद, 
समाधान प्रकट करतांत आणि जेथे त्यांना त्यांच्या 
जीवनोद्दिष्टाच्या संदर्भात प्रतिकूल गोष्टी दिसतात तेथे ते 
दुःखाची भावना प्रकट करतात. दुःखांची ही भावना 
अनेकदा तोठ्र उपहासातून किंवा परखड निषेधातून प्रकट 


अनुक्रमणिका 


२५ 


होते. हे स्त्रीपुरुषांच्या 'प्रेमाकडेच नव्हे तर निसर्गाकडेही 

याच नैतिक आणि नीतिसंलग्न भावनेने पहातात. माझी 

भार्या”*'या कवितेतील पुढील ओळी याची साक्ष देतील: . . 
तिच्या त्या प्रीतीने मजपुढति शुद्धत्व विलसे, 
तिच्या त्या प्रीतीने कृपणपण सारेच निरसे; 
तिच्या त्या प्रीतीने विलय बघतो स्वार्थ अवघा, 

: तिच्या त्या प्रीतीने मम सकल हो वृत्ति अनघा 

तिच्या त्या प्रीतीने शुभमय जर्गी स्त्रीत्व-दिसते, 
दिसे ते स्वर्गीचे धरणिवरचे दिव्य नुसते ! 


त्यांची 'कुणास्तव कुणी तरी" ही कविताही या 
प्रकारचीच आहे. 'रानात एकटेच 'पडलेले फूल" या 
निसर्गाचे चित्र असलेल्या कवितेतील -फूल “दिसण्यात] 
फारं ते साधे। परी आमोदे जगामधि'पहिले । !" असेआहे. 
येथे फुलाच्या नैतिक गुणांचे वर्णन टिळकांनी-केले आहे. 
टिळकांची संवेदनशीलतेच्या जडणघडणीत 'येशूवरील 
श्रद्धा आणि नैतिक मूल्ये यांचा फार मोठा.वाटा असल्याने 
ते जीवनाच्या सर्वच अंगांकडे नैतिक दृष्टीने पाहतात. . 

ना. बा. टिळकांच्या कवितेत एकतर ख्रिस्ती 
मूल्यविचार प्रकट होतो किंवा ख्रिस्ती मूल्यांशी संयुक्‍त 
झालेला, ख्रिस्ती मूल्यांमुळे नवा अर्थ प्राप्त झालेला 
भारतीय सांस्कृतिक परंपरेतला मूल्यविचार किंबा भारतीय 
सांस्कृतिक परंपरेमुळे वेगळा अर्थ प्राप्त झालेला ख्रिस्ती 
मूल्यविचार प्रकट होतो. त्यांच्या या दोन प्रकारच्या 
काव्यांपैकी आपण प्रथम ख्रिस्ती मूल्यविचार प्रकट 
करणाऱ्या काव्याचा विचार करू. ही मूल्ये मानवी 
जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धी आणणारी, म्हणजेच 
मानवी जीवनाला 'स्वर्ग' बनवणारी असून ती भारताच्या 
विकासासाठी आणि भारताला राष्ट्र बनविण्यासाठी 
आवश्यक आहेत, अशी श्रद्धा ख्रिस्ती मूल्यविचार प्रकट 
करणाऱ्या कवितेतून व्यक्‍त होते. त्यामुळेच मूल्ये भारतीय 
संस्कृतीत रुंजावीत अशी अपेक्षा ही कविता सूचित करते. 

देवाच्या किंवा स्वर्गाच्या राज्यासंबंधीच्या 
बायबलप्रणीत संकल्पनेला टिळकांनी 'स्वाराज्य' ही संज्ञा 
वापरली आहे. हे स्वाराज्य प्रस्थापित होण्यासाठी माणसांचे 
अंत:करण बदलले पाहिजे. ते येशूबिचारांमुळेच बदलेल, 
हीसुद्धा टिळकांची श्रद्धा आहे. टिळकांच्या"दृष्टीने माणूस 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२ 


हा चांगले-वाईटाचे मिश्रण आहे. माणसाचे हे संमिश्र रूप 

टिळकांनी भारतीय माणूस समोर ठेवून रंगवले आहे. ते 

“शुभाशुभाचा संगम हा” या कवितेत म्हणतात: 

विचार ज्याचे उच्च अति। तयाचीच अति नीच कृति... 

ईश्वरचिंतन। करी चिरंतन । परंतु अंत न 
द्वेषी जगताला याला । स्वार्थाला केवळ विकला! ... 
एक असे तों एक नसे। मनुष्यपण हें अर्से असे! 
शुभाशुभाचा संगम हा !। मोहाचा आवर्त महा ! 
अशा नराला। तारायला। एकच झाला 

जगामधे अवघ्या त्राता । दिव्यशुद्ध जीबनदाता । 


टिळकांनी वर्णिलेला हा माणूस चिरंतन 
ईश्वरचिंतन जरी.करीत असला तरी तो या जगताचा द्वेष 
करणारा आहे; ह्या माणसाचे तारण करणे आवश्यकं आहे 
आणि ते .येशूमुळेच होणार आहे; हा येशू 'दिव्यशुद्ध 
जीवनदाता' असल्यामुळे तो जगताचा द्वेष करणाऱ्या 
माणसाला दिव्य आणि शुद्ध जीवन देणारा आहे; असे 
टिळक येथे ' सुचबीत आहेत. . जीवनापासून विरक्ती 
घेण्याला महत्त्व देणारा भारतीय माणूस जगाचा द्वेष करीत 
असल्यामुळे जगावर प्रेम करण्याचा संदेश देणाऱ्या-येशूची 
त्याला आवश्यकता आहे; असेही त्यांना म्हणायचे आहे. 
दिव्य आणि शुद्ध जीवन जेव्हा मानवाला लाभेल तेव्हा या 
पृथ्वीवर स्वर्ग निर्माण होईल. असा स्वर्ग निर्माण व्हावा 
म्हणून प्रयत्नशील असणे, हे आपले जीवनभराचे कार्य 
आहे; असे टिळकांना वाटत होते. टिळकांची जीवनोद्दिष्टे 
आणि त्यांच्या प्राप्तीचे मार्ग. स्पष्ट आणि निश्चित 
असल्याचे यापूर्वी जे म्हटले ते याच अर्थाने. 

या जगतात 'स्वाराज्य' स्थापन करायचे असेल 
तर भिन भिन्न व्यक्तिमत्त्वे असलेल्या माणसाचीः मने 
जुळली पाहिजेत; त्यांच्यात बंधुभाव निर्माण झाला पाहिजे. 
आरतावर राज्य करताना भारतीयांना नवशिक्षण देऊन 
आणि त्यांना आधुनिक बनवून भारताची विषमतामूलक 
समाजरचना बदलवून टाकण्याचे आणि माणंसामाणसांत 
बंधुभाब वाढविण्योचे- कार्य ब्रिटानिया कंरीत आहे; असे. 
टिळकांना वाटते. म्हणून. “ब्रिटानिया"' या कवितेत ते 
म्हणतात : र 

अंतःकरेणे भिन्न भिन्न ही हळूहळू तू जुळिशी, 


अनुक्रमणिका 


नवभारंत. । फेब्रुवारी २००८ 


:. कालेकरुनी होइल यांचा परम मनोहर राशी. 
हा राशी, हा समुच्चय, मन:संमेलन, हे ऐक्य 
करील या जगताचा अमुच्या दुसरा स्वर्ग सुरेख, 
या विश्वाचे रचिणारे मग अंत:करण रमेल 
या स्वर्गी नव, सुखशांतीचे निधान हेच गमेल ! 


____ _ - ही कविता ब्रिटिशधार्जिणेपणातून लिहिली गेली 
नाही. टिळकांनाही स्वराज्य हवे होते पण या संबंधी त्यांची 
भूमिका नेमस्तपणाकडे: झुकणारी होती. भारताला 
आवश्यक असणारी ख्रिस्ती मूल्ये प्रस्थापित होण्याच्या 
दृष्टीने इंग्रजी सत्तेचा कसा उपयोग झाला, एवढेच त्यांना 
येथे सांगायचे आहे. इंग्रजी राज्यामुळे या समाजातील 
र अला जामाा नष्ट-होण्यास प्रारंभ झाला आहे; हे 
् पथावर पुढे-पडलेले एक पाऊल आहे; 
त्यामुळेच 'सुखशांतीचे. निधान' असलेला स्वर्ग येथे 
आणण्याच्या कार्यात प्रगती झाली आहे, असे त्यांना वाटते. 
का ख्रिस्ती . धर्माकडून 
आपला प्रवास त्यांनी दोन कवितांमध्ये गाडी लच 
ह्या दोन्ही कविता भारताला ख्रिस्ती मूल्यांची आवश्यकता 
असल्याचे आणि भारताने ती स्वीकारावीत, हे सूचित 
करीत आहेत. त्यांपैकी एक कविता 'माझे दशावतार भ्प्द 
आहे. गर्भावस्थेपासून वृद्धपणापर्यंतच्या सर्व अवस्था हे 
आपल्या आयुष्याचे 'दशवतार' आहेत; आणि अंतिमत: 


नी मत्स्य, अता कज वराह हे अवतार धारण केले. या 

अ अकतारांत प्रभूनेच आपले रक्षण केले. आईचे 

7 भाशय फाडून आपले जगात प्रवेश करणे म्हणजे आपला 
* आपले बालरूप म्हणजे आपला वामना- 


मी हातात अभिमानाचा परशू धारण केलेले तारुण्य हा 
ला परशुरांमबतार; आपले संसारात, मुलाबाळांत 


आपल्याला धर्मनीती सुचू लागली 


त्रि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


| 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत | 


नारायणं वामन टिळक 


मग आपण तारणकंर्त्याला शरण गेलो. असे. आपल्या 
आयुष्याचे 'दशावतार' टिळक या कवितेत सांगत आहेत. 
'दशावतार' यां शब्दाला आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारची 
संकटे आणि असह्य दु:खे भोगत राहावे लागणे, असाही 
अर्थ आहे. तोही टिळकांना येथे अभिप्रेत आहे. आपले 
ख्रिस्तस्वीकृतिपूर्व जीवन म्हणजे आपण मुळात *कल्को' 
आहोत, याची जाणीव होण्याच्या दिशेने घडलेला प्रवास. 
स्वतःच्या कल्कोपणाची जाणीव झाल्यावर पापमुक्‍तीसाठी 
आपण तारणंकर्त्यास शरण गेल्याचे आणि ख्रिस्तस्वीकार 
हा आपला अंतिम अवतार असल्याचे ते येथे सूचवीत 
आहेत. दशावतार मानणाऱ्या भारताचाही प्रवास येशु- 
स्वीकाराने पूर्ण व्हावा, ही अपेक्षाही या कवितेत सूचित 
झाली आहे. ख्रिस्ती धर्म हा हिंदू धर्माची विकसित, आणि 
परिपूर्ण अवस्था आहे; ही त्यांची श्रद्धा या कवितेच्या 
निर्मितीमागे असल्याचे दिसून येते 

अहो कसे काय?"" ही या प्रंकारची त्यांची 
दुसरी कविता. येथे कवी 'अहो कसे काय?' या शब्दांची 
आठवण येईल अशा स्वरांतं ओरडणाऱ्या पक्ष्यास उद्देशून 
बोलत आहे. हा पक्षी आपल्या ओरडण्यातून ज्याला त्याला 
हाच प्रश्‍न विंचारीत आहे. त्यातून तो, तुम्ही ज्या प्रकारचे * 
जीवन जगता ते योग्य नाही, असेच सुचवीत आहे, असे 
टिळकांना वाटते. हाच प्रश्‍न त्याने आपल्यालाही विचारला 
असून आपण त्याला उत्तर देत आहोत, अशा भूमिकेतून या 
कवितेचे लेखन झाले आहे. संपत्तीने आपल्या घरास माहेर 
मानले आणि आपण सुखात लोळत राहिलो, असे कवी 
त्याला सांगतो. यांवर तो पक्षी कवीला विचारंतो 'कसे 
काय?' कारण त्याला कवीचे असले जीवन मंजूर नाही. 
कवी आपल्या जीवनाची एकेक अवस्था सांगत जातो 
आणि प्रत्येक वेळी तो पक्षी त्याला हाच प्रश्‍न विचारून 
आपली नापसंती दर्शवीत राहतो. यावरं कवी म्हणतो - 

व्यर्थ पसारा सोडुन सारा संन्यासी जाहलो 
माझें कोणि न, मी न कुणाचा ब्रह्मरसी रंगलो 


या पक्ष्याला हे 'ब्रह्मरसी रंगण्या' विषयीचे 
उत्तरही असमाधांनकांरक वाटते. येथे टिळक हिंदू 
परंपरेतील मोक्षासाठी घेण्यात येणारा वैराग्यपूर्ण संन्यास 
नाकारीत आहेत. त्यांची अनुरागयुक्‍त संन्यासाविषयीची 


अनुक्रमणिका 


२७ 


कल्पना आपण यापूवी सविस्तर पाहिली आहे.:-मग:कवी 
आणखी एक उत्तर देतो. तो म्हणतो :. र शि 
प्रभूची प्रीती, प्रीति नराची, राज्य प्रीतिचे दिसे 
मीपण कोठे माझे नकळे! ठावे प्रभूला असे 


हे उत्तर ऐकताच त्या पक्षाचे-ओरडणे बदलते 
आता तो पक्षी फार बरे रे.! फार बरे रे! फार बरे!' असे 
शब्द ज्यांतून ऐकू येतील अशा स्वरांत ओरडतो आणि 
त्यातून या उत्तराने आपले समाधान- झाल्याचे सूचित 
करतो. या कवितेतही त्यांनी माणसाच्या-जीवनोद्दिष्टांबद्दल 
ख्रिस्ती मूल्यकल्पना मांडली आहे. वैयक्तिक मोक्षाच्या 
उद्दिष्टाप्रमाणेच सर्वप्रकारची वैयक्तिक सुखोपभोग देणारी 
उद्दिष्टे आणि भौतिक जीवनाचा येणारा उबग त्यांनी 
नाकारला आहे. माणसाला धन, सत्ता आणि ज्ञान यांचा 
हव्यास तरी कटतो किंवा त्याला भौतिक जीवनाचां, 
संसाराचा उबग तरी येतो. असा उबग आला, को त्याला 
वैराग्य आणि मोक्षप्राप्त्यर्थ घेतलेला संन्यास या गोष्टी 
मूल्यवान वाटू लागतात. या सर्व गोष्टींना हिंदूपरंपरेत 
स्थानही आहे. टिळकांना मात्र मानवप्रेम आणि त्यासाठी 
केला जाणारा आत्मविलय या गोष्टी सर्वांत मूल्यवान 
बाटतात. वैयक्तिक सुखोपभोगांकडून, तसेच हिंदू 
परं"-(₹तील भौतिक जीवनाबद्दलच्या उबगेकडून आणि 
वैराग्याकडून भौतिकजीवनावर आणि मानवावर प्रेम 
करण्याचे शिकवणाऱ्या ख्रिस्तविचाराकडे आपला झालेला 
प्रवास टिळकांनी येथे सूचित केला आहे. हा एका 'परीने 
अपूर्णतेकडून पूर्णतेकडे झालेला प्रवासच आहे. 

टिळकांच्या ख्रिस्ती धर्मविचारांच्या परिपूर्णते 
वरील श्रद्धेतेन आणि त्यांच्या काव्यनिर्मिती मागील 
उद्दिष्टांतून त्यांची . कबीसंबंधीची आणि काव्याच्या 
स्वरूपासंबंधीची भूमिका निश्चित झाली आहे. कवी आणि 
त्याची कविता यासंबंधी टिळकांची भूमिका पाहताना 
आपणास तुकारामांच्या यासंबंधीच्या भूमिकेची आठवण 
होते. टिळकांच्या आणि तुकारामांच्या कवी व काव्य या 
विषयीच्या संकल्पनांमध्ये जरी खूपसे साम्य असले तरी 
दोघांच्या धर्मवेषयक भूमिका भिन्न असल्यामुळे या 
भूमिकांत मूलभूत स्वरूपाचे अंतरही आहे. स्वत:च्या 
कांव्यवाणीबद्दल तुकाराम म्हणतात : 'आंपुलिया बळे नाहीं 


७.02 २ 


मराठीचा विकास 


हाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ट 


मी बोलत। सखा भगवंत वाचा त्याची।।. ....काय म्यां 
पामरें बोलावी उत्तरें । परि त्या विश्वंभरें बोलविले ।।" 
तुकारामांच्यांच स्वरात ना. वा. टिळक म्हणतात : 

जे जेमी गातो ते नाही माझे परंतु देवाचे 


कविता दूती त्याची बोलवि मज पाहिजे तसे वाचे .... 


सहर्ष जेव्हा पाहे ती देबदूतिका याला 
-. तत्काल काम सोडुन वेडा हा लागतोच गायाला  . 


तुकारामांच्या तोंडून 'सखा भगवंत' स्वत:च 
बोलतो. याचे कारण तुकारामांचा आत्मा. आणि परमात्मा 
एकत्व पावले ' आहेत. त्यांच्या ह्या काव्यविषयक 
भूमिकेमागे -अद्वैती विचार आहे. टिळकांमधील कवीच्या 
तोंडून खुद्द परमेश्वर बोलत नाही. ख्रिस्ती धर्मानुसार 
परमेश्वर आपला संदेश संदेष्ट्यामार्फत किंवा 
देवपुत्रामार्फत मानवाकडे पाठवतो. देवाने आपल्यामार्फत 
पाठवलेला संदेश सर्वत्र पोचविण्याच्या कार्यासाठी, देवपुत्र 
असलेल्या येशूने जे बारा शिष्य निवडले होते त्यांच्या 
तोंडून मात्र, एका प्रसंगी परमेश्वर बोलणार असतो. 
आपल्या बारा शिष्यांना सर्व अधिकार देताना येशू म्हणाला 
होता को, तुम्हांला जेव्हा न्यायसभेसमोर उभे करण्यात 
येईल तेव्हा तेथे काय बोलायचे याची काळजी करू नका. 
“कारण बोलणारे तुम्ही नाही, तुमच्या आकाशातील 
पित्याचा आत्मा हाच तुमच्याद्वारे बोलणारा आहे." परंतु हे 
फक्त बारा शिष्यांनाच विशिष्ट प्रसंगापुरतेच लागू होते. 
म्हणूनच कवी टिळक जरी देवाला अभिप्रेत असलेले गाणे 
गात असले तरी प्रत्यक्ष देव नव्हे तर देवाची दूती असलेली 
कविता ते त्यांच्या तोंडून गाबवून घेते. देवाला जे हवे आहे 
ते देवदूत कंबीकडून वदवून घेतात, ही कल्पना टिळकांनी 
आणखी एका कवितेत मांडली आहे. तेम्हणतात: _- 
वर देवदूत बसले कविहृदयाच्या धरून कीलातें 
नाचविती करवीती-कविवाणीच्याकडून लीलांतें 
याचा गर्व कशालां? बोलविता तो धनी निराळा हो! 
कविच्या द्वारा रसिकां काव्यरसाचा करून दे लाहो* 


तेथे तुकारामांचे 'बोलविता धनी" हे शब्द 
टिळकांच्या या कवितेतही वापरले गेले आहेत. परंतु येथे 
बोलविता धनी असलेला परमेश्वर देवदूतांमार्फत 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


कविहृदयाच्या खुंट्या फिरवून,:कवीच्या तोंडून रसिकांना 
काव्यरसाचा लाभ मिळवून:देत आहे. टिळकांच्या दृष्टीने 
कवीचा दर्जा येशूच्या बारा शिष्यांसारखा नसून तो येशूचा 
संदेश. सामान्यापर्यंत- पोचविणाऱ्या - येशूच्या अनन्य 
भकतासारखा आहे. . परमेश्वराला जे हवे आहे ते तो 
कवीकडून त्याच्या . काव्याद्वारे वदवीत असतो; हे 
टिळकांनी कवीची विनवणी'"”-या कवितेतही सुचवले 
आहे. टिळक येथे म्हणतात की, माझ्या हृदयात खुशाल 
भाला घाला परंतु माझ्या कवितेला मात्र जराही स्पर्श करू 
नका. 'कारण, कवने नच माझी, | नच तुमची, - मी गातो 


'जी। ही निःश्वसिते। कोण सोडिते। मम हृदयी, ते -। 


विचारुनी, भिऊनी त्याला । पुढे करा मग कर अपुला ।' येथे 
टिळक टीकाकारांना उद्देशून बोलत आहेत. माझ्या हृदयात 
परमेश्वराने सोडलेल्या निःश्वासांतून हे काव्य जन्मले 
असून त्या परमेश्वराची भीती बाळगूनच मग माझ्या 
काव्याला स्पर्श करा, असे टिळक म्हणत आहेत. ते पुढे 
म्हणतात : 'बंदा, निंदा! परि. दुरुनी! पवित्र ही 
कवितारमणी।' परमेश्वराच्या संदेशाशी काव्याचा संबंध 
असल्यामुळे कवितारमणी 'पवित्र' आहे. म्हणून तिचे 
पावित्र्य भंगणार' नाही असेच तिला बंदा अगर निंदा, असे 
टिळक टीकाकारांना विनवीत आहेत. यातून “परमेश्वराचा . 
संदेश आपल्या काव्यातून पोचविणारा 
येशूभक्त' अशी कवीची प्रतिमा टिळकांनी घडवली आहे 
मराठीतील तुकारामादी संतकवींच्या प्रतिमेशी ती 


चित्र त्यांनी 'बनवासी फूल' 


या दीर्घ काव्यातही रेखाटले आहे. त्याचा विचार आपण 


नंतर करणार आहोत. । 
तु येशूमक्‍्त ०! आपल्या कवितेत येशूच्या 
करणार. तिने. येशूविचार सदैव 


कोणती - 'कविते मला 
कोणंती मेट देतेस ण या कवितेत 


ट् कमळी रज कय 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नारायण वामन टिळक 


असले दे नव चित्र मला 
प्रभुची प्रतिमा सुनिर्मळा र 

रुचिरोपाययहेचदेमला 
नलगे मज सांगतो तुला व 

जरि राशी मणिंचा मला दिंला 
'कवीर्चे उद्यान" या कवितेत टिळकांनी याचं 
प्रकारची आपली काव्यविषयक कल्पना मांडली आहे. या 
कवितेत त्यांनी काव्यक्षेत्रासाठी 'उद्यान' आणि कवीसाठी 
या उद्यानाचा 'निर्माता' या प्रतिमांची योजना केली आहे. 
टिळकांच्या ह्या काव्यविषयक कवितेत हिंदू पुराणातील 
नंदनवन, कल्पतरू आणि विद्या व कला यांची देवता 
असलेली शारदा यांचे ब काही ख्रिस्ती मूल्ये यांचे संयुग 
घडवले आहे. टिळकांची शारदा ही केवळ हिंदू देवता 
नाही. ती कुठल्याही एका धर्माशी संबंधित नसलेल्या, 
किंबहुना ज्याचा प्रत्येक धर्माशी संबंध आहे अशा काव्याची 
ती देवता आहे. येथे त्यांनी हिंदूदेवता असलेल्या शारदेचे 
रूपांतर धर्मातील देवतेत केले आहे. ती हिंदू धर्मातील नव्हे 
तर भारतीय संस्कृतीतील काव्यदेवता आहे. अर्थातच ही 
सांस्कृतिक देवता हिंदू पुराणकल्पित नंदनवनाची रहिवाशी 
नाही. टिळक म्हणतात को हिंदूपुराणसंबंधित नंदनवन हे 
ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचे ठिकाण असेल कदाचित; परंतु 
काव्यदेवता असलेल्या शारदेचे निवासस्थान मात्र 
कविनिर्मित काव्योद्यान आहे. तेथे ती वीणावादन करीत 
बसली आहे. अर्थात हे काव्योद्यान कुठल्याही एका धर्माचे 
असणार नाही. ते सर्व धर्मांच्या कर्ींचे आणि रसिकांचे 
आहे. टिळक म्हणतात की, कबिनिर्मित काव्योद्यान हे 'मधु 
गंधाचे । मधुर रसार्चे, । सुंदरतेचे । .... सुखशांतीचे प्रेमार्चे ! ' 
उद्यान असून ते नंदनवनापेक्षाही सुंदर आहे. येथे ते 
काव्याचे आशयक्षेत्र स्पष्ट करीत आहेत. कविनिर्मित 
उद्यान केवळ सुंदर गोष्टींनी भरलेले नाही तर तेथे 
सुखशांती आणि प्रेम या नैतिक गोष्टीही आहेत. त्यांची या 
कवितेतील भूमिका त्यांच्या नैतिक प्रेरणेशी सुसंगतच 
आहे. सौोंदर्यप्रतीती आणि नैतिक आशयाची अभिव्यक्ती 
या दोन काव्योद्दिष्टांसाठी त्यांनी या कवितेत 'भावतरू' 
आणि 'अनुरागतरू' अशा दोन अद्‌भुत तरूंची योजना 
केली आहे. ते म्हणतात को, पुराणवर्णित नंदनवनात 


अनुक्रमणिका 


२९ 


इच्छुकाला हवे ते देणारा कल्पतरू आहे असे सांगितले 
जाते. परंतु कविनिर्मित उद्यानात त्यापेक्षाही श्रेष्ठ असा 
भावतरू आहे. इच्छुकाला हवे असलेले मागण्यापूर्वी 
कल्पतरूची पूजा करावी लागते. परंतु या कांव्योद्यानात 
येणाऱ्या रसिकाला या उद्यानातील ह्या भावतरूची पूजा 
करावी लागत नाही. तो रसिकास, ज्या गोष्टी त्याला 
प्रत्यक्ष सृष्टीत प्राप्त होत नाहीत त्या आपणहून देतो. मधुर 
अशा रस-गंधादी संवेदना आणि भावसौदर्य यांची प्राप्ती या 
*भावतरू' कडून रसिकांस आपोआपच होते, असे टिळक 
येथे सुचवीत आहेत. त्याशिवाय या उद्यानात ' अनुरागतरू' 
ही आहे. त्याच्या फळाचे माधुर्य असे को, ज्यापुढे अमृतही 
चोथ्यासारखे वाटावे आणि त्याची छाया ही शमदंमाची 
जननी असून संसारतापावरची ती मधुर मात्राच आहे; असे 
टिळक या कवितेत म्हणतात. हिंदू पुराणे आणि ख्रिस्ती 
मूल्ये यांचे संयुग घडवून टिळकांनी येथे “भावंतरू'" आणिं 
“अनुरागतरू' अशी दोन नवी मिथके घंडबली आहेत. 

येथे टिळक हिंदूपरंपरेतील नंदनवनकल्पनेचे 
रूप काही प्रमाणात पालटून त्यातून' त्याच्याशी समांतर 
असे आपले काव्योद्यान उभे करतात. या कवितेत टिळक 
हिंदूपुराणातील कल्पतरूशी “भावतरू'* आणि 
'अनुरागतरू' यांची सांगड घालतात. नंदनवनातील 
कल्पतरूत जे सामर्थ्य आहे तसेच, पण त्यापेक्षाही अधिक 
सामर्थ्य काव्योद्यानातील भावतरू आणि अनुरागतरू 
यांच्यात आहे. येशूने सांगितलेल्या, मानवांने मानवावर 
आणि मानवी जीवनावर करावयाच्या प्रेमासाठी त्यांनी 
अनुरागतरूचे मिथक निर्मिले आहे. येशूने केवळ 
शेजाऱ्यावरच नव्हे तर 'शत्रूवरही प्रेम करा' असा संदेश 
दिला होता. मानवावर करावयाच्या निष्काम प्रेमासाठी 
टिळक इतरत्रही 'अनुराग' हा शब्द योजतात. काव्य हे 
मानवासाठी निर्माण झालेले असते आणि ते मानवाचे सुख 
आणि कल्याणच इच्छिते. काव्योद्यानातील भावतरू 
माणसाला सौदर्यानंदाची प्राप्ती करून देतो आणि 
अनुरागंतरू त्याचे कल्याण करतो. हा तरू माणसाच्या 
वासनांचे शमन-दमन होईल अशी छाया त्याला देतो आणि 
संसारात त्याला भोगाव्या लागणाऱ्या तापावर मधुर आणि 
गुणकारी औषधही देतो. येशूची वचने ही या तरूची मधुर 
फळे असून त्यांच्यापुढे अमतही चोथ्यासारखे बेचव ठरणार 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३० 


आहे. शारदेचे निवासस्थान असलेल्या काव्योद्यानात 
टिळकांनी येशूचा अनुरागतरू रुजवून . भारतीय 
संस्कृतीतील मिथकांचे आणि ख्रिस्ती मूल्यांचे संयुग 
घडवून आणले आहे.” 
(क्रमश:) 


त्य 

संदर्भ ग्रंथांची यादी 
३६. म. म. डॉ. पां. बा. काणेकृत धर्मशास्त्राचा 
इतिहास : सारांशरूप ग्रंथ पूर्वार्ध, अनुवादक य. आ. भट, 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, दु. आ. १९८०, पृ. 


३३०. ३७. :पहाः : -'मनुस्मृति', संपा. स्वामी बरदानंद भारती, 
प्रकाशक-श्री. राधा दामोदर प्रतिष्ठान, पुणे, २००१, अध्याय 


सहावा, लोक ३८ ते ९७, तसेच भारतीय संन्यासकल्पनेच्या 


एकूण स्वरूपाबद्दल पहा : 'डॉ. म. म. पां. वा. काणेकृत 
धर्मशास्त्राचा इतिहास : सारांशरूप ग्रंथ, पूर्वार्ध', अनु. य. या. भट, 
म. रा. साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, दु. आ. १९८०. 'संन्यास' हे 
प्रकरण. ३८. जे. सी. बिन्स्लो : नारायण बामन टिळक, पृ. ११८ 
ते १२०. ३९. स्मृतिचित्रे, पू. ४५५. ४०. स्मृतिचित्रे, पू. ४६७. 
४१. त्यांच्या अभंगांतही हे सर्व आलेले आहे. ४२. स्मृतिचित्रे, पृ. 
४६८, ५०२, ४८०,४६१, इ८३, आणि ५०८. ४२३. स्मृतिचित्रे, 
पृ. ४६८-४७०. ४४. स्मृतिचित्रे. ४५९. ४५. स्मृतिचित्रे, पृ. 
७६४. ४६. विवाहविधीच्या तपशिलासाठी पहा, स्मृतिचित्रे, पृ. 
७५३ ते ७६४. ४७. स्मृतिचित्रे, पू. ५१३-५१५. 
४८. स्मृतिचित्रे, पृ. ५२५ तळटीप. ४९. स्मृतिचित्रे, पृ. ७०२. 
७०. स्मृतिचित्रे, पृ. ७१०. ७१. स्मृतिचित्रे, पृ. ७०६. 
७५२. स्मृतिचित्रे, पू. ७०४. ५३. स्मृतिचित्रे, पृ. ७०४. 
_- ३. 

५४. 'टिळकांची कविता भाग-४था, 'प्रस्तावना', पृ. 
११. ५५. वनवासी फूल, 'ना. वा. टिळक : व्यक्तिदर्शन व 
काव्यविवेचन', पृ.१२. ५६. पहा : संपा. भ. श्री. पंडित, 'समग्र 
केशबसुत', व्हीनस प्रकाशन, पुणे, पुनमुद्रण १९७८, 'केशबसुतांचे 
चरित्र', पृ. ३५. ५७. टिळकांची दविता - भाग १, पू. १०४. 
५८. टिळकांची कविता, भाग १ ला, पृ. १५०. ५९. टिळकांची 
कविता, भाग १ ला, पृ. ७२. ६०. टिळकांची कविता, भाग १ ला, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


पृ. ८३. ६१. टिळकांची कविता, भाग १ ला, पृ. ८६. 
६२. टिळकांची कविता, भाग १ ला, पृ. १३६.. ६३. टिळकांची 
कविता, भाग १ ला, 'वैचित्र्य आणि ऐक्य' - 'ब्रिटानिया' या 
काव्याचा एक भाग, पृ. १३६. ६४. टिळकांची कविता- भाग ४ 
था, पृ. २४४. ६५. टिळकांची कविता- भाग ४ था, पू. ४१. 
६६. पहाः तुकारामांची गाथा, सरकारी प्रत, अभंग कं. २९५०. 
६७. टिळकांची कविता - भाग ४ था, 'ही कविता कोणी केली' 
ह. ३२. ६८. मत्तय १०-१९.व २०. ६९, 'टिळकांची कविता', भाग 
१ला, 'कवि' पृ. २२. ७०, टिळकांची कविता -- भाग शला, पृ. 
२१. ७१.. टिळकांची कविता-भाग ४ था, पृ. २७. 
७२. टिळकांची कविता, भाग १ ला, पृ. २४. ७३. 'कवबीचे 
उद्यान' या कवितेच्या लेखनाचा दिनांक दिला गेला नाही. असे 
असले तरी टिळकांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर ही कविता 
लिहिली, हे तिच्यातील आशयावरून स्पष्ट आहे. तिच्या प्रारंभी 
तिची चाल नमूद करताना केशवसुतांच्या 'हरपले श्रेय' या 
कवितेतील 'त्रिखंड हिंडुनि धुंडितसे' या पहिल्या चरणाच्या खंडाचा 


त्प्प्क्य् 


32.2. डी 
ज्ञ डु र व! 


"कखगघर चिनचे, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत दारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीकृष्णाने बसुदेवास सांगितलेला भारतीय युद्धाचा वृत्तांत 
म० अ० मेहेंदळे 


भारतीय युद्ध संपल्यावर कृष्ण द्वारकेस परत 
गेला तेव्हा वसुदेवाने त्याला भारतीय युद्धाचा वृत्तांत 
सांगण्यास सांगितले. वसुदेव म्हणाला, को त्याने 
पुष्कळांकडून युद्धाविषयी ऐकले आहे, परंतु कृष्ण हा युद्ध 
प्रत्यक्ष पाहणारा, तेव्हा त्याच्याकडून युद्धाची खरीखुरी 
माहिती (यथातथ्येन १४.५९.२) त्याला हवी होती. 
बडिलांच्या विनंतीनुसार कृष्णाने वडिलांना थोडक्यात 
वृत्तांत सांगितला 

कृष्णाने सांगितलेला वृत्तांत थोडक्यात 
(समासेनैव) म्हणजे फारच थोडक्यात आहे (१४.५९.७) 
अगदी त्रोटक स्वरूपाचा वृत्तांत असेच त्याचे वर्णन करावे 
लागेल. तरीही त्याच्या वृत्तांतात आणि पूर्वी संजयाने 
धृतराष्ट्राजवबळ केलेल्या वर्णनात काही ठळक फरक 
जाणवतात. कृष्णासारखाच संजय देखील युद्धाचा 
'प्रत्यक्षदर्शी'. संजय आणि कृष्ण दोघेही रणांगणावर 
प्रत्यक्ष हजर असले तरी रणभूमीवर सर्वत्र चाललेले युद्ध 
त्यांनी पाहिले असणे शक्‍य नाही. काही युद्ध त्यांनी प्रत्यक्ष 
पाहिलेले असणार, काही माहिती ऐकीव असणार. त्यामुळे 
त्यांच्या वर्णनात तपशीलाच्या बाबतीत थोडा फरक 
आढळला तर तो समजण्यासारखा आहे परंतु जो फरक 
आढळतो तो तसा नाही, महत्त्वाच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे 
दोघांच्या वर्णनातले फरक-लक्षात घेणे इष्ट आहे. 

(१) पहिला फार मोठा फरक जाणवतो तो 
पांडबांच्याकडील सेनापतिपदाविषयीचा. संजयाने दिलेल्या 
माहितीत पांडबांकडील पहिला सेनापती धृष्टयुम्न. त्यात 
नंतर केव्हाही बदल झाल्याचा उल्लेख नाही. मात्र 
कौरबांकडले सेनापती, ते एका मागोमाग एक पडल्याने, 
बदलावे लागले, आणि अठरा दिवसांच्या युद्धात अनुक्रमे 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आणि अखेर अश्वत्थामा 
(९.६४.३६-४०) असे कोौरवांचे पाच सेनापती झाले. 
पांडवांचा पहिला सेनापती धृष्टयुम्म अखेरपर्यंत चालू 


अनुक्रमणिका 


राहिला.' ४, व 
परंतु कृष्णाने बसुदेवाला दिलेल्या माहितीप्रमाणे 
कौरवांच्या सेनापति-बदलाबरोबरच पांडवांचेही सेनापती 
बदलत गेले आणि क्रमाने शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, अर्जुन 
आणि युधिष्ठिर असे चार सेनापति झाले (१४.५९.९, १५, 
२०, २३). म्हणजे धृष्ट्युम्नाकडे पांडवांचे सेनापतिपद 
पाचच दिवस (युद्धाचे ११ ते १५ हे. दिवस) राहिले. 
कृष्णाची ही माहिती विश्वासार्ह वाटत नाही. त्याची माहिती 
खरी मानायची तर पांडवांनी जणू कौरबांच्या. प्रत्येक 
सेनापतीचा मृत्यू कोणाच्या हातून होणार हे आधीच 
ओळखून त्याप्रमाणे आपले सेनापती बदलले 

(२) दुसरा फरक जाणवतो तो द्रोणबधा- 
संबंधीचा, कृष्ण सांगतोः “ततो द्रोण: परिश्रान्तो 
धृष्टययुम्नवशं गतः” (१४.५९.१८). त्याचा.अर्थ असा, को 
युद्ध करता करता द्रोण दमला आणि त्यामुळे- तो 
धृष्टय्युम्नाच्या तावडीत सापडला. हे वर्णन संजयाच्या 
वर्णनाशी सुसंगत नाही. द्रोगवधाचा सर्व तपशील कृष्ण 
सांगत बसला नाही हे खरे, पण त्याने निदान असे 
म्हणायला हवे होते, को. द्रोणाने शस्त्रत्याग केल्यामुळे 
धृष्टयुम्नाला त्याचा शिरच्छेद करता आला (द्रोणस्य 
न्यस्तशस्त्रस्य शिर: कायादपाहरतू - अशासारखे). 
खड्गाने द्रोणाचे शिर कापण्याचा प्रयत्न धृष्टययुम्नाने 
आधीपण एकदा केला होता (७.१६४.१४५-१४९), पण 
त्यावेळी द्रोणाचार्यांनी शस्त्रत्याय केला नसल्यामुळे 
धृष्टययुम्नाचा हेतू त्यांनी साध्य होऊ दिला नव्हता. दुसऱ्या 
खेपेस द्रोणाने शस्त्र खाली ठेवले होते (७.१६५.३३-३५) 
म्हणून धृष्टययुम्नाला त्याचा कार्यभाग साधता आला. तेव्हा 
द्रोणवधाचे खरे कारण द्रोणाचा शस्त्रत्याग हे आहे, युद्ध 
करता करता ते थकले होते हे नव्हे. वसुदेवाला हकीकत 
सांगताना कृष्णाने पांडवांची बाजू फारच सावरून धरली 
आहे. शस्त्रत्याग केलेल्याचा बध करण्यात पराक्रम नाही, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


३२ 


त्यामुळे कृष्णाने तसे सांगितले नाही. 

(३) तिसरा फरक कर्णबधाचे वर्णन 
करण्याविषयीचा. कर्णवधाचे वेळी त्याच्या रथाचे चाक 
गर्तेत अडकल्याचे कृष्ण सांगत नाही. कृष्णाने युद्धाचा 
लहान-मोठा सर्वच तपशील गाळला असल्यामुळे त्या 
घटनेचा उल्लेख त्याच्या वर्णनात नाही हे ठीक. पण 
कर्णार्जुनाच्या युद्धाचें वर्णन करताना त्याने जे असे म्हटले 
आहे, की, एखादा पतंग अग्नीत पडून मरावा तसा कर्ण 
अर्जुनाशी लढताना मेला, ह्यात कर्णाच्या पराक्रमाचे त्याने 
भलतेच अवमूल्यन केले आहे. (तत: पार्थ समासाद्य पतंग 
इब पावकम्‌। पञ्चत्वमगमत्‌ सोतिद्वितीये$हनि दारुणे 
१४.५९.२१). कर्णाचा वध करणे अर्जुनाला इतके 
सहजासहजी जमण्यासारखे नव्हते. तसे असते तर 
कर्णाच्या रथाचे चाक गर्तेत सापडले ती संधी साधून त्याला 
मार (७.१५५.२८) अशी सूचना कृष्णाने अर्जुनाला देऊन 
ठेवण्याचे काहीच कारण नव्हते. खेरीज कर्णाजुनाचे युद्ध 
असे एकतर्फी झाले असते तर कृष्णाने त्याला 'दारुण' 
असे म्हणण्याचे काहीच कारण नव्हते. साधेसुधे योद्धे 
भीष्मादि मोठमोठ्या योद्ध्यांशी लढताना मरतात त्यावेळी 
अग्नि-पतंगाची, अग्नि-शलभाची उपमा महाभारतात 
अनेकवेळा येते. (६.११२.११०; ८.१७.११७; ६.७०.३२; 
७.३५.२१ इत्यादि). कर्णार्जुनाचे युद्ध निश्चितच तसे 
नव्हते. शत्रूला इतके क्षुद्र लेखणे योग्य नव्हे. कृष्णाचा 
पांडवांच्या बाजूने पक्षपात इथे पुन्हा एकदा नजरेस येतो. 

(४-५) ह्यानंतरचे दोन फरक दुर्योधनवधा- 
विषयीचे आहेत. पहिला फरंक रणांगण सोडून निघून 
गेलेला दुयोधन पांडवांना कसा सापडला ह्यांसंबंधीचा आहे. 
संजयाच्या हकीकतीप्रमाणे शकुनीचा पाडाव झाल्यावर 
दंमलेला आणि घाबरलेला दुर्योधन रणांगंणातून निघून 
जाऊन एका डोहात लपून बसला होता हे कुणालाच माहीत 
नव्हतें. योगायोगाने भीमाच्या व्याधांना ती माहिती मिळाली 
आणि बक्षिसीच्या लोभाने त्यांनी ती पांडवांना सांगितली 
(९.२८.२५; ४९-५२; ९.२९.५-६, २२-४२). परंतु 
कृष्णं वसुंदेवाला सांगतो ते असे : रणांगण सोडून 
पळणाऱ्या दुर्योधनांमागे भीम धावला आणि त्याने 
दुर्योधनाला डोहात लपून बसताना पाहिले (निहते शकुनौ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


राजा धार्तराष्ट्र: सुदुर्मना:। अपाक्रामद्‌ गदापाणिर्हत- 


भूमिष्ठसैनिक:1। तमन्वधावत्‌ संक्रुद्धो भोमसेनः 
प्रतापबान्‌। हदे द्वैपायने चापि सलिलस्थं ददर्श तम॒।। 
१४.५९.२६-२७). १ 
दुसरा फरक दुर्योधन गदायुद्धात कसा पडला 
त्याविषयीचा आहे. संजयाची माहिती सर्वश्रुत आहे. 
गदायुद्धात दुर्योधनाची सरशी होत असलेली पाहून 
काहीतरी अधर्माचरण करून भीमाने जय संपादन करावा 
अशी सूचना कृष्णानेच अर्जुनाला केली, आणि अर्जुनाने 
केलेल्या सूचनेचा अर्थ समजून, गदायुद्धाचा नियम 
डावलून, भौमाने दुर्योधनाच्या मांड्या फोडल्या. कृष्णाने 
वसुदेवाला हे सर्व जरी न.सांगितले तरी निदान दुर्योधनाचा 
पाडाव होण्यासाठी भीमाने अधर्माचरण केले एवढे तरी 
म्हणायला हवे होते. पण तो सांगतो ते असे, को भीमाने 
पराक्रम करून दुयोधनाला मारले (तत: स निहतो राजा 
धार्तराष्ट्रो महामृधे। भीमसेनेन विक्रम्य पश्यतां 
पृथिबीक्षिताम्‌।। १४.५९.३०), ह्या वर्णनात फार मोठा 
सत्यापलाप आहे. एका श्लोकातच सर्व हकोकत 
सांगायंत्री होती तरी अधर्माचरणाचा संकेत कृष्णाला 
विक्रम्य' ऐवजी 'व्युत्क्रम्य' म्हणजे नियम मोडून असे 
म्हणून करता आला असता (तत: स निहतों राजा 


धार्तराष्ट्रो महामृधे। भोमसेनेन व्युत्क्रम्य पश्यतां 
जै, ह 


चट 


(६) युद्ध या शेवटचा फरक 
| आहे. ह्या वर्णनात वरच्यासारखा 
फार मोठा सत्यापलाप झाला नसला तरी फरक निश्चित 
आहे. बसुदेवाला दु:ख होईल म्हणून कृष्णाने प्रथम त्याला 


केली आणि तशा स्थितीत तो 
दुःशासनपुत्राच्या तावडीत सापडला सा 
दौः 'शासनिबशं गत: १४.६० .२७ यो होषकिंगरच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत 


च 


श्रीकृष्णाने वसुदेवास सांगितलेला भारतीय युद्धाचा वृत्तांत 


वरील वर्णनात द्रोणाने रचलेल्या चक्रव्यूहाचा 
मुळीच उल्लेख नाही. अभिमन्युवधाविषयी माहिती देताना 
कृष्णाने ती थोड्या विस्ताराने दिली आहे, तेव्हा त्यात 
'चक्रव्यूहाचा उल्लेख होण्यास हरकत नव्हती. अभिमन्यूचा 
वध होण्याचे ते एक प्रमुख कारण होते. चक्रव्यूहात 
शिरल्यावर अभिमन्यूने मोठाच पराक्रम केला ह्यात संशय 
नाही. परंतु 'अभिमन्यूने हजारो, शेकडो, भूमिपाल मारले' 
अशी अतिशयोक्ती कृष्णाने करण्याचे कारण नव्हते. 
(निहत्य पृथिवीपालान्‌ सहस्रशतसंघशः १४. ६०.१७). 
अभिमन्यूने कौरवांकडील मारलेले योद्धे पुढीलप्रमाणे : 
अश्मकेश्वर(७.३६. २१-२२), सुषेण, 
(धार्तराष्ट्र), दीर्घलोचन (धार्तराष्ट्र) (७.३६.२९), 
शल्याचा धाकटा भाऊ, (७.३७.३,५), कर्णाचा धाकटा 
भाऊ (७.३९.३०, ७.४०.४-५), वसातीय (७.४३.८- 
११), सत्यश्रवस्‌ (७.४४.३-४) शल्यपुत्र रुक्मरथ 
(७.४४.९, १३-१४), शल्यपुत्राचे शंभर मित्र 
(७.४४.१५-२८), दुर्योधनपुत्र लक्ष्मण (७.४५.१६-१७), 
क्राधपुत्र .(७.४५.२५), वृन्दारक (७.४६.१२), 
कोसलराजपुत्र बृहदूबल (७.४६.२०-२२), मगधराजपुत्र 
अश्वकेतु (७.४७.७), शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, 
सुवर्चस्‌, सूर्यभास्‌ हे पाच कौरववीर (७.४७.१५), आणि 
सुबलपुत्र कालकेय (७.४८.७-८). ह्या खेरीज इतर 
अनेक द्वंद्रयुद्धे अभिमन्यूने केली. तेव्हा त्याचा पराक्रम 
फार मोठा होता ह्यात संशय नाही. पण त्या वर्णनासाठी 
अभिमन्यूने 'हजारो', “शेकडो' भूमिपाल मारले अशी 
अतिशयोक्ती करण्याचे कारण नाही. 

दुसरे असे कौ अगदी संक्षिप्त वर्णनातसुद्धा 
अभिमन्यूची दमछाक अखेर द्रोण व कर्ण दोघांनीच केली हे 
म्हणणे आधीच्या वर्णनाशी विसंगत आहे. अभिमन्यूवधाची 
मसलत द्रोण व कर्णात झाली एवढे म्हणणे योग्य ठरेल. 
पण त्या दोघांनीच त्याला दमविले असे झाले नव्हते. 
संजयाचे द्रोणपर्वातले वर्ण असे आहे : अभिमन्यू 
कोणाला आटपत नाही असे पाहून कर्णाने द्रोणास 


अभिमन्यूवधाचा उपाय विचारला. तेव्हा द्रोणाने सल्ला 


दिला तो असा : अभिमन्यूने अभेद्य कवच धारण केले 
असल्यामुळे बाण मारून अभिमन्यूचा बध करणे 


अनुक्रमणिका 


कुण्डभेदिन्‌ 


३३ 


कुणालाही जमणार नाही. शक्‍य असेल. तर.कर्णाने त्याचे 
धनुष्य तोडावे. आणि रथाचे घोडे, आणि पाष्णिसारथी 
मारावेत. अशा तऱ्हेने धनुष्य-बाणाने युद्ध करणे 
अभिमन्यूला अशक्य झाले म्हणजे पायउतार होवून तो 
खड्ग, चक्र, गदा असे काही तरी दुसरे आयुध घेऊन लढू 
लागेल आणि त्यावेळी त्याच्यावर प्रहार करणे शक्‍य होईल 
(सधनुष्को न शक्‍्यो$यर्मापे जेतुं . सुरासुरै:! ....विरथं 
विधनुष्कं -च कुरुष्वैनं .यदोच्छसि ७.४७.१७, २६-३०) 
ह्या सल्ल्यानंतर अभिमन्यूला सहा वीरांनी घेरले, आणि 
कर्णाने त्याचे धनुष्य, कृपाचार्याने पा्षिसारथी, आणि 
भोजाने (कृतवर्म्याने) घोडे मारले (७.४७.३१-३३) 
अपेक्षेप्रमाणे विरथ. झाल्यावर अभिमन्यूने खडूग-चर्म 
हातांत घेतले, ते. द्रोणाने कापले .(७.४७.३७). त्यांने 
रथाचे चाक उचलले तेव्हा अनेकांनी बाण मारून 
चाकाचेही तुकडे केले (७.४८.३). अखेर अभिमन्यूने गदा 
उचलली आणि गदेने दौ:शासनीशी युद्ध चालू असताना 
दुदैवाने त्याचा अंत झाला (७.४८.१२). ह्या वर्णनाच्या 
अखेरीस असे म्हटले आहे, की. द्रोण-कर्णादि महावीर 
अभिमन्यूच्या पाडाबास कारणीभूत झाले (द्रोणकर्णमुखै: 
षड्भिर्धार्तराष्ट्ैर्महारथै:। एको$5यं निहत: शेते 
७.४८.२१,१३). संजयाने सांगितलेली ही सर्व हकोकत 
वाचल्यावर नुसत्या द्रोण व कर्ण या दोघांनी अभिमन्यूला 
दमविले असे म्हणणे सत्याला सोडून आहे असे निश्चितच 
वाटते. ् 

कृष्णाने पुढे वसुदेवास असेही सांगितले की, 
अभिमन्युवधानंतर सुभद्रा अतिशय शोक करू लागली, 
तेव्हा कुंतीने तिचे सांत्वन केले आणि पांडवांच्या संमतीने 
दाने देऊन अभिमन्यूचे कुंतीने श्राद्ध केले (विहाय शोकं 
दुर्धष॑ श्राद्धमस्य ह्यकल्पयत्‌।। ....ददौ दानान्यनेकश:।। 
१४.६०.३१-३८). परंतु हे सर्व कसे शक्‍य होते? आधीच्या 
संजयकृत वर्णनात कुंतीचा उल्लेखच नाही, आणि तो नाही 


-हेच बरोबर आहे, कारण युद्धाचे वेळी कुंती हस्तिनपुरास 


होती, कुरुक्षेत्री पांडवांच्या शिबिरात नव्हती. संजयाच्या 
वर्णनाप्रमांणे सुभद्रेचे, तसेच द्रौपदीचे आणि उत्तरेचे सांत्वन 
अर्जुनाच्या सांगण्यावरून. कृष्णाने केले (७.५४.९- 
२६;७.५५.१-४०). तसेच आधीच्या वर्णनात कोणत्याही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३४ 


बोराच्या मृत्यूनंतर झालेल्या श्राद्धाचा उल्लेख नाही, तसाच 
अभिमन्यूच्या वधानंतर झालेल्या श्राद्धाचाही नाही. परंतु 


कृष्णाने तो केला आहे. 

___ (७) कृष्णाच्या हकोकतीत आणखी एक 
लहानसा पण उल्लेखनीय फरक आहे तो युद्धानंतर 
कौरबांकडे अखेर किती उरले यांच्या संख्येविषयीचो. 
म्हटलेच तरं हा फरक म्हणजे विसंगती अशी नाही, 
आंधीच्या हकौकत्रीची थोडी दुरुस्ती आहे. युद्धानंतर किती 
उरले ह्या विषयी महाभारतात आधी माहिती आहे ती अशी 
: पांडवांकडील सात (पांच पांडब आणि कृष्ण व 
सात्यकि) आणि कौरवांकडील तीन उरले -.अश्वत्थामा, 
कृप आणि कृतवर्मा. अश्वत्थामा स्वतःच शिबिरातल्या 
संहारानंतर दुर्योधनाला सांगतो : दुर्योधन जीवसि चेद्‌ वाचं 
श्रोत्रसुखां शृणु। सप्त पाण्डंवत: शेषा धार्तराष्ट्रास्त्रयी 
'वयम्‌।। ते चैव भ्रातर: पञ्च वासुदेवो5थ सात्यकि:। अहं 
च कृतवर्मा च कृपः शारद्वतंस्तथा।! १०.१९.४७-४८; 
तसेच संजयाने धृतराष्ट्रास सांगितले ९.१.३३-३४). परंतु 
वसुदेवालां कृष्ण सांगतो की, पांडवांकडील सात, आंणि 
कौरवांकडील कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा यांखेरीज युयुत्सु 
असे चौघेजण वाचले. युयुत्सु वाचण्याचे कारण 
धृतराष्ट्राचा वैश्यापुत्र युयुत्सु युद्ध सुरू होण्यापूर्वी 
कौरवांची बाजू सोडून पांडवांकडे आला होता (युयुत्सु 
चापि कोौरव्यो मुक्‍त: पांडवसंश्रयात्‌ १४.५९.३३; 
ह्याविषयीची हकोकत पृ. ६.४१.८९-९५). कृष्णाने 
सांगितंले ते खोटे नव्हते. युयुत्सूने कौरवांची बाजू सोडली 
, असल्यामुळे त्याला क्षुल्लक मानून कौरवांकडील 
. उरलेल्यांत त्याची गणना अश्वचत्थाम्याने न करणे, पण 
कृष्णाने ती करणे हे समजण्यासारखे आहे. | 

(८) कृष्णाच्या हकोकतीचा शेवटचा विशेष 
कौरवांकडे व पांडवांकडे प्रत्येक वेळेस नवा सेनापती 
नेमायच्यां वेळी किती सैन्य उरले ही नेमकी संख्या 
सांगण्याविषयीचा. कृष्णाने दिलेल्या आकडेवारीप्रंमाणे 
कौरवांकडे सुरुंवातीस अकरा अक्षौहिणी सेना होती. पुढे 
भीष्मंपंतनानंतर द्रोण सेनापती झाला तेव्हा नऊ अक्षौहिणी, 
कर्ण सेनापती झाला तेव्हा पाचं, आणि शल्य सेनापती 
झाला तेव्हा तीन अक्षौहिणी सेना उरली. ही उरलेली सेना 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


शल्य युद्ध करत असताना आणि तो पडल्यानंतर झालेल्या 
धुमच्चक्रोत जवळ जवळ सर्व नष्ट झाली. 
(१४.५९.८,१४,१९,२२). आपणास ह्या आकड्यांचा 
शब्दश: अर्थ घेण्याचे कारण नाही. पण त्याचा अर्थ असा 
को, पहिल्या दहा दिवसात कौरवांची सुमारे दोनच 
अक्षौहिणी सेना कामास आली, तर नंतरच्या पाच दिवसात 
चार अक्षोहिणी, पुढच्या दोन दिवसांत दोन, आणि 
शेवटच्या एका दिवसात तीन अक्षौहिणी सेना गारद झाली. 
युद्धाचा घनघोरपणा उत्तरोत्तर कसा वाढत गेला आणि 
अखेरच्या दिवशी कशी शर्थ झाली हे ह्यावरून लक्षात येते. 
कृष्णाच्या हकोकतीप्रमाणे पांडबांकडे प्रथम शिखण्डी हा 
सात अक्षौहिणी सेनेचा अधिपती होता. दहा दिवसांच्या 
युद्धानंतर अकराव्या दिंवशी धुष्टययुम्न सेनापती झाला 
तेव्हा पांडवसेना पाच अक्षौहिणी, पुढे अर्जुन सेनापती 
झाला तेव्हा तीन, आणि अखेर युधिष्ठिर सेनापती झाला 
तेव्हा एक अक्षोहिणी सेना उरली. (१४.५९.९, १८ 

२०,२३). ह्याचा अर्थ परत असा की, पहिल्या दहा दिवसात 
पांडवांची सुद्धा कौरवांच्या इतकीच दोन अक्षोहिणी सेना 
कामास आली, आणि नंतरच्या प्रत्येक सेनापतिबदलाच्या 


. वेळी तितकोच म्हणजे दोन अक्षोहिणी सेना नाश पाबली. 


/__ इतका व्यवस्थित हिशेब आधीच्या संजयाच्या 
वणनात नसल्यामुळे कृष्णाचे वर्णन वस्तुस्थितीशी सुसंगत 
आहे को, त्यात काही कृत्रिमता आहे हे कळत नाही. भोष्म 
सेनापती होते त्यापेक्षा द्रोण सेनापती झाल्यावर युद्ध जास्त 
चुरशीचे झाले हे सत्य असल्यामुळे त्या पाच दिवसात 
कौरवांची चार अक्षौहिणी सेना नाश पावली ह्या कृष्णाच्या 
सागण्यात तथ्य असावे असे वाटते. 


कौरवांच्या सेनेच्या दृष्टीने संजयाच्या वर्णनात 


घातला असे म्हटले आहे (अक्षोहिण्यस्तशा 
धार्तराष्ट्रस्य संहता:। क्रुद्धेन नरसिंहेन 


अक्षौहिणी सेना होती असे म्हणायचे 


पंण भोमांने आंबर 


| कामत ती पाच अक्षौहिणी होती. 


कौरवांची सेना ही त्या सेनेचा 


०3 £-2 आ 
ज्ञ डु गाशि 
मुक! 


-करगघम चिऊ, 
च च्‌ ढाफफरच्ि 4 रुव$र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रीकृष्णाने वसुदेवास सांगितलेला भारतीय युद्धाचा वृत्तांत कि ३५ 


एक भाग होती असेही म्हणणे शक्‍य आहे. मग कृष्णाचे 
सांगणे अवास्तव नव्हते असे म्हणता येईल. 

जयद्रथवधाबद्दल द्रोणाला बोल लावताना 
संजयवर्णनात दुर्योधन म्हणतो, को अर्जुनाने सात 
अक्षोहिणी सेना मारून जयद्रथाचा वध केला 
(सव्यसाचिना। अक्षोहिणी:ः सप्त हत्वा हतो राजा 
जयद्रथ: ।। ७.१२५.१२). एका दिवसात अर्जुन एवढी मोठी 
सेना मारणे शक्‍य नाही. त्या दिवसाच्या युद्धवर्णनात 
अर्जुनाने फार मोठी सेना मारल्याचा उल्लेखही नाही. चोदा 
दिवसांत युद्धात कौरवांची सात अक्षोहिणी सेना नाश 
पावली- - अर्जुनाचे नाव घेतले असले तरी एकट्या 
अर्जुनाने ती मारली असे नव्हे - असा अर्थ केला तर 
कृष्णाच्या वर्णनाशी हे विधान फारसे विसंगत ठरत नाही. 
. कौरवांच्या सेनेबद्दल संजयाच्या वर्णनात 
आणखी काही उल्लेख आहेत ते अतिशयोकिततिपूर्ण आणि 
सर्व -सामान्य स्वरुपाचे आहेत असेच म्हणांवे लागते 
उदाहरणार्थ युद्धाच्या आठव्या दिवशी आणि. अकराव्या 
दिवशोही कौरवांची सेना अकरा. अक्षोहिणी आहे असे 
_ दुर्योधन म्हणतो ह्याचे आश्चर्य वाटते (६.९१.५; 
 ७:५.२८). तसेच चौदाव्या दिवशी सुद्धा जयद्रथाच्या 
संरक्षणासाठी कौरवांच्या सर्ब अकरा अक्षोहिणी सेना सज्ज 
असल्याचे दुर्योधन (७.५२.१९) आणि अर्जुनही 
(७.५७.१२) म्हणतो हे आश्चर्य नाही का? अर्जुनाने त्या 
दिवशी अकरा 'अक्षोहिणी सेनेचा पराभव केला असा 
उल्लेख आणखीही अकदा संजयाने केला आहे 
(८.४.१२). कौरवांची सेना म्हटली की ती अकरा 
अक्षोहिणी असे समोकरण ठसून गेल्यामुळे हे असे उल्लेख 
झाले असावेत. असे वाटते. हे झाले संजयवर्णनातले 
कौरवांच्या सेनेविषयी उल्लेख - 

पांडवांच्या सेनेविषयी देखील आधीच्या 
संजयवर्णनात नेमके असे काही सांगितले नाही. 
दुर्योधनाजवळ कबूल केल्याप्रमाणे भीष्माने एकट्याने 
पहिले दहा दिवस दररोज दहा सहस्र म्हणजे एकंदर एक 
लाख सैनिक मारले (६.१०५.२५; ६.११३.२०). एक लक्ष 
म्हणजे अर्धा अक्षीहिणी. इतरही वीरांनी मिळून तितकेच 
किंबा त्यापेक्षा जास्त सैनिक मारले असे म्हटले तर 


अनुक्रमणिका 


पहिल्या दहा दिवसात पांडवांची दोन अक्षौहिणी सेना कामी 
आली ह्या कृष्णाच्या विधानाशी हा हिशेब साधारण जुळतो. 


'पुढे द्रोणाने एकट्याने पांडवांकडील एक अक्षौहिणीपेक्षा 


जास्त सेना त्याच्या मृत्युपूवी मारली (७.७.३१) आणि 
अश्वत्याम्याने एक अक्षौहिणी सेना. मारली असे उल्लेख 
आहेत (७.१७२.३०, ३४,४८). त्यावरून पांडबांकडील 
सेना द्रोण सेनापती असताना दोन अक्षौहिणीपेक्षा जास्त 
निकामी झाली असा अर्थ-होईल. कृष्णाने जबळ जवळ 
तसाच हिशेब सांगितला . असल्याने. ह्याबाबतीतही 
कृष्णाच्या वर्णजात विसंगती ' दिसत. नाही. तेव्हा 
सेनासंख्येविषयी कृष्णाची माहिती ढोबळ मानाने आधीच्या 
वर्णनाशी मिळतीजुळती आहे असे म्हणण्यास हरकत 
नाही. 


2५1०-०५ 


तळटीप ग 
“१. रणांगणावर मांड्या फुटल्यामुळे पडलेला 
दुर्योधन शिबिरात मारला गेलेल्या धृष्टययुम्नाचा उल्लेख 
'क्षुद्र सेनापती' असा करतो (१०.९.५४). तेव्हा वध 
होईपर्यंत धृष्टययुम्नाकडे सेनापतिपद चालू होते हे स्पष्ट 
होते 

2००० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


काल, आज आणि उद्या 


जागतिकोकरणाच्या 


जागतिकौकरणाकडे वळण्यांपूवी आपण 
उच्चशिक्षणाकडे पाहण्याचे दोन परस्परविरोधी दृष्टिकोण 
आहेत, त्यांची माहिती करून घेतली पाहिजे. जागंतिको- 
करणाचा संदर्भ न घेताही हे दृष्टिकोण आपण मांडू शकतो. 
मात्र या दृष्टिकोणांपासून जी निष्पन्ने होतात त्यांच्यातील 
विरोध जागतिकीकरणामुळे अधिक स्पष्टपणे कळून येतो. 
त्यामुळे आपण या दृष्टिकोणांची समग्र मांडणी करणे 
अगत्याचे आहे. 


१. 

_ पहिल्या दृष्टिकोणानुसार उच्च-शिक्षण म्हणजे 
महाविद्यालये किंबा विद्यापीठे अशा ठरीव ठिकाणी विद्यार्थी 
व शिक्षक यांच्यात होणारी देवाण-घेवाण होय. या देवाण 
घेवाणीत शिक्षक विद्यार्थ्याला विशिष्ट शिक्षण देतो आणि 
विद्याथी ते शिक्षण घेतो. या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्याच्या 
ठिकाणची काही कौशल्ये विकसित होतात आणि त्या 

.कौशल्यांच्या योगाने विद्यार्थी नोकरी मिळवू शकतो. उच्च 
शिक्षणाचे हे जे संकल्पन आहे त्यापासून दोन निष्कर्ष 
निघतात. पहिला असा को, एखाद्या विद्यापीठातून शिकून 
बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्याला चांगली नोकरी मिळत 
असेल, तर ते विद्यापीठ चांगले. दुसरा निष्कर्ष असा की, 
नोकऱ्यांच्या बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या नोकऱ्यांची 
प्रतवारी लावता येत असल्यामुळे आपल्याला 
विद्यापीठांचीही प्रतवारी लावता येते. त्यामुळे जगातील सर्व 
विद्यापीठांची क्रमवारी लावता येते. जेव्हा, या जागतिक 
क्रमवारीतील पहिल्या दोनशे विद्यापीठात भारतातील 
एकही विद्यापीठ बसत नाही यासाठी लोक दुःख व्यक्‍त 
करतात तेव्हा त्यांनी उच्च-शिक्षणाविषयीचे हे पहिले 
संकल्पन स्वीकारलेले असते. अनेक शैक्षणिक संस्थांतून 
हल्ली नोकरी मिळवून देणारी केंद्रे उघडली जातात; तेव्हा 
देखील त्या संस्था उच्च-शिक्षणाविषयीचा हा दृष्टिकोण 


अनुक्रमणिका 


संदर्भात उच्च शिक्षण 
साक्षी 


बाळगूनच कार्य करीत आहेत, हे स्पष्ट होते. 
या दृष्टिकोणाच्या विरोधात दुसरा एक 
दृष्टिकोण आहे. तो असे मानतो कौ, उच्च शिक्षण म्हणजे 
शिक्षक व विद्यार्थी यांनी समाजाच्या बतीने चालविलेले 
एक कार्य आहे. उच्च शिक्षण ही काही देवाण-घेवाण नव्हे. 
या दृष्टिकोणानुसार उच्च-शिक्षण या समाजात “जैविक 
विचारवंत” (ऑर्गनिक इंटलेक्चुअल्स) निर्माण करण्याचा 
कार्यक्रम आहे. “जैविक विचारवंत” हा आन्तोनियो 
ग्रामशी या पंडिताने वापरलेला शब्दप्रयोग आहे. 
कोणी विचारील की, शिक्षक आणि विद्यार्थी 
मिळून जे कार्य करितात त्याचा आणि समाजाचा संबंध 
काय? याचे उत्तर असे कौ, एखाद्या देशाची आधिक उन्नती 
व्हावी एवढ्यासाठीच उच्च शिक्षण उपयोगी असते, असे 
नाही. समाजाच्या स्वातंत्र्याशी उच्च शिक्षणाचा निकट 
संबंध आहे. उच्च शिक्षणाचे प्रांगण नवनबीन कल्पनांनी 
कायम गजबजलेले असले पाहिजे. हे प्रांगण आकसत 
जाणे व नष्ट होणे याचा अर्थ असा की, समाज केवळ 
न्न कल्पनांवर निर्वाह करू लागला 
* असा बाडगुळा समाज स्वतंत्र राहू ी 
दादाभाई नौरोजी किंवा रमेशचंद्र ब वन 
क जोखड बाजूला ठेवून जेव्हा भारताचे शोषण होत 
मी मोह र भाशी तेव्हा स्वातंत्र्याच्या 


दादाभाई नौरोजी व रमेशचंद्र. दत्त यांच्या 


काळातील शिक्षणसंस्थांतून जी वैचारिकता होती तिचा 
ही भारतीय समाजाच्या. 
से दाखविण्याचा होता आणि त्या 
हेतू साम्राज्यवादी राजवटीचे हितसंबंध 


उद्देशच साम्राज्यवादी राजवट 
नमना मोती ण आहे, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा : 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उच्च शिक्षण 


झाली होती. पुढे गांधीजींनी या सरकारी शिक्षणसंस्था 
सोडण्याची हाक विद्यार्थ्यांना दिली. रवींद्रनाथ टागोर यांना 
देखील गांधीजींचे आवाहन पटले नव्हते. पण त्या वेळी 
गांधीजींचा उद्देश हाच होता कौ, मानसिक गुलामीतून 
विद्यार्थ्यांची सुटका झाली पाहिजे. गांधीजी सरकारी 
शिक्षणसंस्था सोडण्याची हांक देऊन थांबले नाहीत; त्यांनी 
परावलंबी विचाराची सवय सुटून स्वाबलंबी विचारांचे 
पोषण होईल असे शिक्षण देणाऱ्या पर्यायी शिक्षणसंस्था 
सुरू केल्या. स्वतंत्र विचारसरणींचे जतन व वर्धापन 
स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी महत्त्वाचे होतेच, पण आता 
स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठीही या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 
आता, स्वतंत्र झाल्यानंतर, स्वतंत्र व स्वयंभू विचारांची 
निर्मिती ब जोपासना जिथे होईल अशा शिक्षणसंस्था 
उभारण्यात आपल्याला मोकळीक आहे; म्हणून आपण 
अशा संस्थांची उभारणी केली पाहिजे. पर 
| उच्च शिक्षणाविषयीचा हा दुसरा दृष्टिकोण 
प्रथमदर्शनी चमत्कारिक वाटण्याचा संभव आहे. उच्च- 
शिक्षणातून आपण विद्यार्थ्यांना काही कौशल्ये शिकवीत 
नाही का? काळोबरोबर गरजा बदलतात; गरजात पडलेले 
हे फरक बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठा यावरून स्पष्ट 
होतात; या गरजा भागविण्याचे काम उच्च शिक्षणाने 
करावयाचे असते को नाही? “लोकांचे स्वातंत्र्य", “जैविक 
विचारवंत" अशा सारखे जडजंबाल शब्द-प्रयोग विज्ञान, 
तंत्रज्ञान किंवा व्यवस्थापन अशा अभ्यास विषयात येत 
नाहीत; त्यांची जागां समाज-विज्ञान व मानव्य या 
विषयगटात येते. मग तुम्ही आता असे सांगू इच्छिता का, 
को विज्ञान-तंत्रज्ञान-व्यवस्थापन यांच्या पेक्षा समाजविज्ञान 
व मानव्य यांचा अभ्यास अधिक मंहत्त्वाचा आहे? हे 
व्याबहारिकं प्रश्‍न बाजूला ठेवले तरी कोणत्याही विषयात 
अंशी सत्ये नक्कीच अंसतात को, ज्यांच्यामुळे, त्या 
विषयांचा अभ्यास राष्ट्रे व समाज यांच्या मर्यादा ओलांडून 
सार्वत्रिक होऊ शकतो व त्यांमुळे त्या विषयांच्या 
अभ्यासकांनाही अमुक देशाचे वा अमुक समाजाचे अशी 
गटवारी लावता येत नाही. असे असताना तुम्ही 'स्वावलंबी 
व स्वयंभू विचार' याची महती कशीं सांगता ? ' 

आमचे म्हणणे असे कौ, आम्ही जो दृष्टिकोण 


अनुक्रमणिका 


३७ 


सांगत आहोत, त्याच्या विषयीच्या वरील शंका पूर्णपणे 
अनाठायी आहेत. ग्रामशीने “जैविक , विचारवंत” ही 
संकल्पना मांडली: तिला कोणताही उच्चभ्रूपणाचा दर्प 
चिकटलेला नाही. या संकल्पनेत . साहित्यिक, तंत्रज्ञ, 
शिक्षणवेत्ते, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक, प्रशासक, अभियंत्ते, 
वैद्य अंशा सर्वांचा समावेश होतो. वर. जे दृष्टिकोण 
सांगितले. आहेत. त्यापैकी एक अमुक 'अ, ब, क' 
विषयांच्या अभ्यासाला महत्त्व देतो व दुसरा *ड, ई, फ' 
अशा विषयांचे महत्त्व सांगतो अशातला भाग नाही. फरक 
असा आहे को, पहिला दृष्टिकोण उच्च्‌ शिक्षणाला “काही 
कौशल्ये संक्रांत करण्याचा उद्योग' इतका संकुचित अर्थ 
देतो; तर दुसरा दृष्टिकोण-ज्या सामाजिक माहौलामध्ये 
*कौशल्य-संक्रमण' .होत आहे त्या मांहौलाचे महत्त्वही 
विचारात घेतो. दुसरा दृष्टिकोण असे सांगत नाही को, 
उच्च शिक्षणातून काही कौशल्ये विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणी 
बाणवताना शिक्षकांनी समाजमनस्कता किंवा लोकां- 
विषयीची कळकळ यांच्या विषयी प्रवचने झोडावीत किंवा 
समाजाविषयीचे विशिष्ट सिद्धान्त अगर ध्येयवाद 
विदयार्थ्यांच्या गळी- उतरवावेत. जो दुसरा दृष्टिकोण वर 
मांडला आहे तो असे सुचवितो को, केवळ बाजारात काय 
विकने जाते इतकेच 'पाहू नका; विषयाच्या तांत्रिक 
तपशिलाचे ज्ञान द्याच, पण तेवढ्यावर.समाधानी न राहता 
त्याला अधिक चौरस बनवा; आपण ज्या समाजात राहतो 
त्या समाजाच्या गरजांचे व सामर्थ्याचे भान विद्यार्थ्यांच्या 
ठिकाणी. रुजवा; विशिष्ट विषयांचा अभ्यास करताना 
संशोधनासाठी असे प्रश्‍न निवडा को, ज्यांचा समाजाच्या 
गरजांशी काही संबंध असेल; अमुक एक प्रश्‍न परदेशात 
महत्त्व पावला आहे म्हणून तो संशोधनासाठी उचलला असे 
होऊ नये. . 

या शेवटच्या मुद्द्याविषयी काही लोक असे 
विचारतील को, विज्ञान हा विषय सार्वत्रिक आहे. त्याला 


.देशाच्या किंवा समाजाच्या सीमा अडवू शकत नाहीत. 


त्यामुळे शास्त्रज्ञ हे अमक्या-तमक्या देशाचे किंवा 
समाजाचे नसतात. विज्ञानाच्या अभ्यासातून निघाणारे 
निष्कर्ष सार्वत्रिक असतात. हाच मुद्दा काही प्रमाणात 
सामाजिक शास्त्रांविषयीही मांडता येईल. त्यातून निष्पन्न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३८ 


होणारे कित्येक निवाडे देखील सार्वत्रिक असतात. पण 
आता आमचा मुद्दा वेगवेगळ्या शास्त्रातून प्राप्त होणारी 
निष्पन्ने सार्वत्रिक असतात कौ नाही, हा नाही; तर 
संशोधनासाठी कोणते प्रश्न निवडावेत, हा आहे. 
सामाजिक शास्त्रातील व विज्ञानातील प्रश्‍न, उदा. फळ 
खाली का पडते व मंदी कशामुळे येते, विकसित व 
विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या समाजांना समाईक 
आहेत; पण मलेरियाचा प्रसार कसा रोखावा, यासारख्या 
प्रश्‍नाला विकसनशील देशाला जे महत्त्व आहेःते विकसित 
देशात नाही. त्यामुळे आपल्या देशातीलं अभ्यासकांनी.असे 
प्रश्‍न संशोधनासांठी निवडले पाहिजेत: याच विचाराचा;एक 
उपसिद्धान्त असा को, विज्ञानाचे अभ्यासकही सर्व देशात 
एकसारखे असणे बरोबर नाही. जे. डी. बेर्नाल या विख्यात 
शास्त्रज्ञाने असेच मत मांडले होते. :. : कड, 


_ उच्च शिक्षणाचे हे जे दुसरे संकल्पन आहे ते 


आपल्या देशाचे आधुनिक राष्ट्र म्हणून संघटन होण्यास 


आधार झाले होते. यासाठी या दुसऱ्या संकंल्पनाचा 
आणखी विस्ताराने विचार केला पाहिजे. हे संकल्पन 
अनेक समजुतींना ढुकारून लावते अशी समजूत आहे. 
उच्च-शिक्षण देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत. त्या ज्या 
समाजासाठी काय करतात त्या समाजाचा संदर्भ विसरून 
या संस्थांची प्रतवारी लावता येते. आपण उच्च शिक्षणाचे 
जे संकल्पन मांडले आहे, त्याच्या सहाय्याने ही प्रतवारी 
करण्याची कल्पना फेटाळता येते. आपल्या संकल्पने- 
प्रमाणे प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था, ती ज्या समाजासाठी 
काम करते त्या समाजाशी जैविक नात्याने जोडलेली 
असते. या समाजांची उद्दिष्टे ही जर अगदी वेग-वेगळी व 
परस्परांशी तुलना न करता येण्यासारखी असतील तर, 
साहजिक, त्या समाजांशी जोडल्यां गेलेल्या संस्थाही 
परस्परांशी तुलना:करता येणार नाही अशा असणार. मग 
अशा शिक्षणसंस्थांची प्रतवारी किंवा अनुक्रम लावण्याचा 
प्रश्‍न येतोच कुठे? त्यामुळेच “जादवपूर विद्यापीठ व 
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांनी हार्वर्डचे अनुकरण केले 
पाहिजे,” “ विकसित देशातील शिक्षणसंस्थांकडून आपण 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


नवीन कल्पना उचलल्या पाहिजेत व तेथील प्राध्यापकांना 
इथे (शिकवायला) बोलावले पाहिजे," “जगातील उत्कृष्ट 
शिक्षणसंस्थांकडून आपल्या शिक्षणसंस्थांना किती मान्यता 
मिळते ते पाहिले पाहिजे", अशा सारखी जी शेरेबाजी 
ऐकायला मिळते, ती, आपण जो दुसरा दृष्टिकोण मांडला 
आहे त्याच्या आधाराने, अनाठायी ठरते. उच्च-शिक्षण ही 
काही एकविध (होमोजिनिअस) वस्तू आहे आणि ती वस्तू 
उत्पन्न करणारे कारखाने बरे-वाईट काम करतात अशा 
समजुतीतून ह्या टीका-टिपण्या केल्या जातात. पण आपण 
जर उच्च शिक्षण संस्थेकडे त्या समाजातील “जैविक 
विचारवंत” निर्माण करणारी संस्था म्हणून पाहू लागलो तर 
बरील टीका निरर्थक होईल. वर आम्ही दादाभाई नौरोजी व 
रमेशचंद्र दत्त यांचा उल्लेख केला. हार्वर्ड किंवा केंब्रिज 
विद्यापीठात, आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा अभ्यास 
करणारे लोक वगळता, कोणालाच या दोघांची माहिती 
असण्याची शक्‍यता नाही. आपल्या शिक्षणसंस्थांची घडण 
हावर्ड किंवा केंब्रिज यांच्या धतीवर करण्याचे ठरले आणि 
तेथील अभ्यासक्रम आम्ही शिकविणार असा आग्रह 
आपण धरला तर आपल्या थोर पूर्वसूरीनी उभारलेल्या 
सकल्पनाच्या व्यूहाला आपल्याला तोीलांजली द्यावी 
लागेल. . 

'अर्थशास्त्र' व 'राज्यशास्त्र' या सारख्या 
विषयास व्यावसायिकता ( 9 या 
गोष्टीला वाब असू शकतो, हे आपण ज्या दुसऱ्या 


मान्य नाही. 


अशा शास्त्रात आणि इतर शास्त्रातही जी 'व्यावसायिकता' 


कल्पनांची गपटपंची करावी लागेल. जर या उधार कल्पना 
ममल शास्त्रपूत असतील तर त्या उधारीलाही हरकत 
असण्यां ' कारण नाही. पण होते काय को, या कल्पनांना 
राष्ट्रांच्या वर्चस्वाची राखण करण्यासाठी 


32.2. डी 
वक कक 


-करखगघरचिघर्जज, 
"रढरशट८ १ दन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उच्च शिक्षण 


विकसित राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला हातभार लावत असतो. पण 
सामाजिक ' शास्त्रातील संशोधनात तुम्हाला मान्यता 
मिळबायची असेल तर तुम्हाला संशोधनासाठी नेमके 
असेच प्रश्‍न निवडावे लागतात कौ, जिथे विकसित 
राष्ट्रांच्या वर्चस्ववादी विचारसरणीपुढे प्रश्‍न चिन्ह उभे 
करण्याची वेळच येऊ नये. या प्रश्‍नांच्या परीघाबाहेर 
जाऊन तुम्ही दुसरे असे काही प्रश्‍न संशोधनासाठी 
निवडलेत, को ज्यांचा विचार करताना या वर्चस्व वादाला 
आव्हान द्यावे लागेल, कौ तुमच्या संशोधनाबाबत होणारी 
प्रतिक्रिया फार विचित्र होताना आढळेल. तुमच्या 
संशोधनाबाबत अस्वस्थता किंबा आश्चर्य व्यक्‍त केले 
जाईल. कदाचित, जाणकार त्याविषयी बोलण्याचे 
टाळतील किंवा बोललेच तर त्याची खिल्ली उडवतील. 
चक्क दारुण विरोधाला तुम्हाला तोंड द्यावे लागेल आणि 
तुमची पदच्युती देखील होईल. त्यामुळे निस्पृह अशा 
संशोधकाला देखील सोयीचा असाच विषय संशोधनासाठी 
निवडावा 'लागतो. ही झाली विकसित देशातील गोष्ट. 
आपल्या देशात अशी स्थिती आहे, को आपल्या 
शिक्षणसंस्थांतून, निदान सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात तरी, 
पाश्चात्त्य देशातील सैद्धान्तिक सनातन्यांचा प्रभाव काहीसा 
कमी आहे. तेव्हा आपण स्वत:हून व्यावसायिकतेची कास 
धरणे याचा अर्थ आपणहून शरणागती पत्करण्यासारखे 

____ विकसित देशांकडून मिळालेली मान्यता हिला 
काही विशेष महत्त्व आहे, असे आमचा हा नवा दृष्टिकोण 
मांनते नाही. निदान सामाजिक शास्त्रांच्या नतीत जर 
तुम्हाला अशां तऱ्हेची मान्यता मिळाली अस्तषेल, तर त्याचा 
अर्थ इतकाच होतो को, तुम्ही त्या' देशांनी जे पक्षपाती 
निकष ठरविले आहेत त्यांना धरून संशोधन करीत आहात 
आणि विकसित देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या 
संकल्पना तुंम्ही स्वतःहून बासनात गुंडाळल्या आहेत. 
पांश्चचात्त्यांकडून मिळणाऱ्या 'मान्यंते'ला महत्त्व देण्याची ही 
प्रथा, दुदैवाने आपल्या देशात सर्वत्र पसरली आहे. आपण 
जेव्हा निंबड समितीवर उमेदवारांची परीक्षा करायला 
बसतो तेव्हा ज्याचा निबंध परदेशी शोध-नियतकालिकात 
प्रसिद्ध झाला असेल त्या उमेदवाराला ज्याचा निबंध देशी 


अनुक्रमणिका 


३९ 


शोध-नियतंकालिकात प्रसिद्ध झाला. आहे. अशा 
उमेदवारापेक्षा जास्त पसंती देतो. आपण भ्रसिद्ध झालेल्या 
निबंधांच्या गुणवत्तेचा विचारही करीत नाही. असे करून 
आपण स्वतंत्र विचारांना पायबंद मात्र घालत असतो. 

उच्च शिक्षणाविषयीचा आमचा हा जो 
दृष्टिकोण आहे त्यांपासून निघणारा चौथा निष्कर्ष असा 
कौ, शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्या खाजगी संस्था कार्यरत आहेतं 
त्यांचे महत्त्व आम्ही सरकारी शिक्षणसंस्थांपेक्षा कमी 
लेखतो. शिक्षणाचे खाजगीकरण कंरणें याचाच अर्थ 
शिक्षणाला विकाऊ. वस्तूचे रूप देणे होय. एखादी वस्तू 
विकाऊ आहे याचाच अर्थ असा को, तिचे उत्पादन 
करताना उत्पादकाने गिऱ्हांईकाच्या पसंती-नापसंतीचा 
बिचार केलां आहे. गिऱ्हाईकाच्या पसंतीचा विचार करून 
दिले जाणारे शिक्षण आणि लोकांच्या हिंतासाठी दिलेले 
शिक्षण यात मूलभूत फरंक आहे. जर लोकांच्या हितासाठी 
व त्या हिताच्या रक्षणासाठी शिक्षण द्यायचे असेल, तर ते 
शिक्षण सार्वजनिक पैशातूनच दिले गेले पाहिजे. जे शिक्षण 
सार्वजनिक पैसे खर्च करून दिले जात नाही ते सार्वत्रिक 
हिताचे असणे शक्‍यच नाही. याचा अर्थ असां नांही को, 
खाजगी शिक्षणसंस्थांवर बंदी घालांवी; शिंक्षणक्षेत्रावर 
सां्वज्निक शिक्षण संस्थांचा पगंडा असला पाहिजे आणि 
खाजगी शिक्षणसंस्थांनी या व्यवस्थेशी जुळवून घेतले 
पाहिजे. | | 

यांच्या नेमको विरुद्ध परिस्थिती आपण जो 
पहिला दृष्टिकोण मांडला त्या अनुरोधाने विचार व 
व्यवस्था आपण रचत गेलो, तर मिळते. कारण, पहिला 
दृष्टिकोण शिक्षणाकडे शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात 
चाललेली देवाण-घेवाण म्हणून पाहंतो आणिं या देवाण- 
घेवाणीचे उद्दिष्ट असते ते विद्यार्थ्याला रोजगारांच्या 
बाजारात चांगला रोजगार मिळावा, हे. या विचाराशी 
खाजगी शिक्षणसंस्था पूर्णपणे सुसंगत ठरतोत. जंर 
शिक्षणाचे उद्दिष्ट नोकरी मिळवून देणे हेच असेल तर 
सार्वजनिक पैशाने अशा प्रकारची शिक्षणसंस्था चालवणे 
हा सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग होईल आणि असा 
दुरूपयोग होण्यापेक्षा सडकून घेतलेल्या शुल्कावर 
शिक्षणसंस्था चालवणे हे योग्य होईल. एकदा का 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकृत 


४० 


शुल्काच्या रूपाने पैसा उभारून शिक्षणसंस्था चालवायची 
असे ठरले कौ, शुल्क भरणाऱ्या'विद्यार्थ्याच्या पसंतीनुरूप 
 अभ्यासक्षव ठरविला पाहिजे, हे ओघानेच आले. 

. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चाळीस वर्षापर्यंत तरी 
उच्च. शिक्षण व्यवस्थेचा. मोठा भाग सरकारी पैशांवर 
अवलंबून . होता. याचा अर्थ असा को, आपले उच्च 
शिक्षणाविषर्यीचे धोरण आम्ही वर जो दुसरा. दृष्टिकोण 
विवेचिला आहे तो स्वीकारून आखले जात होते. या 
धोरणावर टीका अशी होत असे को, जे पैसे प्राथमिक वं 
माध्यमिक शिक्षणावर खर्च व्हावयास हवेत ते उच्च 
शिक्षणावर ओतले जात आहेत. उच्च शिक्षणाचा “पांढरा 
हत्ती' पोसला जात आहे आणि शिक्षणाचा पाया असलेले 
जे प्राथमिक शिक्षण तिकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

तथापि ही टीका मुळातच चुकोच्या विचारावर 
आधारलेली आहे. प्राथमिक शिक्षण, साक्षरता या गोष्टी 
गरजेच्या खऱ्या; पण त्यावरील खर्चासाठी उच्च 
शिक्षणावरील खर्चावर नियंत्रणे ठेवली पाहिजेत, हे खरे 
नाही. यावर खरा उपाय एकूण शिक्षणावर होणारा खर्च 
वाढवणे हाच होय. खेदाची बाब ही आहे को, दक्षिण 
आफ्रिकेतील वर्णविद्वेषी गोरे सरकार दक्षिण आफ्रिकेच्या 
राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जितका हिस्सा काळ्या प्रजेच्या 
शिक्षणावर खर्च करीत होते तितकाही हिस्सा भारत 
सरकारने स्वातंत्र्यानंतरच्या कोणत्याही वर्षी खर्च केला 
नाहीः! मुद्दा राजकौय इच्छा-शक्‍तीचा आहे. ती इच्छाशक्ती 
आपल्या सरकारकडे असती तर उच्च शिक्षणाबरच्या 
खर्चाला कात्री न लावताही देशातील निरक्षरता सरकारला 
नाहीशी करता आली असती. 

आता लोकांच्यात उच्च-शिक्षणाचे महत्त्व रुजू 
लागले आहे. अर्थव्यवस्था ही ज्ञानकेंद्री होणार, अशी 
'हवा' आहे. 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा'ने अशी शिफारस केली 
आहे कौ, इ. स. २०१५ पर्यंत देशातील विद्यापीठांची संख्या 
१५०० च्या घरात गेली पाहिजे. उत्कृष्ट दर्जाचे उच्च- 
शिक्षण पुरविणारी किमान ५० राष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापिली 
पाहिजेत व त्यापैकी १० विद्यापीठे येत्या तीन वर्षात काम 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


करू . लागली पाहिजेत. थोडक्यात काय तर उच्च 
शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. . 

पण त्यात एक मेख आहे. 'राष्ट्रोय ज्ञान 
आयोगा'ला अभिप्रेत असणारे उच्च शिक्षण आम्ही जो 
पहिला दृष्टिकोण सांगितला त्याला अनुसरून असणारे 
आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाला विद्यापीठाची जी रचना 
योग्य वाटते ती अशी आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरु एखाद्या 
उद्योगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे (सीईओ) 
काम करतील. विद्यापीठाची अधिसभा (सीनेट) रद्द 
करण्यात येईल. विद्वत्परिषदे (अँकॅडेमिक कौन्सिल) 
ऐवजी निरनिराळ्या कार्यकारी समित्या (स्टँडिंग 
कमिटीज्‌) निर्णय घेऊ लागतील. सारांश, प्रत्येक विद्यापीठ 
एखाद्या कार्यक्षम उद्योगाप्रमाणे काम करू लागेल. त्यातील 
निर्णयप्रक्रिया आजच्या सारखी लोकशाही पद्धतीची न 
राहता अधिकार-केंद्री राहील. बरे. अशा तऱ्हेचे हे ज्ञान 
निर्माण करणारे कारखाने सरकारो क्षेत्रात असणार नाहीत. 


. यापैको बहुतेक कारखाने खाजगी क्षेत्रात राहतील किंवा 


सरकारी ५. खाजगी अशा संयुक्‍त क्षेत्रात असतील. ही 
विद्यापीठे झटपट अस्तित्वात याबीत यासाठी .विद्यापीठ 
अनुदान मंडळ निकालात काढण्यात यावे व त्याजागी एक 
"नियंत्रक अधिकार मंडळ' नेमावे अशी देखील 'राष्ट्रीय 
ज्ञान आयोगा'ची शिफारस आहे. | 

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने उच्च शिक्षणाविषयी जी 
योजना आखली आहे तिच्याबाबत आमचे तीन आक्षेप 
आहेत. आम्ही बर म्हटले आहे कौ, उच्चशिक्षणाचा मूळ 
उद्देश 'जैविक विचारवंत' निर्माण करून लोकांच्या 
स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे, असा आहे. परंतु ज्ञान आयोगाने 
या उद्देशावर बोळा फिरविला आहे. ज्ञान आयोगाने ज्या 
१५०० विद्यापीठांचा प्रस्ताव मांडला आहे ती विद्यापीठे 
भारतीय व परदेशी उद्योगांसाठी कमी पगारावर काम 
करणारा व काही कौशल्ये आत्मसात केलेला नोकरवर्ग 
मात्र निर्माण करील. जगदूव्यापी उद्योग-व्यवस्था कशा 
तऱ्हेने चालते व लोकांवर त्या व्यवस्थेचे काय परिणाम 
होतात याचा समग्र बिचार करणारे विचारवंत अशा 
विद्यापीठांपासून मिळणार नाहीत. थोडक्यात म्हणजे या 
विद्यापीठातून जगदूव्यापी भांड प 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उच्च शिक्षण 


“जैविक विचारवंत" बाहेर पडतील पण त्यांचा सामान्य 
जनतेला काही उपयोग असणार नाही. जगाला बेढून 
बसलेली भांडवलशाही आणि जनता यांचे हितसंबंध 
सारखेच आहेत असे मानणाऱ्यांनाच फक्त या येऊ 
घातलेल्या शिक्षणपद्धतीविषयी आपुलकी वाटेल. 

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा'(राज्ञाआ)च्या शिफारसी 


अशा आहेत, को ज्यांच्या योगे शिक्षकवर्गात वेतनाची 


विषमता निर्माण होईल. आजच ' शिक्षकांचा तुटवडा 
भासतो आहे व त्याचे कारण शिक्षकांचे वेतनमान कमी 
आहे, हे आहे. शिक्षकांचे वेतन व इतर व्यवसायांत 
मिळणारी वेतने यातील तफावत तर छाती दडपून 
टाकणारी आहे. राज्ञाआच्या सूचना या तफावतींचा 
उल्लेखही करीत नाहीत. शिक्षणक्षेत्रात उत्तम दर्जाची 
माणसे यावीत यासाठी या आयोगाने सुचविले आहे कौ, 
“कामगिरीच्या आधारावर प्रोत्साहन आणि बक्षीस देण्यात 
यावे”. याचाच अर्थ असा को, एकाच विद्यापीठात असंख्य 
वेतनश्रेणी देण्याची व्यवस्था करावी. याचा परिणाम असा 
होईल को, शिक्षकात 'एकमेळ' राहाणार नाही व जी 
थोडीफार लोकशाही निर्णय-प्रक्रिया आज शिल्लक उरंली 
आहे तीही नष्टप्राय होईल 

तिसरे असे को, राज्ञाआला जे 'उत्कृष्ट' शिक्षण 
हवे आहे ते देण्यास बेतन-विषमतेने गांजलेली शिक्षण- 
व्यवस्था हमखास अयशस्वी ठरेल. अनेक विद्यापीठे, 
विद्यापीठ विभाग, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यावर 
अकार्यक्षमतेचा शिक्का बसेल व अशा पराभूत 
मनोवृत्तीमुळे त्यांच्यात जी गुणवत्ता मुळात असेल तीही 
नाहीशी होईल. उलट, अशी मोजको विद्यापीठे आणि 
शिक्षक उरंतील को ज्यांना उत्कृष्ट लेखले जाईलं. हे 
शिक्षक व विद्यापीठे म्हणजे युरोपीय व अमेरिकी विद्यापीठे 
व शिक्षक यांच्या केवळ प्रतिकृती मात्र असतीलं. 
यांच्यातही एक घुसमटलेपण असेल; ते अशासाठी को, 
नकली प्रतिकृतीपासून सुटका करून घेऊन मूळ 
विद्यापीठांकडे जाण्याची दारुण मनीषा बाळगून ते काम 
करीत राहातील. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, 
परक्‍्यांचे अनुकरण केल्याने गुणवज्ञा निर्माण होत नाही. 
आपल्याकडील नाव-लौकीक मिळवलेल्या शिक्षण- 


अनुक्रमणिका 


४१. 


संस्थांची कोती त्यांनी भारतीयत्व सांभाळून गुणवत्ता 
अंगात बाळगली यामुळे झालेली आहे. काही लोक आयू. 
आय्‌. टी. व आय्‌. आय्‌, 'एम्‌. यांची, उदाहरणे घेऊन 
आमच्या विवेचनाला विरोध करतील. पण आमचे हे स्पष्ट 
मत आहे कौ, आय्‌. आयू. टी व आय्‌. आय्‌. एम्‌. यांचा 
आदर्श मानून त्या धर्तीवर जर आपण समग्र शिक्षण 
व्यवस्थेची उभारणी केली तर ते एकं संकटच ठरेल. 


| ज्र क 

आतापर्यंत आम्ही जे लिहिले आहे त्यावरून 
असा समज होंईल की, आपली उच्च शिक्षण व्यवस्था 
गुणवत्तापूर्ण असून कोणत्याही उद्रेकापासून मुक्‍त आहे; 
किंवा आपल्याला उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करण्याची गरज 
नाही. पण आम्हास तसे सुचवायचे नाही. आमचे म्हणणे 
असे आहे कौ, गुणवत्ता म्हणजे कायःव ती कशी प्राप्त 
करून घ्यावयाची यां गोष्टी आमच्या आम्ही ठरवावयाच्या 
आहेत. 'उत्कृष्ट' म्हणजे काय याची आमची स्वतःची 
अशी समज असली पाहिजे. उच्च शिक्षणाची दुरवस्था 
सुधारायची असेल, तर सरकारने उच्च शिक्षणाबद्दलची 
अधिक जबाबदारी उचलली पाहिजे. ज्या 'स्वयंनिधिनिर्भर' 
(सेल्फ फायनान्सिंग) शिक्षण संस्था आहेत त्यांच्यावर 
समाजांचे नियंत्रण असायला हवे. शिक्षकांचे पगार व 
सेवाशर्ती यात सुधारणा केली पाहिजे, संशोधनाला प्राधान्य 
व प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शैक्षणिक दुरवस्थेचा अधिक 
तपशिलवार अभ्यासं करून उपाय-योजना केली पाहिजे. 
केवळ नवीन व प्रतिष्ठित शिक्षण-संस्था उभ्या करण्याने 
चालू दुरवस्था संपणारी नाही. 

हे मान्य केले पाहिजे, की 'राज्ञाआ'ने 
वस्तुस्थितीच्या काही. अंगांचे परिशीलन नक्‍कीच केले 
आहे. जागतिक भांडवलशाहीला भारतातून निर्माण 
झालेल्या कुशल कामगारांची गरज आहे व त्यामुळे 
भारतातील मध्यम वर्गीय युवकांना भरघोस संधी जग्राच्या 
रोजगार-बाजारात उपलब्ध होत आहेत. साहजिकच मध्यम 
बंगीय युवकांचा असा आग्रह आहे को, ज्यामुळे या संधींचा 
फायदा घेता येईल अशा प्रकारचे शिक्षण उच्च-शिक्षण- 
व्यंबस्थेकडून मिळाले पाहिजे. समजा, अधिकृत शिक्षण- 


-कखगघरचिघजसज' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४२ 


व्यवस्था असे शिक्षण देणार नसेल तर अनधिकृतपणे असे 
शिक्षण देणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्था ते काम करण्यास 
पुढे येतील. दुसरे असे को, जागतिक बाजारपेठेचे 
आकर्षण वाटावे यात गैर ते काय आहे? शिक्षण व्यवस्थेत 
बदल होणार नसतोल तर ह्याचा अर्थ ही शिक्षणव्यवस्था 
तरुणांना मिळणाऱ्या संधोंच्या मार्गात अडथळा होऊन 
बसते आहे, असा होईल. थोडक्यात सांगायचे तर आम्ही 
जो दुसरा दृष्टिकोण मांडला आहे तो अव्यवहार्य आणि 
अस्वीकार्य आहे कारण त्यामुळे अनेक जणांसाठी येऊ 
घातलेली रोजगाराची संधी हिरावून घेतली जाणार आहे. 
आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यात हा दुसरा दृष्टिकोण कदाचित 
उपयोगी पडला असेल; पण त्यासाठी त्याला कायमचे 
कवटाळून बसावे असे काही नाही. 

या युक्तिवादाला दोन प्रकारे उत्तर देता येईल. 
पहिला भाग असा को, आपण जर एकटवलेले राष्ट्र असू 
तर आपली पहिलो गरज राष्ट्राच्या उभारणोची असली 
पाहिजे; आपल्याला आपल्या गरीब जनतेचे हितरक्षण केले 
पाहिजे; त्यांच्या दुःस्थितीपासून त्यांची मुक्तता कशी होईल, 
त्यांचे स्वातंत्रय कसे अबाधित राहोल याचा ध्यास आपण 
धरला पाहिजे. यासाठीच आम्ही जो दुसरा दृष्टिकोण 
सांगितला त्याचा अंगीकार आपण केला पाहिजे. देशी- 
परदेशी भांडवलशाहोच्या ब मूठभर असणाऱ्या 
मध्यमवर्गीय महत्त्वाकांक्षी तरुणांच्या दडपणाला बळी 
पडून आपण आपल्या उच्च-शिक्षण-व्यवस्थेचा बळो देऊन 
चालणार नाही. आपण हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे 
को, हा मध्यमवगीय तरुण वर्ग आणि देशातील आम 
जनता यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत. 

पण याहून महत्त्वाचा मुद्दा हा को, “जेविक 
विचारवंत” घडविणारे उच्च शिक्षण जागतिक भांडबल- 
शाहीला उपयोगी असा कुशल नोकरवर्ग घडवू शकत 
नाही, हे मानणे चुकीचे आहे. अखेर जगातील 
भांडबलशाही आपल्या कुशल कामगारांना नोकरी देते ते 
काहो भूतदयेपोटी नाही; तर त्यात भांडवलशाहीचा फायदा 
आहे म्हणून. हा फायदा होत आहे अशी जोपर्यंत त्या 
भांडवलशाहीला खात्री वाटते आहे तोपर्यंत ती 
भांडबलशाही असे तरुण मिळवीत राहीलच. त्यासाठी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


आम्ही आमच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावेत 
असे नाही. 
थोडक्यात म्हणजे नालासाठी घोडा गमवावा 
अशी स्थिती नाही. भांडवबलशाहीला उपयोगी असा 
कामगारवर्ग तयार करण्यासाठी आम्ही आमची शिक्षण- 
व्यवस्था मोडीत काढावी हे योग्य नाही. आपल्या 
मध्यमवगीय तरुणांच्या आकांक्षा सर्वांच्या माथी मारून 
आपल्या जनतेसाठीचे “जैविक विचारवंत" निर्माण 
करणारी आमची शिक्षणपद्धती निकालात काढून 
“भांडवलशाहीचे 'जैविक विचारवंत" निर्माण करणारी 
शिक्षणपद्धती इथे स्थापन करावी ही विपरीत गोष्ट होईल. 
आज शिक्षणव्यवस्थेस प्राप्त झालेली दुरवस्था दूर 
करण्याचे, | आम्ही सांगितलेल्या दुसऱ्या दृष्टिकोणाशी 
सुसंगत असे, मार्ग आहेत त्यांचा अवलंब केला पाहिजे. 
(आधारित) 


तप्त 


टीप 
१. जैविक विचारवंत (ऑरगॅनिक इंटलेक्चुअलस) 
ग्रामशीने 'पारंपरिक विचारवंत' व *जैबिक 
विचारवंत' असे विचारवंतांचे दोन गट पाडले होते. 
पारंपरिक विचारवंत म्हणजे एखाद्या समाजातील परंपरेने 
चालत आलेला सुशिक्षित वर्ग, या उलट “जैविक 
विचारवंत" म्हणजे समाजातील वेगवेगळ्या वर्गात 
असणारा विचार करणाऱ्यांचा गट उदा. मजूरांच्या वर्गातून 
त्यांच्या परिस्थितीचा सामग्य्राने, म्हणजे वर्ग म्हणून । विचार 
करणारा एक गट निर्माण होतो. त्याला मजर वर्गातून 
जैविक प्रक्रियेने निर्माण झालेला विचारवंतांचा गट म्ह्णूस 
ओळखले जाईल. 


2५2५>९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


गीर १ र 


/ :- 


५ 
* र 
च्य) 
>. वर्ष 4३ 


स्त 
क ॅ 
(८ पिशतप 


र्न शू % हर क 


नवभारत रै क्‌ 
४ 


(क 
10%. 3. 


> 4७ 
््् 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार ही व ) 


मा. संपादक, नवभारत मासिक, 

स.न.वि.वि. 

आपल्या जानेवारी २००८ च्या अंकात 
“लोकमान्य ते महात्मा'च्या निमित्ताने चा पहिला लेखांक 
वाचला. “लोतेम'ची लोकप्रियता पुरस्कार, चर्चा इ. 
निमित्ताने वाढत असतानाच प्रथम सा. साधनामधील 
गोविंद तळवलकरांचे लेख वाचनात आले अन्‌ त्याला प्रा. 
मोरे यांची उत्तरही वाचले होते. त्यामुळे तळवलकर पक्ष 
आणि मोरे पक्ष निर्माण झाल्याचे वाचकांच्या 
प्रतिक्रियांवरून जाणवले होते. 

आता 'नवभारता'त भावे लिहीत आहेत. 
जीर्णोद्धार लेखमालेमुळे प्रा. भावे यांच्या भाषेचा 
चिकित्सेचा परिचय 'नवभारत'च्या वाचकांना आहे. प्रा. 
मोरे यांचेप्रमाणे प्रा. भावे यांचेही वाचन जबरदस्त आहे. 
त्यामुळे आम्हा वाचकांना नबी उत्तरे-प्रत्युत्तरे पहावयास 
मिळणार. वाचकांचे प्रबोधनासाठी तो उपयुक्‍त ठरावा. 

१. बँ. जयकरांच्या कुलगुरूपदी नेमणुकी- 
विषयी स्वतः: जयकरांनी काही लिहिले असेल. त्यांच्या 
इंग्रजी आत्मचरित्राचा तिसरा भाग अद्याप पुढे आला नाही. 
राष्ट्रीय अभिलेखागारात तो भाग आहे. (जाता जाता- 


विद्यमान कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ यांनी त्या भागाच्या 
प्रकाशनाचे श्रेय अवश्य मिळवावे.) कुलगुरू होण्याची 
अपूर्वाई वाटणारे अनेक जण आहेत ही झाली आजची 
गोष्ट. 

२. ना. ग. गोरे - नानासाहेबांनी १९४८ 
च्या लेखाबद्दल १९५७ च्या निवडणुकीच्या वेळी पत्रक 
काढून खेद व्यक्‍त केला हे निदान मला तरी नव्याने 
समजले. ते पत्रक आता उपलब्ध होणे कठीणच. केवळ 
निवडणुकोची गरज म्हणून ते पत्रक असण्याची शक्‍यता 
कमी. आणि म्हणूनच पत्रकाचे कारण समजून घेणे 
महत्त्वाचे वाटते. पत्रकाची भाषा आणि आशय निश्त्ित 
तितक्‍याच महत्वाचा असेल. 


श्री. श्रीधर विश्वनाथ सहस्रबुद्धे 
रश्मी हौ. सोसायटी, सिंहगड रस्ता, पुणे - ३०. 


2८८4 


_ प्ल मंडळ ग्रंथमाला, बाई 


हिंदुधर्माची समीक्षा (चोथी आवत्ती) 
आणि | 
सर्वधर्मसमीक्षा (दुसरी आवत्ती) 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


पृष्ठे २९५ किंमत रू. २२५/- 
संपर्क : चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, ३१५, गंगापुरी, वाई (जि.सातारा) 


__ _- के: 


0 1, र 
(त 11) 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ अमृतमहोत्सवी लो. >, 
्् मृ शि ::/62 


र 


ज्‌ 2 


७ एक... 8” 
र 340) १ > 
ड् २७ क > रज 


ढ र १ भू ्ढ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४४ 


नवभारत । फेब्रुवारी २००८ 


लेखकांचा परिचय 


() 


प्रा. सदानंद मोरे 

तत्त्वज्ञान विभाग प्रमुख, पुणे विद्यापीठ, संत ज्ञानदेव अध्यासनाचे प्राध्यापक; मराठी संस्कृतीचे व 
समाजव्यबहाराचे अभ्यासक. 1॥९2 (366015 : ५ गगा8०४ ० पावा १01101, 1८11511118 : 
गृ॥€]॥/॥81 8101115 ॥॥1551011, तुकारामदर्शन , त्रयोदशी आणि अनेक ग्रंथांचे कर्ते. 

पत्ता: ७ सिद्धान्त अपार्टमेंट, ३१२, ए-९, शनिवार पेठ, पुणे ४११ ०३०. 


प्रा. श्री. मा. भावे 

माजी प्रपाठक व विभाग प्रमुख, गणित विभाग, नौरोजी वाडिया कॉलेज, पुणे; गणित व तत्त्वज्ञान या 
विषयांत पी.एच्‌.डी. व पदवीत्त्युर संशोधन; शिक्षक चळवळीत सहभाग; शिक्षण, गणित व तत्त्वज्ञान 
विषयावर २५ शोधनिबंध प्रसिद्ध. 

पत्ता: ३३/२०, ४ थी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे - ४११ ००४. 


प्रा. म. अ. मेहेंदळे 
माजी प्राध्यापक, संस्कृत विभाग व माजी सहयोगी प्रमुख संपादक, संस्कृत कोश विभाग, डेक्कन 
कॉलेज, पुणे; संपादक, महाभारताचा सांस्कृतिक कोश, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे. 
वैदिक वाड्मयातील प्रश्‍नोत्तरे (१९८०), भारतोय द्यूत (१९९०), पू. विनोबा-कृत क्रग्वेद- ी 
मराठी भाषांतर (१९८२), जरथुश्त्राच्या गाथांचे मराठी भाषांतर (१९९४) या 
नवभारतात लेखन. न 


यत्ता: बी-४, प्रबोधन हाऊसिंग सोसायटी, ६१ ए/९-१०, कर्वे रोड, एरंडवणे पुणे ४११ ००४ 


सारचे 
ग्रंथांचे लेखक; 


प्रा. सुधीर रसाळ 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये (औरंगाबाद) मराठी विषयाचे नामवंत 
प्राध्यापक; ज्येष्ठ समीक्षक; अ. भा. साहित्य महामंडळाचे भूतपूर्व अध्यक्ष; 
अन्य समीक्षा ग्रंथ; 'नवभारत' मासिकाचे सहाय्यक संपादक. 

पत्ता £ १००, श्रेयनगर, नवा उस्मानपुरा, औरंगाबाद. 


गंत (निवृत्त) 
कविता आणि प्रतिमा व 


2 
ळ१0 
2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


भ्त्सी ७५८ गै 
न्ह्“ट (अमृतमहोत्सवी. >२० 


क 


क ०८ - :% < 


र्श्र पक वर्ष व 
वः » उ 
) शर क हर 

है 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत फेब्रुवारी २००८ रजिस्टर. क्र. 11697/57 


आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत अशी 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ ग्रंथमालेची 


संग्राह्य वैचारिक मराठी प्रकाशने 


सुधारित किंमत 
२० नोव्हेंबर २००६ 

पासून लागू 

0) वैदिक संस्कृतीचा विकास (तिसरी आवृत्ती) । तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 3०० रु 
(0 अह्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र. स्वामी केवलानंद सरस्वती क्क 
२०० रु. 

- पुरोहितवर्गवर्चस्व ब भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ. सुमंत मुरंजन वेर्न्रु 
0 हिंदी साहित्यविचार । प्रा. प्यारेलाल गोहेल न 
9 श्री. यशवंतराव चव्हाण अभिनंदन ग्रंथ 0 
0 संशोधन साधना । डॉ. वसंत स. जोशी १ 
0 तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा. ग. टोळे दशिव 
0 आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी व 
0 वागीश्वरी । डॉ. गो. के. भट वैपप्रत, 
0 प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं. वा. लेले वीत 
0 गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे एरर 
० इतिहासाचे तत्त्वज्ञान (दुसरी आवृत्ती) । सदाशिव आठवले १6५ 
0 दासशूदांची गुलामगिरी (भाग २) । शरद पाटील वैजतती, 
0 शाहीर हैबती । डॉ. शिवाजीराव चव्हाण शिषकर 
0 गीताचिकित्सा । भाऊ धर्माधिकारी दघता, 
0 तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी (चरित्र) । सौ. मालती देशपांडे वत्र्क 
0 बौद्ध धर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार । प. ल. वैद्य वडा 
2 हिंदू धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक परिवर्तन (संवर्धित दुसरी आवृत्ती) ।मे. पुं. रेगे > 
(3 पाच पुस्तक-परीक्षणे । वा. म. कुलकर्णी १६० रु. 
0 भेदबिलोपन : एक आकलन । अशोक केळकर प्ष्टः 
(3 कॉलिंगवुडची कलामीमांसा - एक भाष्य । रा. भा. पाटणकर गप गार 
(3 धर्मश्रद्धा : एक पुनर्विचार । दि.के. वेडेकर १०० रु. 
०9 आचार्य शं. द. जावडेकर : व्यक्तित्व आणि विचार र सळ 
(3 तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कार्य आणि विचार शक त» 
(3 इहबाद आणि सर्वधर्मसमभाव ।मे. पुं. रेगे १५० रु. 
() प्राज्ञृपाठशाळा आणि तिची परंपरा १२०रु. 
(> चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (तृतीयावृत्ती) । सदाशिव आठवले २००रु. 
0 बिनोबांची संस्कृत साम्यसूत्रे (रसग्रहणात्मक मराठी अनुवाद) । वसंत नारगोलकर पग्र, 
3 नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन । द.ना. धनागरे १२० रु. 
- प्राचीन भारत : समाज आणि संस्कृती (निवडक मौलिक लेखांचा संग्रह) | डॉ. म. अ. मेहेंदळे गह 
-)  हिंदुधर्माची समीक्षा आणि सर्वधर्मसमीक्षा (दुसरी आवृत्ती) । तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वेले अ. 
(पाश्‍चात्त्य नीतिशास्त्राचा इतिहास (दुसरी आवृत्ती) ।प्रा. मे. पुं. रेगे २२५रु. 


१) ्रेथालवे व संस्थांना किमतीत १७ सके कूट पीच हवर र्‍र्‍र्‍ा-----..____'*क ६०रु. 


१) ग्रंथालये व संस्थांना किंमतीत १० टक्‍के 
३) पैसे मनिऑर्डरने वा ड्राफ्टने पाठवावेत. 


आ म रा नाडा ठी क्तता: चिटणीस प्राज्षपाठशाळा मंडळ ३१५ गगापुरी ं 
सपंप्कास १ १ पुरी वाई ४१२८० जि 
१ ३ (जि. सातारा) 


हे मासिक घ.वा. जोशी यांनी अक्षरसाहित्य, ३५, गुरुकृपा सो., शाहूनगर, गोडोली सातारा ४ 


प्राज्ञपाठ ् यांच्याकरिता घे (व्‌ ७] ग ह ८ | 
ज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेयेच प्रसिद्ध केले ०१ यवदारो्ा भाटे यांनी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकोकत 


सूट. पोस्टेजचा खर्च वेगळा पडेल. २) व्ही.पी. ची पद्धत नाही 


अनुक्रमणिका 


